





श्रीमठ संस्थान दाभोली 
कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण 


महामंडळाचे 
zr वचा 


"p 
PU? 
À 






i i: T | le -T - 


III: LI prt 

~ ra 3 i E BTCC S — O 

I3 i , s. f EH É Ta 
>" "T SPE: HT , 





architects Š Phaser Qut. Std 


AR. ADINATH V. PATKAR 
9920470647 


शॉप नं. ७/८, साई प्रसाद सोसायटी, प्लॉट नं. ९८/२, स्वामी नित्यानंद रोड, 





पनवेल- ४१०२०६. 


HG | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 








अंक ५८ वा 
x संपादक *: 
श्री. महींद्र उर्फ विभाकर नाईक 


मो. नं. ९३२३८५७५७६ / ९८२१२४४२१८ 
+ 
* AAA सल्लागांर = 
श्री. दिपक भालचंद्र नाईक 
मो. नं. ९४२३८८१२९० 
* 
* मृस्त्रयुछ सजावट 4: 
श्री. अरूण दाभोलकर 


सुप्रसिध्द गणेश चित्रकार 
फोनः ०२३६६- २६२६१६, MÌ.: ९४२३४०५८५३ 


* 
x संयादकीय यत्रव्यवहार :: 
पाटकर वाडा, बंदर रोड, 
नगरपालिका कार्यालया जवळ, पनवेल रायगड. 


* 
x संपादकीय ई-मेल k 


purnanandavaibhav@gmail.com 


+ 
* कार्यालयीन यन्ता + 
श्रीमठ संस्थान दाभोली (प्रसिध्दी विभाग) 
मु. पो. दाभोली, ता. वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग. 
फोन: 0२३६६ २६२२४१ 

















या अंकात प्रसिध्द झालेल्या लेखातील मतांशी 
संपादक व संपादकीय मंडळ सहमत असतीलच 
असे नाही. सदर मते त्या त्या लेखकांची आहेत. 
- संपादक 


— श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 








w 


39 






।। श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः ।। 
श्रीमठ संस्थान दाभोली व कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मण महामंडळ 


श्री पूर्णानद वैभव 


मालक : श्रीमठ सस्थान दाभोली 


श्री गुरूपीठ (सार्वजनिक न्यास क्र. सिंधुदुर्ग ए १७) दि. २५ मे १९५३ 
फोन : (०२३६६) २६२२४१ / २६३६९० 
र. नं. एम्‌. ओ. एच्‌. / एच्‌. यू. एल्‌. / ०१७७१ दि. २०-११-२००२ 


महापुण्यतिथी विशेषाक 


चैत्र कृ. ४ शके १९४०, बुधवार, दि. ०४/०४/२०१८ 


























* HEHA sx 


यतीन सदाशिव ठाकूर 
मो.: ९८२0२३१९६३ 












श्री. मिलिंद हरी प्रभुखानोलकर श्री. संदिप सुर्यकांत खानोलकर 
श्री. विनायक बाळकृष्ण खानोलकर श्री. गुरुदत्त खानोलकर 
श्री. पी. विष्णुदास के. पाटील श्री. आदिनाथ वसंत पाटकर 


Office Address 


Shrimath Sansthan Dabholi (Publication Division), At & Post : Dabholi, 
Tal. Vengurle, Dist. Sindhudurg - 44656. Tel.: 02366 26224॥ 






















E | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


१-4 


39 


संपादकीय. RR S S aa ere 
श्रीमठ संस्थान दाभोलीचे सन्माननिय विश्वस्थ मंडळ, कार्यकारिणी, 
पदाधिकारी यांचा परिचयः. ३५५ c" 
KPL २०१८ वृत्तात...... „ॐ ¬, ०2८०० ७ E DIE 
KPL सन २०१८ क्षणचित्रे.:. onec RENNES 


परिवर्तन......... एकः TÄ 
खासदाराला कार्ये मिळतं? c x c 
चैत्रातला संकल्प cease E ES 
गौड ब्राह्मण समाज, गोरेगाव वार्षिक स्नेह संमेलन २०१८ आणि 

क्षणचित्रे 


कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण उन्नती मंडळ गोवा ३० वे स्नेह संमेलन 
KEK t LU M E 
स्नेहमिलन २०१८ उडुपी कर्नाटका वृत्तांत................................ 
आद्य गोड ब्राह्मण संघ उडुपी कर्नाटका स्नेहमिलन क्षणचित्रे............ 
कुडाळदेशस्थ गौड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज (विद्यार्थी कौतुक 
समारभ AGAN). nme LAN ANA 
कुडाळदेशस्थ गौड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज (वृत्तांत) 
मणके दाद देतात तेव्हा, ती आडवी येते तेव्हा 
सामाजिक बांधिलकी 


कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण समाज ट्रस्ट (माहिती) 
भावपूर्ण श्रध्दांजली 


................ 


See eee eases ess ६.०० ० ० ० ० ० ०» ० ० ०» ० ० » 





।। श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः ।। 


श्री. विभाकर नाईक 


श्री. यतीन ठाकूर 

श्री. मनिष दाभोलकर 

संपादकीय मंडळ 

श्री. रविंद्र वालावलकर 
सौ. पुजा पराग सामंत 
श्री. सागर वायंगणकर 

श्री. मनिष दाभोलकर 


सौ. अंजली प्रसाद देसाई 
रेखा अवसरे (गोवा) 
श्री. मधुकर सामंत 


श्री. गुरुदत्त खानोलकर 
सौ. माधुरी व्हि. पाटील 
श्री. विष्णूदास के. पाटील 


संपादकीय मंडळ 

श्री. महादेव (प्रबोध) भा. सामंत 
वैद्य दत्तप्रसाद प्रभू 

श्री. महादेव (प्रबोध) भा. सामंत 
श्री. विष्णूदास के. पाटील 

श्री. मनिष दाभोलकर 

श्री. मनिष दाभोलकर 





४६ 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ Aa ee 


| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 








| Cx 
श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः 








n नं. 
श्रीमठ संस्थान दाभोली नवीन कार्यकारिणी पदभार स्विकारतानाची | संपादकीय मंडळ ४८ 
PS OM Rie, 
EE TT MPN SATIRE see श्री. विनायक खानोलकर ५० 
कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण महामंडळ, मठ संस्थान दाभोलीचा 
निवडक a a A श्री. राजेश सामंत ५२ 
(o जा A A श्री. विभाकर नाईक ५३ 
कणकवली येथे उभारलेले कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण समाजाचे 
JOE a ELI... ee NRE mr श्री. अनिकेत वालावलकर ५४ 
ज्ञाती संस्थांचे पत्ते व पदाधिकाऱ्यांचे फोन नंबर.......................... संपादकीय मंडळ ५५ 


a संपादकीय मंडळ ५६ 








E | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


॥ श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


नमस्कार, 
काही महिन्यांच्या कालखंडानंतर आपला लाडका श्री पूर्णानंद वैभव हा अंक श्रीमद्‌ पूर्णानंदांच्या 
कृपेने व श्रीमत्‌ प्रद्युम्नानंद स्वामींच्या आशिर्वादाने पुन्हा प्रकाशित होत आहे. श्री पूर्णानंद वैभव हे श्रीमठ 
संस्थान दाभोली यांच्या मालकीचे त्रैमाकिस असून हे आपल्या ज्ञातीचे वैचारीक, सांस्कृतिक मागोबा 
घेणारे हक्काचे व्यासपीठ आहे. समस्त ज्ञाती बांधव ब भगिनी या व्रैमासिकात आपले विचार मांडू शकतात. 
आध्यात्मिक, धार्मिक तसेच कथा, कबिता, पाककृती, चुटकुले a माहितीपर लेख देऊ शकतात. 

‘sft पूर्णानंद वैभव! या ब्रैमासिकाच्या स्वरुपात आपल लिहिलेले साहित्य कायमस्वरुपी जतन 
होत आहे. त्यामुळे विशेषतः तरुण पिढीला मी असे सांगू इच्छितो की तुम्ही सारे बॉटस्‌अप, फेसबुक या. 
माध्यमातून तुमचे बिचार मांडत असता, ते विचार नंतर थोड्या दिवसानी डिलीट होऊन जातात परंतु 
तुमच्यात जर खरोखर लेखन कौशल्य किंबा बिचार मांडण्याची क्षमता असेल तर “श्री पूर्णानंद वैभव' हे 
आपल्या ज्ञातीतील साऱ्यांचे हक्काचे व्यासपीठ आहे. त्यामध्ये आपले विचार मांडा, लेखन करा. 

असो! श्रीमठामध्ये गेल्या कालाखंडात श्रीमदू पूर्णोनंदांच्या कृपेने ब श्रीमत्‌ प्रद्युम्नानंद 
स्वामींच्या आशिर्वादाने अनेक सुधारणा झाल्या परंतु अजूनही अनेक कामे बाकी आहेत. त्या सर्व 
कामांसाठी ज्ञाती बांधवांनी सढळ हस्ते दान करावे. जे कोणी ज्ञाती बांधव श्रीमठामध्ये गेले नसतील 
त्यांनी शुरुपीठाला भेट देवून तेथील सुधारणांची माहिती घ्यावी ब तेथे मुलांबाळासकट राहून गुरुंची सेवा 
करावी, प्रसाद घ्याबा, जेणेकरुन श्रीमठात ज्ञाती बांधवांची वर्दळ वाढेल ब आम्ही ज्या सोयी सुविधा 
करीत आहोत त्यांचा लाभ सेबेकऱ्यांना होईल. 

याच्या पुढील “ett पूर्णानंद वैभव”? गुरुपौर्णिमा विशेषांक २०१८ साठी लेखकांनी, मंडळांनी, 
ज्ञातीबांधर्बांनी आपले साहित्य बेळेबर पाठवावे ही बिनंती. ह्या श्रीगुरु महापुण्यतिथी अंकामध्ये काही 
लेख जागे अभाबी छापायचे राहिले असल्यास ते पुढील अंकात घेतले जातील. 

असो, आम्हाला सहकार्य करणारे ज्ञाती बांधब, जाहिरातदार, लेखक, लेखिका आणि 
हितचिंतक यांचे मी आभार मानतो. दरबेळीप्रमाणे मुखपृष्ठासाठी श्री. अरुण दाभोलकर यांनी एक सुंदर 
चित्र दिले त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानतो. आपल्या सर्वांचे असेच सहकार्य मिळावे अशी 
अपेक्षा व्यक्त करतो. 

सर्व बाचक, ज्ञाती बांधब-भगिंनी यांच्या माझ्यातर्फे ब संपादकीय मंडळातर्फे आभार प्रगट 
करतो. 


संपादक: श्री. विभाकर नाईक 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 











3 | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





श्रीमठ संस्थान E सन्माननिय विश्‍वस्त मंडळ, 
कार्यकारिणी, पदाधिकारी यांचा परिचय 





अध्यक्ष : श्री. विभाकर नाईक 
मोबाईल क्र. : ९३२३८५७५७६ 
पत्ता : पाटकर वाडा, महानगरपालिकेजवळ, पनवेल. 


कुडाळदेशकर ब्राह्मण पनवेल-रायगड या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. श्री. विभाकर नाईक यांनी आपली राजकिय 
कारकीर्दीबरोबरच समाजसेवा व ज्ञातीसेवा अविरत सुरु ठेवली आहे. २६ मे २0१३ रोजी अखिल भारतीय || 
गौड ब्राह्मण समाज व आद्य कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण समाज पनवेल यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने भव्यदिव्य we 
कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमामध्ये कौटुंबिक स्नेह संमेलन, वधु-वर मेळावा, श्रीमद्‌ qure 
स्वामी महाराजांच्या पादुका पुजन व ज्ञातीतील मान्यवरांचा सत्कार समारंभ असा हा कार्यक्रम होता. के. एकनाथजी ठाकूर साहेब व मा. आमदार 
श्री. उदयजी सामंत यांच्या उपस्थितीत ज्ञातीतील नावाजलेल्या विदुर्षीचा सत्कार समारंभ झाला होता. 
यामध्ये एअर चिफ मार्शल श्री. प्रदिप वसंत नाईक, कॅप्टन मोहन सामंत, माजी आयुक्‍त मुंबई डॉ. दिपक दिनानाथ नाईक, बांधकाम 
व्यवसायिक श्री. विकास कमलाकरपंत वालावलकर, पनवेलमधील प्रसिध्द आर्कीटेक श्री. अरविंद पाटील- पाटकर, नवी मुंबई येथील बांधकाम 
व्यवसायिक श्री. सुरेश मधुकर पाटकर, पनवेलमधील बांधकाम व्यवसायिक श्री. मंगेश वसंत परुळेकर, माजी सरपंच खानोली श्री. दिपक 
भालचंद्र नाईक, आमदार श्री. अरविंद वसंत नेरकर, नवी मुंबईतील यशस्वी उद्योजिका सो. शुभांगी तिरोडकर, पत्रकारीता ग्रंथ लेखक श्री. श्रीपाद 
बाळकृष्ण पाटील, यशस्वी राजकीय नेते श्री. सुहास विश्वनाथ सामंत, प्रसिध्द सी.ए. श्री. राजाराम मोरेश्वर आजगांवकर, कामगार नेते श्री. 
पुरुषोत्तम नारायण सामंत, मालवण येथील प्रतिष्ठीत उद्योगपती श्री. उदय अनंत सामंत, शेती तंत्रातील कर्मयोगी कै. मनोहर त्रिंबक सामंत उर्फ नाना 
सामंत, समाजसेवक व वृक्षप्रेमी श्री. जगजीवन श्रीकांत प्रभू केळुसकर, सुप्रसिध्द गणेश चित्रकार श्री. अरुण दाभोलकर, शिक्षण क्षेत्रातील लौकिक 
पात्र श्री. उमेश गाळवणकर, कुडाळदेशस्थ आद्य गोड ब्राह्मण युवा प्रतिष्ठानचे संस्थापक व राजकीय क्षेत्रातील यशस्वी नेते श्री. रणजीत देसाई, 
सामाजिक कार्यकर्ते श्री. श्रीकृष्ण प्रभू, आदर्श शिक्षिका व जेष्ठ समाजसेविका सौ. रोहिणी कोचरेकर, वृत्तपत्र संपादीका सौ. वरदा प्रभू सामंत असे 
हे एकापेक्षा एक आपआपल्या क्षेत्रात ज्ञातीतील दिग्गज त्या दिवशी एकाच व्यासपीठावर हजर होते. 
एवढेच नव्हे तर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या ज्ञाती संस्था ब त्यांच्या पदाधिकारी यांचाही सत्कार झाला. यामध्ये कुडाळदेशकर 
गौड ब्राह्मण उन्नती मंडळ-गोवा, गोड ब्राह्मण समाज-गोरेगाव, कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मण समाज सेवा मंडळ-कणकवली, कुडाळदेशकर 
गौड ब्राह्मण सहयोग- डोंबिवली, कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण सभा-गिरगाव, कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण को-ऑप. क्रेडीट सोसायटी - 
गिरगाव, कुडाळदेशकर गोड ब्राह्मण हितवर्धक मंडळ- ठाणा, मुंबई परिसर, कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण समाज (रायगड), कुडाळदेशकर 
स्नेहवर्धक संघ-बोरिवली- दहिसर, कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण समाज- बेळगांव, कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण मंडळ- वसई, 
कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मण मंडळ-विरार, कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मण सभा-विक्रोळी, कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मणसमाज-पुणे, 
गोड ब्राह्मण- नवी मुंबई या ज्ञाती संस्था सत्कार समारंभास हजर होत्या. 
अशा या भव्यदिव्य कार्यक्रमाचे कौतुक कै. एकनाथ ठाकूर साहेब यांनी केले होते. या कार्यक्रमानंतर समाजात विचारांची देवाणघेवाण 
सुरु झाली. समन्वय समिती स्थापन करणे, विविध क्षेत्रातील मंडळे एकत्र काम करु लागली. अनेक ठिकाणी असे मेळावे भरवले जाऊ लागले. 
त्यानंतर गोड ब्राह्मण समाज, गिरगाव यांनी पुढाकार येऊन के.पी.एल. म्हणजेच क्रिकेटचे सामने आयोजित केले. दुसऱया वर्षी कुडाळदेशकर आद्य 
गोड ब्राह्मण समाज, पनवेल संस्थेचे अध्यक्ष श्री. विभाकर नाईक यांनी पुढाकार घेऊन हे क्रिकेटचे सामने आयोजित केले. त्यामध्ये खेळ फक्त 
क्रिकेटपुरता मर्यादित न ठेवता कॅरम, बुध्दीबळ, टेबल टेनिस यांच्याही स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. के.पी.एल. चा हा कार्यक्रम त्यांनी एका 
वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवला. रात्रीच्या जेवणा अगोदर रायगडच्या प्रसिध्द पोपटीचा स्वाद त्यानंतरचे शाकाहारी-मांसाहारी जेवण आणि 
मनोरंजनाचा कार्यक्रम हे ही ज्ञाती बांधवांना कायम लक्षात राहिले. असे हे श्री. विभाकर नाईक श्रीमठासाठी गेले पाच वर्ष तळमळीने काम करीत 
आहेत. त्यांनी भोजनगृहामध्ये लादी बसवणे, श्री पूर्णानंदांच्या समाधीस चांदीचा वर्ख लावणे, पेव्हर ब्लॉक, सुशोभिकरण ह्या कामामध्ये 
त्यांनी वैयक्तिक आर्थिक भार उचलला आहे व ही सर्व कामे करताना ज्ञाती बांधवांच्या सहकार्याने त्यातील तज्ञ कारागीर शोधून 
त्यांच्याकडून कामे करुन घेणे यात त्यांचा मोलाचा सहभाग आहे. व यावेळी त्यांच्यासारख्या धडाडीचे व दुरदृष्टी असलेले नेतृत्व महामंडळाचे 
अध्यक्ष म्हणून आपल्याला लाभले. ही श्रीमद्‌ पूर्णानंदांची कृपा. त्यांच्या या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीस मी शुभच्छा देतो. 


श्री. यतीन ठाकूर 
श्री पूर्णानंद वैभव (उपसंपादक) 








श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


श्रीमठ संस्थान दाभोलीचे सन्माननिय विश्‍वस्त मंडळ, 
कार्यकारिणी, पदाधिकारी यांचा परिचय 


ज्ञाती सेवक - श्री दिपक नाईक 


सिंधुदुर्ग जिल्हा - वैंगुला तालुक्‍यातील गांव खानोली - वायंगणी येथील के. सूर्याजी रामचंद्र तथा मामा नाईक 
||यांचे सुप्रसिध्द घराणे. 
समाजकारण - राजकारणांच्या नेतृत्वाबरोबरच आस्तिकतेचे पुजारी नाईक यांचे मुळ आडनाव प्रभू - 
` ।खानोलकरच परंतु कुडाळ देशकर आद्य गौड ब्राम्हण ज्ञातीच्या राजाचे ज्यावेळी कुडाळ प्रातांवर राज्य होते 
| त्यावेळी राजदरबारी नायकांची जबाबदारी ज्या कुल पुरुषाने स्विकारली तेव्हापासून सरदार नायक अशी पदवी 
| प्राप्त झाली. पुढे नायक ऐवजी आडनाव नाईक झाले. 
| या नाईक घराण्यातील श्री. दीपक भालचंद्र नाईक यांनी आपल्या घराण्याची सामाजिक व राजकीय 
बांधिलकी पुढे सुरु ठेवलेली आहे. श्री. दीपक नाईक हे श्री मठ संस्थान दाभोलीचे गेली २५ वर्षे विश्वस्त 
आहेत. त्यांनी कार्यवाह म्हणून उत्कृष्ट कार्य केलेले आहे. २0१७ मध्ये श्री मठ संस्थान दाभोली- महामंडळाचे 
उपाध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. दिपक नाईक यांची ज्या ज्या पदावर निवड झाली त्या त्या पदांना त्यांनी आपल्या अभ्यासू व प्रामाणिकतेने 
न्याय दिला. आज सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये ते सुपरिचित आहेत. 

त्याचे आजोबा कै. सुर्याजी रामचंद्र उर्फ मामा नाईक, काका दत्तात्रय निळकंठ Sh दादा नाईक आणि वडील भालचंद्र सुर्याजी उर्फ भाऊ 
नाईक तसेच आईचे वडील आजोबा कै. पर्शुराम (मास्तर) नाईक, मामा श्री. सुरेश पर्शुराम उर्फ बापु नाईक यांनी श्री संस्थानच्या समितीवर निस्पृहपणे. 
कार्य करुन श्रीमत्‌ पूर्णानदं स्वामी महाराजांची सेवा केलेली आहे. त्यांना लाभलेला हा वारसा श्री. दीपक नाईक यांनी पुढे सुरु ठेवलेला आहे. श्रीमत्‌ 
पुर्णानंद स्वामी महाराजांची पुर्ण कृपा त्यांच्यावर आहे म्हणूनच ते समाज प्रिय आहेत. 

श्री मठ संस्थान दाभोलीचे महाधीश श्रीमत्‌ रामानंद स्वामी यांच्या कृपाआर्शिवादाने श्री. दीपक नाईक ग्रामपंचायत खानोलीचे बिनविरोध ११ 
वर्षे सरपंच तसेच वेंगुर्ले पंचायत समितीचे उपसभापती - सभापती झाले व आपल्या नेतृत्व गुणांची छाप पाडली. सिंधुदुर्ग जिल्हा साक्षरता अभियानात 
त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केल्यामुळे त्यांचा तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री मा. ना. श्री अर्जुनसिंग यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री मा. ना. सुधाकरराव 
नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली कुडाळ येथे सत्कार करण्यात आला होता. त्यांचे अनेक राजकीय नेत्यांशी चांगले संबंध होते व आहेत. साथी डॉ. एस. 
एम. जोशी, प्रा. मधु दंडवते, ऑड. एस. एन. देसाई, कै. शांताराम कृ. पंतवालावलकर, दिगंबरपंत परुळेकर, कै. नंदकुमार परुळेकर, के. एकनाथ 
ठाकुर, कै. माधवराव सामंत वगैरेंच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी काम केलेले आहे. 

श्री मठ संस्थान दाभोलीचे महाधिष श्रीमत्‌ रामानंद स्वामी ब्रम्हीभूत झाल्यावर त्यांना समाधिस्त करताना त्यांचा सहभाग मोलाचा होता. 
तसेच त्यानंतर त्यांच्या जागी श्रीमत पद्युम्नानंद स्वामी मठाधीश गादी ग्रहण सोहळ्याची जबाबदारीही त्यांनी लिलया पार पाडली होती. त्यावेळी स्वामी 
निवड समितीचे सदस्य १) श्री. शा. कृ. पंतवालावलकर २) श्री. कमलाकर वालावलकर ३) श्री. दिंगबंरपंत परुळेकर यांनी श्री. दिपक नाईक यांचे 
खास कौतूक केले होते. श्री. दिपक नाईक यांनी कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राम्हण ज्ञातीची निस्पृह सेवा केलेली आहे आणि करीत आहेत. सन २0१३ 
साली राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल व निरपेक्ष ज्ञाती सेवेबद्दल अखिल भारतीय कुडाळ देशकर आद्य गौड ब्राम्हण समाज 
(पनवेल) तर्फे सत्कार करण्यात आला. तसेच सन २0१४ मध्ये गौड ब्राम्हण सभा गिरगाव तर्फे आदर्श स्वयंसेवक पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्यांचे 
अनेक राजकिय पातळीवर सत्कार झाले. तरी ज्ञाती संस्थांकडून झालेले सत्कार विशेष महत्वाचे आहेत. त्यांना काही हित शत्रुच्या विरोधालाही सामोरे 
जावे लागले तरी ते कधीही डगमगले नाहीत. सत्याच्या मार्गावरून हटलेले नाहीत किंवा विरोधकांना उत्तरही दिलेले नाही. ते नेहमी म्हणतात, ''जशी 
लोकशाही प्रबळ होण्यासाठी विरोधीपक्ष प्रबळ लागतो तशी माझी सेवा अखंड राहण्यासाठी विरोधकांनी विरोध करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपण 
सतर्क व जागरुक राहतो. त्यामुळे आपल्या हातून चांगली कामे होतात.” असा हा आपला माणुस सदैव कार्यरत राहण्यासाठी ईश्वर त्यांना दीर्घायुष्य 
देवो ही प्रार्थना! लेखकः श्री. संजय सामंत 











नाव : श्री. सतिष श्रीपाद सामंत 
कार्यवाह : श्रीमठ संस्थान दाभोली . 
मोबाईलक्र. : ९४२0८२१६९८ 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ AV | Wa 


/ 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 















जनाब. : श्री. संदीप सुर्यकांत खानोलकर 
सहकार्यवाह : श्रीमठ संस्थान दाभोली . 
पत्ता : खानोली ता . वेगुरले. 






व्यवसायानिमित्त कुडाळ येथे वास्तव्य. विमा प्रतिनिधी, कोकणी मेवा उत्पादनाची होलसेल विक्री व्यवसाय. 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यकर्ता. 










श्री. प्रदीप नेरुरकर, खजिनदार: श्रीमठ संस्थान दाभोली 


श्री. गुरुनाथ प्रभाकर प्रभु खानोलकर 
कार्याध्यक्षः श्रीमठ संस्थान दाभोली 
मोबाईल क्र. : ९४२२४४२४५२ 

गेली २८ वर्षे कुडाळदेशकर गौड ब्राम्हण उन्नती मंडळ - गोवा या गोमंतकस्थ कुडाळदेशकर आद्य गौड 
ब्राम्हण नातीबांधवांच्या संस्थेमार्फत. ज्ञातीच्या कार्यात कार्यरत. या संस्थेचे उपकार्याध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, कार्यवाह 
व संमेलनाध्यक्ष अशा जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. 
सध्या पी. इ. एस. च्या आर. एस. एन. कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात उपप्राचार्य व प्राणीशास्त्र 
विभागाचे अँसोसीएट प्रोफेसर म्हणुन कार्यरत आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळावर तीन वेळा निवड. 
तसेच या विद्यापीठाचे ते माजी परिक्षा नियंत्रक (controller of examinations) होय. गोव्यातील नव्याच शैक्षणीक व सामाजीक 
संस्थावर सभासद म्हणून कार्यरत आहेत. 


नाव : मिलिंद हरी प्रभूखानोलकर (विश्वस्त) 
जन्म : हरिचरणगिरी (जि. सिंधुदुर्ग). 
जन्मतारीख : २४/0९/१९६९ 
शालेश शिक्षण : D.M.E. (Mech.) AMIE. 
to नोकरी : १) किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. किर्लोस्कर वाडी येथे ३ वर्षे, उत्पादन व्यवस्थापक. 
२) शिवाजी वर्क्स लि. सोलापूर येथे १ वर्ष व्हेंडर डेव्हलपमेन्ट व्यवस्थापक. 
३) सध्या- बेळगांव येथे स्वतःचा व्यवसाय. 


गिरीष इंजिनियरींग वर्क्स. ISO 9004: 2004 marta कंपनी 
Crompton Greavers, Goa, Godrej Pune, Laxmi Hydralic Pvt. Ltd. Solapur, Kiloskar Co. Ltd. याचसाठी 
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मोटर शॉफ्ट निर्मिती कारखाना. अनेक गुणवत्ता प्राप्त. नववीन कामाचा सतत ध्यास असतो. 
सामाजिक कार्य : १) कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण समाज बेळगांव या संस्थेचे सचिव म्हणून कार्यरत १५ वर्षे. 
२) श्रीमठ संस्थान दाभोलीचे विश्‍वस्त म्हणून कार्यरत सतत १६ वर्षे. 
३) श्रीमठ हरिचरणगिरी येथे १८ वर्षे विश्वस्त व सध्या अध्यक्ष म्हणून कार्यरत. 
तसेच बेळगांव येथील सामाजिक उपक्रमात कायम सहभाग. 
सौ. दिपा मिलिंद प्रभू खानोलकर मुलगा कु. गिरिष मिलिंद प्रभू खानोलकर 


पत्नी : : 
नाव : अँड. आर. आर. देसाई (कणकवली) विश्वस्त 
मोबाईलक्र. : ७४२२0५४९८२३ 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ AVA "NOR 


































|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


stas संस्थान दाभोलीचे सन्माननिय विश्‍वस्त मडळ, 
कार्यकारिणी, पदाधिकारी यांचा परिचय 





नाव विनायक बाळकृष्ण खानोलकर (विश्वस्त) 

जन्म : गिरगाव, मुंबई. 

शालेश शिक्षण : रॉबर्ट मनी टेक्नीकल हायस्कूल, ग्रँटरोड, मुंबई. 

पदवी शिक्षण : बी.ई. (मेकनिकल) सरदार पटेल कॉलेज इंजिनियरींग, अंधेरी -मुंबई. 
व्यवसाय : हायड्रोलिक आणि मॅकेनिकल Rra, फिक्शर्स तसेच आवश्यकतेनुसार 


डिझाईन करुन तयार केलेल्या मशीनरी. 





संबंधीत प्रमुख कंपनी: १) बजाज ऑटो, पुणे. २) औरंगाबाद इलेक्ट्रीकल्स, औरंगाबाद आणि पुणे. ३) एन्ड्युरंस इंजिनिअरींग, 
औरंगाबाद आणि पुणे. ४) महाराष्ट्र स्कूटर्स, सातारा. ५) गोदरेज बॉईस, मुंबई आणि मोहाली पंजाब. 
६) गरवारे वॉलरोप, पुणे आणि वाई. 


नवीन प्रकल्प : वायंगणी ता. वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे कोकण एक्झॉटिका आणि अँक्वाफ्लोरेस्टा नावाने दोन रिसॉट. 
तसेच वेंगुर्ला रॉक्स हा ३४ बंगल्यांचा गृहप्रकल्प. 

सामाजिककामे : १) संस्थापक टोपीवाला व्याख्यानमाला गिरगाव, मुंबई. २) संस्थापक कुडाळदेशकर गोड ब्राह्मण समाज, 
पुणे. ३) विश्‍वस्त श्रीमठ संस्थान, दाभोली. 

संपर्क : मो.:९८२२५४७४८0 

Email - vinayakhanolkar@gmail.com 






P. VISHNUDAS K PATIL UDUPI (Trusty) 


| Shri. P. Vishnudas K. Patil is a Trustee of shri Mutt Sansthan Dabholi. He has completed 
his tenure of one term for a period of 3 years and is re-elected for the second term. He 
-= represents Karnataka with Shri. Milind Khanolkar Represents in Sri Chamundeshwari 
| Temple Took leading role to collect & donate items water purifiers & coolers, dining tables, 
A/c, Wic, from Karnataka people to Audurle temple. Regular visitor to mutt earlier and now 
as a trustee attends maximum number of meetings. Takes active part in helping the poor 
| and needy from personal and also Samaj people. 
| Engineering Graduate with B.E.(AMIE) qualifications from renowned Manipal Group of 
| Ä . Institution. His wife Smt.Madhuri V. Patil is also active in social and philanthropic activities. 
WA : j i She worked as Secretary of Mahila Vibhag of Udupi Kudal Deshastha Adya Gouda 
Brahman Sangh for 9 years. working in Zimmer Biomet, an Indiana-based company. 


At present, she is Vice President of Mahila Vibhag of Udupi Kudal Deshastha Adya Gouda Brahman Sangh. 
Daughter, Shruti V. Patil is Engineering Graduate (IT). At present, she is working with Cognizant Technology Solutions, Bangalore. 
Son, Shravan V. Patil is M.S.( Masters in Science & Engineering).At present 


















नाव : गणेश गुरुदास देसाई (विश्वस्त) 
वय : ३६ वर्ष 

कुडाळदेशकर ज्ञातीचे एक अग्रगण्य कार्यकर्ते असलेल्या कै. गुरुदास दत्तात्रय उर्फ बाबल देसाई यांचे 
सुपुत्र. गणित अध्यापन आणि समुपदेशनाच्या क्षेत्रात गेली १४ वर्षे कार्यरत. 

२0१२ पासून डोंबिवली येथील कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण सहयोग, डोंबिवली या आघाडीच्या ज्ञाती 
संस्थेचे कार्याध्यक्ष म्हणून कार्यरत. सहयोगच्या माध्यमातून डोंबिवली आणि कुडाळ येथे विविध शैक्षणिक, सामाजिक 
आणि वैद्यकीय उपक्रमांचे आयोजन. सप्टेंबर २0१७ पासून श्रीमठ संस्थान दाभोलीचे विश्‍वस्त म्हणून रुजू. 





श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —ec5 TAVA 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः | 








घरचा पत्ता 


सामाजिक कार्य : 


नाव 


जन्म 

शालेश शिक्षण 
व्यवसाय : 
आवडीचे विषय 


प्रत्यक्ष संत सहवासः 


संपर्क 


































श्रीमठ संस्थान दाभोलीचे सन्माननिय विश्‍वस्त मंडळ, 





कार्यकारिणी, पदाधिकारी यांचा परिचय 


नाव : अविनाश यशवंत नाईक (विश्‍वस्त) 

वय ६0 वर्षे 

व्यबसाय एच. आर. फर्म (ह्युमन kaa), गेल्या ३७ वर्षापासून व्यवसायामध्ये. 
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी काम. 

ऑफिसचा पत्ता : ६/१४, दत्तनिवास, टिळकनगर, आरे रोड, गोरगांव (पू. ), मुंबई-४000६३. 


बी/१३, विनित विंग सोसायटी लि. seer रोड, बोरिवली (प.), लक्ष्मीनारायण मंदिरासमोर. 

गेल्या चार वर्षापासून श्रीमठ संस्थान दाभोली येथे ट्रस्टी. श्रीमद्‌ पूर्णानंदांच्या समाधीसाठी ५ कि. शुध्द चांदी 
दान. श्रीमद्‌ पूर्णानंदांच्या समाधी येथे उदयपूरहन आणलेल्य मार्बलचे काम. अनेक ज्ञाती बांधवांकडून 
श्रीमठासाठी चांदी व देणगी जमा केली. श्रीदेबी अंबाबाई ट्रस्ट, अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ ट्रस्ट, गोरेगाव 
ब संजीवनी हॉस्पिटल ट्रस्ट मालाड येथे गेल्या ७ वर्षापासून कार्यरत. तसेच श्री सिध्देश्वर सातेरी रवाळनाथ 
पंचायतन ट्रस्ट, खानोली वेंगुर्ला येथे कार्यरत. 


श्री. रमेश कान्होबा प्रभू खानोलकर (विश्वस्त) 

(सेवा निवृत्त प्रशासन अधिकारी) 

२६/0४/१९४६. 

बी.ए., 

पेन्शनर 

आध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तज्ञ, आयुर्वेद 

१) श्री राऊळ महाराज पिंगुळी, २) श्री स्वामी स्वरामानंद पावस, ३) श्री ब्रह्मानंद स्वामी कोळंब- मालवण 
मो.:९४२0२0५९६२ 


NAME 5 SADANAND PRABHAKR SAMANT (Trusty) 
DOB : 28/09/7980 

ADDRESS : DABHOLI, TAL. VENGURLA, SINDHUDURG 
OCCUPATION: TAX CONSULTANT 

TRUSTEE `: SINCE OCT. 20॥7 


MOB. NO. 84969382 


नाव : श्री. सचिन गुरुनाथ वालावलकर (विश्‍वस्त) 
विश्वस्त : श्रीमठ संस्थान दाभोली, वेंगुर्ले 
मोबाईलक्र. : ९४२२३७३८७ 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ AVA BASI 


ry | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





= 


श्री गुरु 
महापुण्यतिथी 


श्री विश्वनाथ तुकाराम प्रभू 
आणि कुटंबीय चाफेगाळ, 
निरंकाल फोंडा - गोवा 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —ec—— NW. 





ES V eoo | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





KPL सन २०१८ वृत्तात 


गौड ब्राम्हण सभा गिरगाव (संकल्पित) कुडाळदेशकर 
` युवा प्रतिष्ठान कुडाळ आयोजित मा. श्री. रणजित देसाई उपाध्यक्ष 
- सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि. १0/0२/२०१८ व 
११/0२/२0१८ रोजी कुडाळ हायस्कूल पटांगणात भव्यदिव्य 
स्वरुपात संपन्न झाला. कुडाळदेशकरांचे कुडाळमधील प्रथम क्रिडा 
महोत्सव (KPL २0१८) चे आयोजन केले गेले व ते यशस्वीरित्या 
पार पडले. 
पवित्र तो देश। पावन तो देश। 
पवित्र ते कोकण। तिथे जमती गोड ब्राम्हण। 
निखळ आनंद मिळो। हेच एक कारण। 
हा उद्देश घेऊन सर्व ज्ञातीबांधव क्रिडा महोत्सवासाठी 
कामाला लागले. 
सन २0१६ रोजी कु. दे. गौ. ब्राम्हण तरुणांनी एकत्र येऊन 
समाजाचा विकास, परिर्वतन, नवकल्पना तसेच राष्ट्रीय युवा दिन 
स्वामी विवेकानंद जयंती साजरा करण्याचे ठरवले. त्याचे मूर्त स्वरुप 
| .भि. गोरेगावकर हायस्कूल पटांगण येथे संपूर्ण भारतातून आठ 
क्रिकेट संघांचा समावेश होता. त्यानंतर सन २0१७ साली KPL १७ 
चे आयोजनाची जबाबदारी मा. श्री. विभाकर नाईक (अध्यक्ष 
अ.भा.कुडाळदेशकर समाज, पनवेल) यांनी यशस्वीरित्या पार 
पाडली. त्यात सुमारे १२ क्रिकेट संघ आणि १00 खेळाडू होते. 
(उदा. कॅरम, बुध्दीबळ, टेबल टेनिस) असे खेळ खेळले गेले. 
यंदाचे २0१८ हे वर्ष मा. श्री. रणजीत देसाई व संपूर्ण 
कुडाळदेशकर युवा प्रतिष्ठान यांनी स्विकारण्याचे अभिवचन 
गतवर्षीच्या बक्षिस समारंभात दिले. यंदा जवळपास १६--२ 
क्रिकेटचे पुरुष संघ व २ महिलरा संघ व १४0 खेळाडू कॅरम 
स्पर्धेसाठी आणि कुडाळमधील असंख्य ज्ञातीबांधव, ज्ञातीसंस्था व 
पदाधिकारी, मान्यवर, पत्रकार, ज्येष्ठ मार्गदर्शक, विश्वस्त व प्रमुख 
पाहणे यांच्या उपस्थितीत पार पडले. 
शनिवार दि. १0/0२/२0१८ रोजी सकाळी ९ वा. 
श्रीमत्‌ पूर्णानंद स्वामींच्या प्रतिमेला हार घालून, आल्हाददायक 
वातावरणात, भव्य असे व्यासपीठ, प्रशस्त पटांगण, रंगीबेरंगी 
झालर असलेला मंडप, अशा प्रसन्न वातावरणात मा. श्री. दत्ता 
सामंत, डॉ. विलास देसाई, मा. श्री. रणजीत देसाई, मा. श्री. मनीष 
दाभोलकर, मा. श्री. कमलाकर सामंत मुख्याध्यापक कुडाळ 
हायस्कूल यांनी दिपप्रज्वलन केले. 
श्री. अविनाश माईणकरांनी (गोरेगाव) सर्व उपस्थितांना 
खेळाची शपथ दिली. त्यानंतर मोठी ज्योती पेटवून ती मेदानभर 
फिरवण्यात आली. ज्योत फिरवण्याचा मान श्री. सागर वायंगणकर 
यांना मिळाला. सर्व संघांची रितसर नोंदणी झाल्यावर श्री. दत्ता 
सामंत यांनी नाणेफेक केली. पहिले दोन संघ श्री वेतोबा (गोवा) व 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 











श्री. मनिष दाभोलकर 


श्री देव आदिनारायण यांनी क्रिकेटला सुरुवात केली. सर्व संघांना 
पांढरा व केशरी रंगाचा टी शर्ट व टोपी देण्यात आली होती. त्यामुळे 
मैदान व व्यासपीठावर एक त्यागाचा, स्वच्छतेचा, पवित्रतेचा रंग 
चढला होता. सभेत ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक संघांना कुलदेवतेची नावे 
देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्येक टी-शर्टमागे कुलदवेतेची नावे 
होती. 

यात मुख्यत्त्वे डोंबिवली, पनवेल, ठाणे, पुणे, बोरिवली, 
गोरेगाव, भांडूप, विक्रोळी, बेळगाव, उडपी, गोवा व सर्व भारतातून 
आबालवृध्द मंडळी खेळण्यासाठी आली होती. सर्वात महत्त्वाचे 
म्हणजे कुणाच्याही मनात द्वेषभावना नव्हती. हार-जीत यापेक्षाही 
खेळणे, आनंद घेणे व एकमेकांचा सहवास लाभणे हीच एक भावना 
होती. i 

याच दिवशी शनिवार दि. १0/0२/२0१८ रोजी 
दुसरीकडे कुडाळ हायस्कूलच्या बंदिस्त वर्गखोल्यांत पुरुष व 
महिला एकेरी व दुहेरी कॅरम स्पर्धा सुरु करण्यात आली होती. 
त्यातून सेमी फायनल व दुसऱ्या दिवशी ११ तारखेला फायनल 
स्पर्धा झाल्या. पुरुष एकेरी गटात श्री. आत्माराम सामंत व दुहेरी 
गटात श्री. रोहन देसाई व संकेत ठाकूर यांनी विजेतेपद पटकावले. 

सर्व स्पर्धकांची राहण्याची, निवासी व दळणवळण 
व्यवस्था याचे व्यवस्थापन अतिशय चोख होते. पंचतारांकित 
हॉटेलसारखे सर्व बंगले व ated होते. 

शनिवारी संध्याकाळी सर्व खेळाडू व मान्यवर आपापल्या 
रिसॉटर्सवर गेले व पुन्हा ताजेतवाने होऊन सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाकरिता ठिक ७ वा. हजर झाले. सिंधुदुर्ग पॅलेसच्या 
भव्यदिव्य सुदंर सभागृहात रंगीबेरंगी फुले, झगमगणारे प्रकाशझोत 
असे व्यासपीठ सजले होते. पुर्णानंद स्वरमंच प्रस्तुत संगीत रजनीचे 
आयोजन केले होते श्री. प्रफुल्ल वालावलकरांनी खुसखुशीत असे 
सूत्रसंचालन केले. मुख्य गायकांमध्ये कुडाळमधील श्री. प्रसन्न 
प्रभूतेंडुलकर (सारेगमप विजेता) यांची एकापेक्षा एक सुमधूर गीते 
सादर झाली. कु. रश्मी सामंत, प्रियल नाईक, पुजा वालावलकर 
यांनी पण बहारदार गाणी गायली. श्री. राजन नाईक यांच्या 
अँकॉर्डिअनने “लग जा गले” या गीताने रसिकांचा कलेजा 
खल्लास झाला. 

बोरिवली कला पथकाने संत एकनाथांचे भारुड सादर 
केले. श्रीमती. सुचिता देसाई व त्यांच्या समवेत वनिता 
अजागांवकर, वैशाली सामंत, प्रतिभा सामंत, सीमा सामंत, मनिषा 
देसाई व ओमकार तेंडूलकर यांनी सहभाग घेतला होतो. विडुलाच्या 
गजरात सभागृहही सामिल झाले होते. 

उत्कृष्ट प्रितीभोजनाचा आस्वाद घेऊन सर्व तृप्त मनाने 
नियोजित स्थळी गेले. 








= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





रविवार दि. ११/0२/२0१८ दिवशी सर्व खेळाडू मैदानावर हजर 
झाले. या दिवसाचा सकाळचा नाश्ता तर स्मरणात राहील असा 
होता तो म्हणजे पांढरेशुभ्र घावणे, नारळाचा मधुर रस, आंबोळ्या- 
चटणी लाजवाब असा होता. 

या दिवसाचे वेगळेपण म्हणजे कुडाळदेशकरांच्या 
इतिहासातला सोनेरी क्षण... तो म्हणजे महिलांची क्रिकेट मॅच. 
वयाची साठी, पासष्टी ओलांडलेल्या आज्या, तर तरुण महिला 
मैदानावर बॅट बॉल घेऊन सरसावून खेळण्यासाठी सज्ज. श्री 
वराठीदेवी व श्री सिध्देश्वर महिला संघ अशा दोन संघात 
अटीतटीची झुंज झाली. त्यात सिध्देश्वर महिलांनी विजेतेपद 
पटकावले. 

त्यानंतर मात्र पुरुष गटातील अंतिम सामने ठिक ३.३0 
सुरु झाले. वाजता बीसीसीआयचे पंच श्री. प्रसाद माळगावकर 


आणि श्री. विलास देसाई यांनी नाणेफेक करुन अंतिम सामन्याला 


सुरुवात केली. श्री देव गौतमेश्वर (वेंगुर्ला) व श्री देवी भगवती संघ 
(सिंधुदुर्ग) यांच्यात चुरशीचा सामना झाला. श्री देव गौतमेश्वर 
संघाने सन २0१८ च्या चषकावर आपले नाव कोरले. अर्थात 
उपविजेतेपद श्री देवी भगवती संघाने पटकावले. 

यामध्ये vardi भुमिका निःपक्षपातीपणे पार पाडली ती 
श्री. रोहन देसाई, श्री. मनोज तेंडुलकर, प्रथमेश नाईक, सुहास 
प्रभुखानोलकर, गुरुनाथ देसाई व श्री. प्रसाद माळगावकर यांनी. 


या सामन्यांचे समालोचन हिदी, मराठी, कोकणी, 
मालवणी व इंग्लिश भाषेत श्री. रविंद्र ठाकूर, तुषार सामंत, प्रथमेश 
नाईक, चंद्रकांत ठाकूर (डोंबिवली) यांनी केले. गुणलेखनाची 
जबाबदारी श्री. राजेश सामंत व भूषण देसाई यांनी समर्थपणे 
सांभाळली. 

अंतिम सामना व बक्षिस वितरण करण्यासाठी गौड 
ब्राम्हण सभेचे अध्यक्ष डॉ. विलास देसाई, कोषाध्यक्ष श्री. मनीष 
दाभोलकर, अनिकेत वालावलकर, श्रीमठ संस्थान दाभोलचे 


#".........................u................................... 
a 


bd hd Ld hd 


'श्रीमठ संस्थान दाभोली' व 'कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मण महामंडळ' यांच्या मालकीच्या 
श्री पूर्णानंद बेभव या त्रेमासिकासाठी 


; स्वच्छेने सेवा करण्यासाठी विभागवार प्रतिनिधी नेमणे आहे. मुंबई व उपनगरे, डोंबिवली, गोरेगाव, बोरिवली, मुलुंड, वसई, विरार, पुणे, 
नवा मुबई, मगलोर, बेळगाव, कोल्हापूर, पनवेल व इतर विभागामधून स्थानिक प्रतिनिधी नेमावयाचे आहेत. या निमित्ताने आपल्या विभागात 
राहून गुरुपाठाची सेवा करण्याची संधी चालून आलेली आहे.आपण जिथे रहात आहात तेथील विभागासाठी हे काम करावयाचे आहे. 
यामध्ये gs विभागातील लेखकांचे लेख, कविता, कथा तसेच आपल्या मंडळाचा वृत्तांत, विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या 

ज्ञाती बाधवाची माहिती व जाहिराती गोळा करणे ही कामे करावयाची आहेत. तरी इच्छुक व्यक्तीनी संपर्क साधावा. 
सहसंपादक: यतीन ठाकूर, M.: ९८२०२३१९६३ 
संपादक: श्री. महींद्र उर्फ विभाकर नाईक, मो.: ९३२३८५७५७६ / ९८२१२४४२९८ 








श्रीगुरू महापुण्यतिथी 209¢ —ec—— NW. 


अध्यक्ष श्री. विभाकर नाईक, कार्याध्यक्ष श्री. गुरुनाथ 
प्रभूखानोलकर, विद्यावृध्दी समाजाचे अध्यक्ष श्री. न. ना. 
पंतवालावकर, गोवा उन्नती मंडळाचे अध्यक्ष श्री. वि. तु. प्रभु, 
कमलाकर सामंत, अँड, संग्राम देसाई, मधुकर सामंत अध्यक्ष 
(पुणे), संजय खानोलकर (पुणे), मिलिंद खानोलकर, दिगंबर 
परुळेकर (विक्रोळी सचिव), यतिन ठाकूर, श्री. विठोबा ठाकूर, 
रमेश खानोलकर, दिपक नाईक, मान. श्री. रणजीत देसाई, विजय 
प्रभू, केदार सामंत, उमेश गाळवणेकर तसेच गोवा, कर्नाटक, मुंबई, 
पुणे येथील पदाधिकारी उपस्थित होते. 

व्यासपीठावरील या मान्यवरांनी आपले विचार प्रकट 
केले. त्यात मुख्यत्त्वे मनीष दाभोलकर यांनी आयोजक ब संपूर्ण 
कुडाळदेशकर बांधवांनी कुडाळात केलेल्या पाहणचाराने आपण 
भारावून गेल्याचे सांगितले. रणजीत देसाई व त्यांची टीम यांनी 
भविष्यात कुडाळातील संघटना अधिक मजबूत करुन 
''कुडाळदशेकर भवन'' उभारावे अशी इच्छा व्यक्त केली. 

मान्यवरांच्या हस्ते विजेते व उपविजेत्या संघांना 
(क्रिकेट/ कॅरम) स्मृतीचिन्हे, पदके व प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 

KPL सन २०१९/२0 ची घोषणासुध्दा केली त्याचे 
यजमानपद श्री. वि. तु. प्रभु यांच्या मार्गदर्शनाखाली उन्नती मंडळ 
(गोवा) करतील. सन २0२0 म्हणजेच क्रिडा महोत्सवाच्या 
पाचव्या वर्षी सहयोग डोंबिवली यांनी पाच खेळ खेळवण्याची 
घोषणा केली. 

त्यानंतर मान. श्री. डॉ. विलास देसाई, श्री. रणजीत 
देसाई, श्री. न. ना. पंतवालावलकर, श्री. गणेश देसाई यांनी आपले 
विचार थोडक्यात प्रकट केले. श्री. मनीष दाभोलकरांनी आभार 
प्रदर्शन केले. राष्ट्रगीताने सांगता झाली. 

प्रत्येकजण प्रसन्न मनाने, खेळण्याचा मनसोक्त आनंद व 
आठवणी घेऊन परतीच्या प्रवासाला निघाले. 
खेळ मांडियेला कोकणच्या काठी। 
अशाच व्हावोत पुन्हा गाठीभेटी।। 


". SSCS SRC ESSERE RCE EER eee eee 





E | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 






नक 


महिला विजेता संघ श्रीदेवी गौतमेश्वर. .... 
E f m TM 


í 


मेदनावरील विचारविनिमय..... 
श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —eC=—<AWa> 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 
KPL सन २०१८ क्षणचित्रे... 


मा. श्री. रणजीत देसाई भोजन व्यवस्थेकडे जातीने लक्ष देताना 
श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





E" | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





S à gr T E ल्य 3 ke डर 2 
Lx MES cen CEDE YA 3 i : : >. 


एकपेक्षा एक सुमधूर गीते कु. रेश्मी सामंत, प्रियल नाईक व पुजा वालावलकर तसेच सारंगमपा विजेता 
श्री. प्रसन्न प्रभू तेंडोलकर, आरकेडीएमवर 'लग जा गले' सादर करताना श्री. राजन नाईक 


me 3 E 
E ~, KE, E 
Y g 2 
er 
^ 









बोरिवली कला पथकाचे संत एकनाथांचे भारुड सर्वात शेवटी ज्ञाती बांधवांचा जल्लोष..... 


श्रीगुरु महापुण्यतिथी २०१८ — eee 








SHYadOWAAGd ?9 Se?3aNIigN जय 


UVNIVMVIVM ‘S AVH8V «ow 








VIHNANHANIS -LSIG IYANA -IVL ; 
‘JIVMIWXVT €L9 OL OL9 ‘ON S'L'O ‘ZBL ‘ON LOld ‘OAV 3LIS 





॥ श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 










भारत हा अखंड विश्वात एक 
कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, 
संपन्नतेचे, ऐश्वर्याचे प्रतीक म्हणजे सोने. 
माती ही सोन्यापेक्षा मौल्यवान असा 
नैसर्गिक घटक आहे. भारतातील संपूर्ण 
शेती पद्धती वैदिक (नैसर्गिक) ज्ञानाचा 
वापर करून हवामानाच्या शक्यतांचा अभ्यास करून, आणि देशी 
बियाणांचा वापर करीत पर्यावरण संतुलित राहील अशा पद्धतीने 
केली जात होती. पण हायब्रीड संकरित बियाणे जन्माला आले 
आणि सिंचनाच्या सोयी यामधून शेतीची क्रांती घडली पण वेळेनुसार 
पर्यायी कीटकनाशकांची गरज आणि रासायनिक खतांची गरज 
जास्त पडू लागली | — 
शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा| | 
भरमसाठ व अनिर्बंध वापरामुळे मित्र| || 
किड्यांचा नाश झाला व nui 
किड्यांमध्ये कीटकनाशकांना प्रतिकार 
करायची क्षमता वाढली, पण अजूनही 
वेळ ही प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मुठीत 
शाबूत आहे. वेळ ओळखून आज डि. 
भारतीय शेती व्यवस्थेला मजबूत 
करण्यासाठी सेंद्रिय शेती हाच खरा व शाश्‍वत पर्याय आहे पण 
यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःवर विश्वास आणि शेती व्यवस्थेवर श्रद्धा 
ठेवायला पाहिजे. सेंद्रिय शेतीत उत्पादन घेणे अवघड आहे पण 
अशक्य नाही, आज गांडूळखत, जिवामृत, मृत सूक्ष्मजीव 
सजीवांची शरीरे व अवयव यांना कुजवून त्यातून अलग होणारी 
सूक्ष्म अन्नद्रव्ये वनस्पतींना उपलब्ध करून देतात. या शुंखलेला 
सेंद्रिय पद्धती म्हणतात. संयम, अभ्यास, चिकाटी, व प्रयोगांद्वारे 
| शेती व सेंद्रिय खत कीटकनाशके बनवण्यात यश हे सहज 
साध्य करता येते. स्वातत्र्यानंतरच्या ६0 ते ७0 वर्षामध्ये 
शेतकऱ्याला कर्जबाजारी न ठेवता कर्जमुक्ती व्हावी या विषयावर 
चर्चा व वादंग न करता तो परावलंबी न होता स्वत:च्या पायावर उभा 
राहून स्वावलंबी कसा होईल याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले व त्यामुळे 
आजची ही स्थिती उद्भवली. या sõrga व नौराश्येतून सतत ३१ 
वर्ष भारतीय शेतकरी हा आत्महत्या करीत राहिला. तरी आपल्या 
कोकणात तशी काही परिस्थिती उद्भवलेली नाही व असे होऊ नये 
त्या करिता शेतकऱ्याने स्वतः समृद्ध व स्वावलंबी व्हायला हवे ही 
काळाची गरज होऊन ठेपली आहे , शेती ही विकसीत होऊन 
कोकणातील शेतकऱ्याला कर्जासाठी हात न पसरता कमी खर्चा 
मध्ये जास्त उत्पन्न मिळू शकेल व कोकणातील शेतकऱ्यांच्या 
मुलांना मुंबई पुणे व अनेक शहरात जाऊन बौद्धिक व मानसिक 





श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 












- प्राकृत कृषी 


ऐपती पेक्षा खालची व शारीरिक क्षमते पलीकडील नोकरी करून 
स्वतःच्या आत्मविश्वासाचे भावनीक खच्चीकरण करण्याची वेळ 
saad बंद होईल तेव्हा खऱया अर्थाने कोकणाचा सुजलाम्‌ 
सुफलाम्‌ होणार अन्यथा California ची वाट बघता बघता विदर्भ 
नाही झाला म्हणजे मिळवले. 

असेच एक स्वप्न व इच्छा मनी बाळगून सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात साकेडी गावातील श्री. रविंद्र 
दिगंबर वालावलकर यांनी प्राकृत कृषी हे नाव ब्रँडिंग करण्यास 
ठरवले व वडिलोपार्जित जमीनीवर गांडूळखताचे प्रकल्प उभारले 
आहे, सध्या १२%४ मापाचे १0 वर्मीबेड्स उभारले आहेत व पुढील 


१0 seu उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे, ज्यातून साधरणतः १५ ते 


१८ टन खत मिळण्याचा अंदाज आहे. 
ह्या महत्‌ प्रकल्प उभारणीसाठी त्यांना 


विजय वालावलकर यांचे. वेळोवेळी 
त्यांचा भाचा श्री. मंगेश सामंत हा देखील 
बरोबरीला होता, त्यांचे काका श्री. 
माधव पांडुरंग वालावलकर ८0+ 
वयातही पाठीशी उभे आहेत. शेती नुसते 
श्रमाचे प्रतीक न ठेवता देशाचा अन्नदाता हा कचऱ्याचे व सुकलेल्या 
adra जाळून नैसर्गिक प्रदूषण न करता त्याचे वर्गीकरण करून 
गांडूळ खतामध्ये रुपांतर होऊ शकते हे दर्शविले आहे .हा प्रकल्प 
गावास दिशादर्शक ठरू पाहत आहे. 

गांडूळखत साधारणपणे २ ते ३ महिन्यात तयार होत असून 
इतर शेती पिकांच्या तुलनात्मक कमीतकमी खर्चात सुरु केला जाऊ 
शकतो. 

गांडूळखत वाफे (Vermibeds) हे पक्के अथवा प्लास्टिक 
ताडपत्रीचे असून शेण, काडीकचरा व मेहनतीने कधीही रजा न 
घेणारे कामगार म्हणजे गांडूळ हे ह्या शेतीचे मुख्य घटक आहेत . 
गांडूळ हा नाजूक गुळगुळीत, लवचीक शरीर असलेला भूचर असून 
तो २ इंचापासून दोन फुटापर्यंत लांब असून त्याचे वजन 0.५ ग्रॅम 
पासून १0 ग्रॅमपर्यंत असून शकते. हा रंगाने तांबूस, तपकिरी, 
लालसर किंवा पांढरट असतो. त्याला हवे ते वातावरण मिळाले की, 
तो अविश्रांत कार्य करीत असतो. शेण हे गांडूळांचे आवडते खाद्य 
असून शेणाबरोबर शेतातील काडीकचरा अथवा पालापाचोळा थोडी 
प्रक्रिया करून दिला तर ते गांडूळाचे उत्तम खाद्य ठरते. 

आज रासायनिक खता पेक्षा सेंद्रिय खताची मागणी व 
त्यातील माती व वृक्ष मित्रघटकांची म्हणजे NPK मात्रा ही जास्त 
आहे. गांडुङखतामध्ये १.९ % नत्र, ५६% स्फुरद, (पान १८ वर) 








3 | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





मराठी ललित लेख 
GRada.... एक विचार 


काही दिवसांपूर्वी बसने प्रवास करताना शेजारील व्यक्‍ती 
कोणाचे तरी अभिनंदन करत होती. “मुलगा झाला तर मुबारक 
आणि मुलगी झाली तर डबल मुबारक' असे सांगत होती. मला हे 
ऐकूनच खूप आनंद झाला. सध्याच्या जगात अनेक घरांमध्ये स्त्र 
जन्माचे स्वागत दुप्पट आनंदाने होते. मुलगा- मुलगी हा फरक 
केला जात नाही. किती सुखावह आहे हे! असाच अजून एक 
प्रसंग. गाणे शिकण्यासाठी मी ज्या क्लासमध्ये जात होते, तेथे एक 
आजी देखील शिकण्यासाठी यायच्या. एके दिवशी त्यांनी आम्हा 
सर्वाना पेढे वाटले कारण त्यांच्या मुलाने व सुनेने एक मुलगी दत्तक 
घेतली होती. काही वर्षांनी त्यांनी दुसरी मुलगी दत्तक घेतली. खरंच 
समाज किती बदलला आहे. मुलाच्या जन्माचे स्वागत तर होतेच 
किंबहुना जास्त मुलीच्या जन्माचे स्वागत केले जाते. पण काही 
लोक अजूनही त्याच जुनाट परंपरेमध्ये अडकलेले आहेत. वरुन 
सुशिक्षित दिसणारे लोक वंशाच्या दिव्यासाठी मुलगाच हवा असा 
अट्टाहास धरतात. मला वाटते हा विचार आता बदलला पाहिजे. 
बाळ होण्याच्या आधीच ''तुला मुलगाच होणार'' असे ठामपणे 
सांगितले जाते.... का असा मुलगा-मुलगी फरक केला जातो? 
जग एवढे पुढे गेले आहे, पण काही माणसं आहेत त्या ठिकाणीच 
आहेत. त्यांना स्वतःच्या विचारांमध्ये बदल घडवायचाच नाही 
आहे. ह्या जुनाट गोष्टींमध्ये परिवर्तन झाले पाहिजे.. मुलगा-मुलगी 
असा भेद कोठेही होता कामा नये. मुलगी किंवा मुलगा काहीही 
असू देत पण बाळाचे आरोग्य, त्याच्यावरील संस्कार महत्त्वपूर्ण हा 
विचार रुढ झाला पाहिजे. 

तसाच विचार मुंजीबाबतचा.... मुलाची मुंज केली 
जाते... मग मुलीची मुंज का नाही?.... खरेतर प्राचीन 
काळापासून मुलांबरोबर मुलींचीही मुंज करण्याची पध्दत होती. 
गार्गी, मैत्रेयी यांच्या मुंजी झालेल्या होत्या. त्यांना वेदाध्ययनाचा 
अधिकार होता. मध्यंतरी परकीय आक्रमणांमुळे मुलींच्या 
सुरक्षेसाठी त्यांची लग्ने वयाच्या आठव्या वर्षांपर्यंत केली जात 






प्राकृत कुषी.... 


प्राकृत कृषी 


१.0% पालाश तसेच मँगनीज, झींक, कॉपर, मंगल, लोह, बोरॉन ही सूक्ष्म अन्नद्रव्ये जास्त प्रमाणात असतात. 

या प्रकल्पामुळे गावातील ग्रामस्थांना रोजगाराची संधी ही प्राप्त झाली आहे, अल्प शेतकऱ्यांना बाजारातील गांडूळखत विकत घेउन 
गाडी भाड्यासकट परवडत नसल्याकारणाने रासायनिक खते वापरुन जमीन नापीक करण्यापासून रोखू शकतो ही मनी संकल्पना आहे. 
भविष्यात शेवगा , गव्हांकूर , व औषधी शेती करण्याचा मनी ध्यास आहे. 

गांडूळखत खत प्रकल्प उभारणी करिता प्रशिक्षण व बाजार माहितीसाठी संपर्क 


रविंद्रवालावलकर- ९८६७२९४२७२ /९१६७७१०८०२/९२२४१९१८१९ 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ -_@ =~ <2 









त्यामुळे मुंज आणि मुलींचे शिक्षणही 
बंद झाले. पण आता काळ बदलला 
आहे. आता मुली शिकत आहेत. मग 
हौसेखातर देखील मुंज करायला 
काहीच हरकत नसावी. 

हल्लीच माझ्या एका 
मैत्रिणीचे लग्न झाले. तिला वडील 
नसल्यामुळे कन्यादान कोणी करायचं ? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला. 
काकांनी की मामांनी. ह्याबद्दल सर्व नातेवाईकांमध्ये चर्चा सुरू 
झाली. त्यावर त्या मैत्रिणीने सर्वांना ठामपणे सांगितले की, 
“कन्यादान माझी आईच करेल'' ते ऐकून सर्वाच्याच चेहऱ्यावर 
प्रश्‍नचिन्ह उमटले. सगळ्यांची कुजबूजही सुरु झाली. त्यावर ती 
मैत्रीण खंबीरपणे म्हणाली, “माझ्या आईने खूप कष्टाने मला मोठे 
केले आहे. वडिलांच्या नंतर ती खंबीरपणे उभी राहिली. मी शुभ - 
अशुभ मानत नाही. आईचे आशिर्वादचं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे 
आहेत. म्हणूनच आईच माझे कन्यादान करेल.'' प्रसंग छोटाच 
होता पण खूप काही सांगून गेला. हाच बदल आपल्याला अपेक्षित. 
वडिल नाहीत म्हणून आईला तिचा हक्क, तिचा मान न मिळणे हे 
उचित नाही. मला माझ्या मैत्रीणीचा निर्णय योग्य वाटला. स्त्रीला 
एक स्त्री म्हणून तिच्या कर्तृत्वावरुन ओळखले जावे. इतर कोणतेही 
नियम त्याला लागू पडू नयेत. हेच परिवर्तन, हाच विचार आता 
समाजात दृढ व्हायला हवा. 

कोणत्याही प्रथांमध्ये, विचारांमध्ये परिवर्तन करताना मत 
प्रवाहाच्या, समाजाच्या विरुध्द जावे लागते. पण एकदा का ते 
धाडस दाखविले तर पुढे येणारा नवा समाज, नवीन आशेचा, नव 
विचारांचा, नवीन स्वप्नांचा समाज असेल.... जेथे कोणताच 
फरक केला जाणार नाही आणि ह्या नव परिवर्तनाचे आपण सर्वजण 
आनंदानरे स्वागत करु... | हिच अपेक्षा.... 






सौ. पूजा पराग सामंत 
औंध -पुणे . 











पान १७ वरुन.... 










खत >> || श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


REA 






श्री गुरु महापुण्यतिथी 








श्री पुरुषोत्तम ( श्रीकांत ) तुकाराम प्रभु आणि कुटुंबीय 
निरंकाल रोड फोंडा - गोवा. 





श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


महत्वाची माहिती 


miwani काय मिळतं? 


) वेतनः दरमहा ८0 हजार रुपये, वर्षाला ९ लाख ६0 हजार रुपये 
२)अधिवेशन काळात प्रतिदिनी भत्ता रू.२000/ (वर्षातून तीनदा 
अधिवेशन होते.) सरासरी ६0 दिवस. 
म्हणजे-( दरवर्षी एकूण भत्ता) : १लाख २0 हजार रुपये. 

३) मतदारसंघात जनसंपर्क भत्ता: रू. ४५,000/-. वर्षाला रु. ५ लाख 
४0 हजार. 

४) कार्यालय खर्चः दरमहा रु. ४५ हजार; वर्षाला रु. ५ लाख ४0 
हजार. 

५) विमान प्रवास खर्च: (वर्षाला ३४ वेळा; business class) 
उदा.मुंबई ते दिल्ली-मुंबई रु.३0,४८५); वर्षाला: रु.२0 लाख ७२हजार 
९८0 रुपये. 

६) रेल्वे प्रवास खर्च (ACIst class unlimited) मुंबई-दिल्ली 
राजधानी एक्सप्रेस भाडे रु. ४,१३५/- वर्षाला ३0 ट्रिप केल्यास रु. २ 
लाख ४८ हजार १00 रुपये. 

७) दिल्ली निवास खर्च अ) भाडेमुक्त बंगला महिना-रु. २0,000/-; 
वर्षाला खर्च: रु. २ लाख ४0 हजार. ब) पाणी (सवलतीच्या दरात ३ 
रुपये १ KI- प्रमाणे) वर्षाला ४000 KI-= $3,000/- क) फोन १५ 
हजार कॉल (प्रति कॉल १ रु. प्रमाणे मोफत), वर्षाला खर्च-रु. १५ 
हजार. 

८) सोफा कव्हर, पडदे सफाई भत्ता: अ) टिकाऊ फर्निचर दरमहा 
$.30,000/- वर्षाला रु.२ लाख ४0 हजार ब) कमी टिकाऊ फर्निचर: 


Praveenchandra 
कघ्क 2530 


-Bantwala 


श्री. सागर वायंगणकर 


दरमहा रु.५,000/- वर्षाला ६0 हजार याप्रमाणे एका खासदारासाठी 
सरकारी तिजोरीतून होणारा वार्षिक खर्च रु. ४७ लाख ३ हजार ६३0 रु. 
पाच वर्षात होणारा खर्च रु. २ कोटी ३५ लाख १८ हजार १५0 रु. 


एकूण खासदार (लोकसभा: ५४५, राज्यसभा : 240)= ७९५ 


५ वर्षात खासदारांवील एकूण खर्च १,८६९ कोटी ६९ लाख २९ हजार 
२५0 म्हणजे जवळपास १,९00 कोटी रुपये. याच्या दुप्पट रक्‍कम 
संसदेच्या कामकाजासाठी खर्च होते. हे लक्षात ठेवून ८१ कोटी 
मतदारांनी खासदारांच्या कामगिरीकडे पाहावे. मिलिट्रीमध्ये जीवावर 
बेतून १५ वर्षे नोकरी आपले संरक्षण करुन पेन्शन मिळते हे आम्हाला 
मान्य आहे पण आमदार खासदार झालेल्यांना ५ वर्षे सुखासुखी सत्ता 
उपभोगून आयुष्यभरासाठी पेन्शन मिळते हे कितपत योग्य आहे? 
लोकसभा खासदार पेंशन रु. २0,000 प्रती महिना>१२ महिने> ४0 
वर्षे (अंदाजे) = रु. ९६ लाख X २८८ खासदार= रु. १ अब्ज ७६ कोटी 
४८ लाख. हे फक्त एका पंचवार्षिक निवडणुकीतून निवडून आलेले. 
अशा १७ PASH झाल्यात आतापर्यंत. हे फक्त लोकसभा खासदार 
आहेत. असे राज्यसभा खासदार वेगळे, प्रत्येक राज्याचे विधानसभा 
आमदार वेगळे, विधानपरिषदेचे आमदार वेगळे. खरंच या लोकांना 
याची गरज आहे? इतर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करणार्‍या 
या लोकांची स्वतःची पेन्शन बंद झालीच पाहिजे. 


Prabhakar Prabhu 
422 ॥ 0 8 ३ है 2 है 38 है 


Karnataka 





श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —ec—————NW 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


Sata संकल्प 





गुढी पाडव्याच्या २0-३0 दिवस 
अगोदरच जाहिरातीचा भडिमार सुरु होतो. 
त्यात जागा, जमिनी, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, 
मोबाईल, टीव्ही, फ्रीज आदी बऱ्याच 
वस्तूंचा समावेश असतो. विविध सवलती, 
आकर्षक बक्षिसे, कर सूट, स्टॅम्प ड्यूटी, 
व्हॅट व आता जीएसटी, फ्री घर खरेदी करा, 
त्वरा, करा, असं त्याच स्वरुप असतं. 
जाहिरातीचे जग हे फार विचित्र, लोभस व 
आकर्षित करणारे असते. ग्राहकांचे तिथे 
प्रथम लक्ष वेधून घेतले जाते. त्यानंतर त्यात 
| असलेली वस्तु सुध्दा घेण्याचा मोह 
होतो a तो टाळता येत नाही. त्यावर 
मिळणारी सूट (१0% ते ८0%) व इतर 
फायदे त्याच्या मानसिकतेमध्ये भर 
घालतात. 

परंतु ग्राहक राजापासून अनेक 
गोष्टी जाहिरातीमधून लपवलेल्या असतात. 
ज्यात त्याची आर्थिक व मानसिक 
फसवणूक होऊन पश्चातापदेखील होऊ 
शकतो. परंतु संपूर्ण अभ्यासपूर्ण व 
आकडेमोडीने केलेली गुंतवणूक नेहमीच 
फायदेशीर ठरते. ग्राहकांनी केवळ 
जाहिरातीवर अवलंबून न राहता स्वतःची 
मूळ गरज, उद्देश, कालावधी, आर्थिक 
निकष, तज्ज्ञांच्या व कायदेशीर 
सल्ल्यानुसार मार्गक्रमण करावे म्हणजे 
आपण घेतलेल्या निर्णयावर आपली पुढची 
पिढी सुध्दा दाद देते आणि पिढ्यानपिढ्या 
संपत्तीत वाढ होऊन खऱ्या HAA जीवनात 
चैत्र पाडवा बहरतो. 

आज आपण स्वतःच्या मालकीचे 
राहण्यासाठी घर व धंद्यासाठी दुकान, गाळे 






श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





किंवा रिअल इस्टेट क्षेत्रात 
गुंतवणूक करताना कशी काळजी 
घ्यावी यांची माहिती घेऊ या. 

जमीन, फ्लॅट, दुकान, 
व्यावसायिक गाळा यामधल्या 
योग्य गुंतवणुकीतून गुंतवणूकदारांना 
भरमसाठ फायदे आजतागायत 
झाले आहेत. तसेच अनेक 
गुंतवणूकदारांना नुकसानीलाही 
तोंड द्यावे लागले आहे. उदा. 
जागा न मिळणे, पैशाची 
अफरातफर, वर्षानुवर्षे ओसी न 
मिळणे, इमारत बांधताना व 
हस्तांतरण करताना कार्पेट एरियात गफलत 
असणे, कबुल केलेल्या सोयी सुविधा न देणे 
या आणि अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी व 
रखडलेले प्रकल्प आज संपूर्ण महाराष्ट्रात 
आढळतात. मात्र यामध्ये विकासक हा 
नेहमीच प्रचंड फायद्यामध्ये असतो. एक 
झाली की दुसरी, तिसरी इमारती बांधत 
असतो. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार 
जरी महारेरा नोंदणी अत्यावश्यक व 
ग्राहकांच्या हिताची असली तरी संपूर्ण 
माहितीशिवाय केलेली गुंतवणूक आजही 
महागात पडू शकते. 

हक्काचं घर घेताना ग्राहकांची 
गरज व बजेटप्रमाणे विचार करणे क्रमप्राप्त 
ठरते. ग्राहकांच्या गरजा सर्वसाधारण 
खालीलप्रमाणे असतात. 
१) लहान घरातून मोठ्या वनबीएचके, 
टूबीएचके वा अधिक मोठ्या घरात 
स्थलांतर करणे. 
२) भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सेकण्ड 
होममध्ये गुंतवणूक करणे. 
३) व्यावसायिक गाळ्यात गुंतवणूक करुन 
दरमहा भाड्यातून नियमित उत्पन्न 
मिळण्याची सोय करणे. 
४) पर्याप्त भांडवल असताना एखादा फ्लॅट 
'श्रो-अवे प्राइस' मध्ये उचलणे. 
५) योग्य व मोक्याच्या जमिनीत गुंतवणूक 





करुन भविष्यात प्लॉट पाडून विकणे. 

६) शहर, निम्न शहरात व्यावसायिक जागा 

खरेदी करणे (अंडर कन्स्ट्रक्शन किंवा ताबा 

तयार असलेली). 

७) जुन्या इमारतीमध्ये गुंतवणूक करणे. 

८) टायर टू प्रकारात मोडणाऱ्या व 

भविष्यात विकसित होणाऱ्या शहरातल्या 

प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करणे, 

वरील गरजांकडे पाहण्याचा 
दृष्टिकोन, फायदे व दक्षता यांनी विश्लेषण 
खालीलप्रमाणे करता येईल. 

° आज आपण ऐकतो की, मोठ-मोठे नट, 
सिनेस्टार मुंबईत आले. स्टेशन्सवर, 
गिरगाव चाळीत, मुंबईच्या बाहेर विरार व 
लहान-सहान लॉजिंगमध्ये भाड्यावर 
राहिले. 'आपले घर' या विषयावर राज 
कपूरचा 'श्री ४२0' हा चित्रपट व 
'नटसम्राट' सारखी नाटके आली. अनेक 
चित्रपटातून स्वतःच्या मालकीच्या 
हक्काच्या घराचा विषय मांडला गेला. 
तो एवढा जिव्हाळयाचा असतो की, 
चित्रपट तर 'सुपर डुपर' हिट होतातच. 
परंतु ग्राहक सुध्दा भावनेच्या आहारी 
जाऊन कोणावर तरी विश्वास ठेऊन पैसे 
देऊन फसतात. 

° १९९0 ते २000 या कालावधीत जागेचे 
दर वाढले. पण १९९५ च्या मंदीमध्ये 
थोडे स्थिरावले. २00१ ते २00८ या 









= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः | 





कालावधीमध्ये मूळ भांडवल व गुंतवणूकीच्या तब्बल सात ते 
आठपट वाढ ही केवळ मूल्यवृध्दीमध्ये झाली. तसेच इतर परतावा 
तिप्पट झाला आहे. 
„ उदा. २00१ मध्ये १२ लाख रुपये मूल्य असलेल्या फ्लॅटचा 
(सर्व कर, आकारणी) बाजारभाव आज ९0 ते ९६ लाख रु. 
आणि भाडे परतावा (देखभाल खर्च १२% वार्षिक वजा करुन) 
३६.५0 लाख रु. इतका झाला आहे. अर्थात दक्षिण मुंबई ते उत्तर 
मुंबईमध्ये प्रत्येक एरियानुसार कमी-जास्त परतावा मिळतो. 
भारतीय गुंतवणूकदार मुख्यत्वे १) रिअल इस्टेट (प्रॉपर्टी बाजार) 
२) शेअर बाजार (रोखे+भाग भांडवल) ३) सोने (बाँड, धातु) 
४) अल्पबचत (एफडी, केव्हीपी, एनएससी, पीपीएफ, 
जीवनविमा, महिला प्रधान) या चार क्षेत्रात वावरताना आपल्यास 
आढळतो. 
म्युचुअल फंडाचा परतावा आपणास सर्वत्र वाचायला मिळतो. 
पण जमिनी, जागा, घरामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीचा परतावा 
सहसा आपल्याला वाचनात येत नाहीत. शेअर बाजारानंतर दीर्घ 
मुदतीत रिअल इस्टेट (प्रॉपर्टी बाजार) व सोन्याने सुध्दा आकर्षक 
परतावा दिल्याचे दिसते. 
गुंतवणूकीचा काळ व योग्य त्या वेळेची प्रतिक्षा करणे आणि संधी 
येताच वाघासारखा लक्ष्यभेदी हल्ला करत स्वतःची गुंतवणूक 
करणे गरजेचे आहे. यंदाव्या पाडव्यात आपण जीएसटी व 
महारेराचे स्वागत गुढी उभारुन करत आहोत. 
पूर्वीचा १% व्हॅट, त्यानंतर ४% चा सर्व्हिस टॅक्स आणि १८% 
जीएसटी (सध्या १२%) त्याचबरोबर ५% स्टॅम्प ड्यूटी+ १% 
नोंदणी फी+ १% दलाली व नवीन जागा असेल तर ५% इतर 
खर्च (सोसायटी, पार्किंग, फ्लेस, एक वर्षाचा मासिक खर्च, 
डेव्हलपमेंट चार्जेस, कायदा सल्लागार फी आदी) करावा 
लागतो. सर्वसाधारणपणे तो मूळ किंमत अधिक २२% ते २५% 
एवढी अधिक भरते. 'महारेरा' नंतर आता 'ब्लॉक डील' करुन 
प्रॉपर्टी विकण्याचा नवीन फंडा बाजारात आला आहे. त्यात 
विकासक सबव्हेन्शन (लाभ, पेमेंट भरण्याची सवतल उदा. 
१0:१0:४0:४0, जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी, पार्किंग, 
डेव्हलपमेंट व इतर चार्जेस मिळन एकच रक्कम सांगतात. काही 
एमडीआर (Stamp Duty Registration) व जीएसटीची 
१00% सवलत देतात. अशा एक ना अनेक ऑफर्स आपण 
वाचतो. 
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जर कोणी पहिले घर घेत असेल 
तर त्याला सरकारी नियमानुसार दोन लाख रुपयांपर्यंत सूट 
मिळते. 
सध्या विकासक 'ब्लॉक' हे 'ब्लॉक डील' करुनच विकत आहेत. 
सर्व कर समाविष्ट पण नेमकी किंमत किती, कार्पेटवर किंमत की 
बिल्टअप जागेवर कशा प्रकारे आकारणी, याची संपूर्ण माहिती 





करुन घेणे गरजेचे आहे. 
» इमारतीला ओसी मिळाली असेल तर जीएसटी लागत नाही. परंतु 
इतर खर्च लागतातच. आता खरी गंमत आहे ती सरकारच्या मूल्य 
निर्धारित दरामध्ये (रेडी रेकनर). यात सर्वसाधारपणे ४% ते ८% 
पर्यंत दरवर्षी वाढ होतेच होते. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी असे 
चित्र दिसते की, मूल्य निर्धारित दरापेक्षा खालच्या किंमतीत सौदे 
होतात. 
विकासक मंदीमुळे विकत असेल किंवा पुरवठा जास्त व मागणी 
कमी असल्यामुळे असेल. परंतु स्टॅम्प ड्युटी निर्धारित 
किंमीतवरच भरावी लागते. तसेच कार्पेट एरियावर १.२% प्रमाणे 
मूल्य निर्धारित करुन त्यावरही स्टॅम्प ड्युटी घेतली जाते. 
महारेरानंतर गाव, तालुका पातळीवर हायकोर्टाच्या आदेशानंतर 
सुध्दा हे गोंधळ सुरुच आहेत. 
सर्वसामान्य गुंतवणूकदार पूर्णतः मध्यस्थावर अवलंबून असतो. 
विकासकाच्या खिशातून काहीच जात नसल्याने तो बेफिकीर 
असतो. त्यामुळे विनाकारण नुकसान गुंतबणूकदाराचे होते. 
नोटबंदी पूर्वीपासून अनेक नामांकित विकासक रिअल 
इस्टेटमधील बरेचसे व्यवहार चेकच्या स्वरुपात करत असत. 
नोटबंदी, महारेरा, जीएसटी, रेडीरेकनरचे दर यामुळे या क्षेत्रात 
मोठा फटका बसला आहे. पण मंदीसुध्दा बाजाराला पोषकच 
असते. रोखीचे व्यवहार जवळपास संपुष्टात आले. त्यामुळे 
फायदा झालेला दिसतो तसा तोटासुध्दा गुंतवणूकदारावरच 
पडलेला दिसतो. 
आज मी एखादा फ्लॅट एक कोटी रु. मूळ किंमतीला घेतला तर 
वर २0 ते २५ लाख रु. खर्च करावे लागतात. त्यानंतर मला ३ 
वर्षानी ३0% ची वाढ मिळाली तर त्यातून २५% वजा केली तर 
फक्त ५% च वाढ माझ्या पदरात पडेल याचाही विचार करावा 
लागेल. 
परंतु, एकदम निराश होण्याचे कारण नाही. आपण तयार वास्तु 
पुनर्विक्रीमधून घेतली तर आपल्याला घराचा ताबा, पाणी, 
ओ.सी., जमीन अभिहस्तांतरण, पार्किंग, गॅस याबाबत निश्चित 
होऊन इतर अनेक एकरकमी लागणारे खर्च उदा. खरेदी 
किंमत+२५% अतिरिक्त वरुन खरेदी किंमत+ ८% इतकाच भार 
पडू शकतो. 
सर्वसाधारण असं लक्षात येतं की, मुंबईमध्ये २५ ते ४0 
वर्षापूर्वीच्या अनेक हाऊसिंग सोसायट्यात पुनर्विकासाच्या 
प्रतिक्षेत आहेत. टायटल, कागदपत्र इत्यादी सर्व क्लिअर 
असल्याने काही सभासद स्वतः पुढाकार घेत आहेत. विकासा 
शिवाय इमारतीचा पुनर्विकास आता शक्‍य झाला आहे. 
विकासकाला मिळणारा सर्व लाभ आता सभासदांना मिळत 
आहे. 
* उदा. आमच्या यापूर्वीच्या लेखात मांडलेली गोरेगाव 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ AS 22 M 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


उपनगरातील अजित को.ऑप. हाऊसिंग सोसायटीची नवीन इमारत 
जवळजवळ पूर्वत्वास आलेली आहे. आज मुंबई जिल्हा 
मध्यवती बँक संपूर्ण अर्थसहाय्यच नव्हे तर प्रकल्पास लागणाऱ्या 
सर्व ssp मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी 
गृहमंत्रालयाला अशा सोसायट्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे 
आदेश दिले आहेत. 

° अशा सोसायटीमध्ये जागा विकत घेऊन विकास होईपर्यंत 
भाड्यावर द्यावी, विकास होताना साधारण ४0% ते ४५% ची 
अधिक जागा आपल्या पदरात पडते. अशा प्रकारे आजच्या मुंबई 
प्रदेशातील परिस्थितीचा लाभ रिअल इस्टेट गुंतवणूकदार करुन 
घेत आहेत. 

« सेकंड होम घेताना फक्त घर स्वस्त मिळतो आहे याचा विचार न 
करता त्याचा आपल्याला रोजच्या राहणीमानात व जीवनात कशा 
प्रकारे उपयोग होऊ शकतो? त्याची तरलता (Liquldity) 
/म्हणजेच बाहेर पडण्याचा रस्ता सुध्दा पाहिला पाहिजे. 

° आज बाजारात प्री-लीज प्रॉपर्टी विकण्याचाही ट्रेण्ड आहे. 
गुंतवणूदाराने जागा घेण्यापूर्वीच त्या जागेचे भाडेकरु, त्याचे 
डिपॉझिट व मासिक भाडे असते, जे जागा घेतल्यावर त्वरीत 
त्याच्या नावावर सुरु होतं. 

° लीज कालावधी मोठा असेल व ठराविक कालावधीत नियमित 
चांगली भाडेवाढ होत असेल तर असे व्यवहार लाभाचे ठरतात. 

° कधी विक्रेत्याला पैशाची चणचण किंवा अडचण निर्माण 
झाल्यास आपल्याला चांगली “डील' पदरी पाडता येते. जमिनीत 
गुंतवणूक करताना सरकारी धोरणे, डीपी प्लान, रेल्वे, रस्ते 
रुदीकरण, आदिवासी जमिनी व जंगल, नगरविकास, पर्यटन, 
पर्यावरण ब त्या गावाचे भविष्य यांचा लेखाजोखा मांडून मगच 
जमिनीत हात घालणे फायद्याचे ठरेल. 

* 'नवभारता' च्या निर्माणात विमानतळ, रस्ते, वीज अनेक गावांचे 
रुपांतर शहरात, शहराचे स्मार्ट सिटीत होऊ घातले आहे. टायर टू 











सिटीजमध्ये जागेच्या भावामध्ये भविष्यात अधिक वाढ होण्याची 
शक्यता दिसते. (लोकेशन व किंमत महत्वाचे) . 
चैत्रात पहिल्याच दिवशी संकल्प करा आणि तो सिध्दीस 
नेण्यासाठी अथक परिश्रम करा. योग्य तो भाव व प्रॉपर्टी निश्चित 
झाली की मगच आगाऊ रक्कम व इतर व्यवहार पूर्ण करा. असं 
कधीच होत नाही की, एकाच दिवसात सर्व ऑफर्स व जागा 
संपल्या! मंडळी ही तर वर्षांची सुरूवात आहे. पुढे पूर्ण वर्ष तर 
अजून बाकी आहे. तुम्ही अनेक निर्णय चुकीचे घेतले नसतील तर 
अगदी थोडेच निर्णय जीवनात बरोबर घेण्याची गरज उरते. 
जमीन, फ्लॅट, दुकान व्यावसायिक गाळा यामधल्या योग्य 
गुंतवणूकीतून गुंतवणूकदारांना भरमसाठ फायदे आजतागायत 
झाले आहेत. 
> केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार जरी महारेरा नोंदणी 
अत्यावश्यक व ग्राहकांच्या हिताची असली तरी संपूर्ण 
माहितीशिवाय केलेली गुंतवणूक आजही महागात पडू शकते. 
> सेकण्ड होम घेताना फकत घर स्वस्त मिळत आहे. याचा विचार 
न करता त्याचा आपल्याला रोजच्या राहणीमानात व जीवनात 
कशा प्रकारे उपयोग होऊ शकतो? त्याची तरलता 
(Liquidity) /म्हणजेच बाहेर पडण्याचा रस्ता सुध्दा पाहिला 
पाहिजे. 
> विकासक मंदीमुळे विकत असेल किंवा पुरवठा जास्त व मागणी 
कमी असल्यामुळे असेल. परंतु स्टॅम्प ड्युटी निर्धारित 
किमतीवरच भरावी लागते. तसेच कार्पेट एरियावर १.२% प्रमाणे 
मूल्य निर्धारित करुन त्यावरही स्टॅम्प ड्युटी घेतली जाते. 
> घर घेताना १२% जीएसटी, त्याचबरोबर ५% स्टॅम्प ड्यूटी+ 
१% नोंदणी फी+ १% दलाली व नवीन जागा असेल तर ५% 
इतर खर्च (सोसायटी, पार्किंग, गेस, एक वर्षाचा मासिक खर्च, 
डेव्हलपमेंट चार्जेस, कायदा सल्लागार फी आदी) करावा 
लागतो. 


DR. VIKRAM SHENOY HANDIRU 


S/o Smt. Prabhamani and Shri.Vaman Shenoy Handiru has successfully 
defended his Ph.D. thesis recently on "Neural signal processing techniques to 
analyse the motor functions in EEG- based Brain Computer interfaces" at 
NanyangTechonolgical University, Singapore. 

Now he is joined the Human Performance Engineering Lab at Kessler 
9 Fondation (New Jersey, USA) as Postdoctoral Research Fellow. His work will focus 
on Neuromuscular and Neuroimaging rehabilitation research in Traumatic Brain 
Injury (TBI) patients. He will be closely working with the clinicians from Rutgers New 


Jersey Medical School. He studied up to SSLC in Shri. Mahaveer Jain School 
Doddaballapur, Rural Bangalore, PUC in M.E.S. College. 

Malleshwaram, B.Tech Degree in N.I.T.K. Suratkal. He also attended several international 
conferences, and his research papers are published in prestigious Journals. He is award Best Student Paper 
Award by IEEE at USAin 5-8 oct. 2044 during IEEE Systems man and cybernetics society. 

We congratulate him on his success and wish him all the best for his better future. Good bless him. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ AN 


KDAGB Trust (R) 


= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 








गौड ब्राम्हण समाज, गोरेगाव 
वार्षिक रुनेहसमेलन २०१८ 


गौड ब्राम्हण समाज, गोरेगाव या संस्थेचे ३४ वे वार्षिक 
स्नेहसंमेलन दि. २१.0१.२0१८ रोजी जयप्रकाश नगर, गोरेगाव 
(पूर्व) येथील प्रज्ञाबोधिनी शाळेच्या वातानुकूलित सभागृहात संपन्न 
झाले. 

गौड़ mere समाज, गोरेगाव या संस्थेचे संस्थापक 
सदस्य सुप्रसिध्द डॉ. जगदीश दे. सामंत यांचे दि. १९.0१.२0१८ 
रोजी दुःखद निधन झाले. संस्थेतर्फे स्व. डॉ. जगदीश दे. सामंत 
यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली अर्पण करुन पुढील कार्यक्रमाची सुरुवात 
झाली. 

संस्थेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने 
ज्ञातीबांधवांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध स्पर्धा आयोजित 
केल्या होत्या. दि. ७ जानेवारी २0१८ रोजी सकाळी १0.00 ते 
दुपारी १.00 वाजेपर्यंत अ.भि.गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल, आरे रोड, 
गोरेगाव (प.) येथे चित्रकला स्पर्धा, गायन स्पर्धा, पाककला स्पर्धा, 
जेष्ठ नागरिकांसाठी खास स्पर्धा घेण्यात आल्या, त्यास उस्फूर्त 
प्रतिसाद मिळाला. 

संस्थेच्या स्नेहसंमेलनाचे सुत्रसंचालन कु. कश्मिरा 
अवसरे हिने केले. संगितविषारद सौ. मधुरा वालावलकर यांच्या 
सुरेल गाण्यानी कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. लहान मुलांपासून ते 
जेष्ठ सभासदांनी आपली कला सादर केली. उपस्थित सर्व 
ज्ञातीबांधवांनी त्यांच्या कलेला उस्फूर्त प्रतिसाद दिला व त्यांचे 
कोतुक केले. या कार्यक्रमाला श्री. भुषण सामंत व त्यांचे सहकारी 
यांनी वाद्यवृंदाची साथ दिली. 

स्नेहसंमेलनाला प्रमुख पाहणे ८.4. सत्यनारायण उर्फ 
प्रसाद गजानन देसाई आणि ८.4. दिपक सदाशिव खानोलकर यांची . 
उपस्थिती लाभली. प्रमुख पाहण्यांचे स्वागत संस्थेचे विश्वस्त श्री. 
व्हि. जी. सामंत आणि श्री. विठोबा ठाकूर यांनी केले. 








- सो. अंजली प्रसाद्‌ देसाई 


समारंभाध्यक्ष -श्री. मनीष गुरुदास दाभोलकर यांनी आपल्या 
संस्थेच्या उपक्रमाची माहिती व संस्थेची पुढील उद्दिष्टे उपस्थिंसमोर 
मांडली. 

गौड ब्राम्हण समाज गोरेगाव या संस्थेला नेहमी मदतीचा 
हात देणारे माजी महापौर व विद्यमान आमदार श्री. सुनिल प्रभू 
आणि स्थानिक नगरसेवक श्री. स्वप्निल टेंबबलकर हे संस्थेला 
शुभेच्छा देण्यासाठी समारंभास आवर्जुन उपस्थित होते. संस्थेचे 
अध्यक्ष श्री. मनीष गुरुदास दाभोलकर व उपाध्यक्ष श्री. प्रमोद बसंत 
देसाई यांनी पुष्पगुच्छ देऊन उभयतांचे स्वागत केले. 

यावेळी “'कुडाळदेशकर'' वार्षिक अंक २0१८चे प्रकाशन 
व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. दोन्ही 
प्रमुख पाहण्यांनी आपल्या ओघवती भाषणात संस्थेच्या विविध 
उप्रकमांचे कौतुक केले व संस्थेच्या पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शन 
केले. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा कौतुक सोहळा, विजयी स्पर्धकांचा 
बक्षिस समारंभ प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करण्यात आला. 

संस्थेच्या या कार्यक्रमाला गौड ब्राम्हण सभा, गिरगावचे 
अध्यक्ष डॉ. विलास रामकृष्ण देसाई, उपाध्यक्ष श्री. देवदत्त 
आत्माराम खानोलकर, कार्याध्यक्ष श्री. उमाकांत गणपत महाजन, 
कार्यवाह श्री. सुभाष वाघ तसेच कुडाळदेशकर गौड ब्राम्हण 
विद्यावृध्दी समाज संस्थेचे चिटणीस श्री. महादेव (प्रबोध) भास्कर 
सामंत, संस्थेला नियमित देणगी देऊन मदत करणारे श्री. सुरेंद्र 
महाजन व इतर मान्यवरांची विशेष उपस्थिती लाभली. 

संस्थेचे कार्यवाह श्री. संजय सु. सामंत यांची सदर 
कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, त्या सर्वांचे 
कार्यकारी मंडळातर्फे जाहिर आभार मानले. 

रा्ट्रगीताने' या कार्यक्रमाची सांगता झाली. 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 










गौड ब्राम्हण समाज, गोरेगाव 
वार्षिक स्नेहसमेलन २०१८ 


0] 














- रेखा अवसरे (गोवा) 





ESE KA 


साहित्यः नारळ अर्धी वाटी, एक बारीक कांदा, दोन चमचे मसाला, मूठभर धणे, हळद, मीठ चवीप्रमाणे, तेल एक मोठा चमचा, मोहरी. 
भाज्या: एक गडा (नवलकोल), चार गाजर, तीन मुळे, एक मोठा बीट, दुधी भोपळा पाव किलो, चार कच्ची केळी, दोन शिराळी, दोन 
बटाटे, मटर वाटीभर, मक्याचे कणीस चार, सुरण पाव किलो. 

कृतीः प्रथम सगळ्या भाज्या धुवून त्याचे मध्यम तुकडे करावेत. मक्याच्या कणसाचे दोन-दोन तुकडे करावेत. सुरणाला खाज येते म्हणून 
त्याला कोकम लावावे. नंतर नारळ, कांदा, मसाला, धणे, मीठ, हळद यांचे मिक्सरमधून वाटण करावे. पातेल्यात चमचाभर तेल घालून 
मोहरीची फोडणी दयावी. नंतर त्यात भाज्या टाकून शिजवून घ्याव्यात. भाज्या अधिकच्या शिजल्या की त्यात वाटलेलं वाटण घालावं. 
आमटीसारख पातळ करु नये. दबदबीत करावं. उकळी आली की गॅस बंद करावा. गरम गरम चपातीबरोबर खायला दयावे. 
ET : तेलावर कांदा, खोबरे खरपूस भाजून वाटण करु शकता. त्याची टेस्ट वेगळी लागते पण त्यात गरम मसाला घालावा लागेल. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 









E | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 










v 


VAIBHAV JEWELLERY MARI 


Melkar panemangalore 


ogesh Nayak Dinesh Nayak 


g w E 


METAL 






iid acque 
A) ६५५ ४८७५ RNR 
XR ea li ipit Lr 





०००54 02% / 9886035556 ०१027 ”4०३॥१००८ 
श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ ~~ CB oe eee 


EE | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





'मआालवणी डेज- १९४२' 


मी दबक्या पावलांनी त्या अडगळीच्या खोलीचा दरवाजा 
उघडला s आवाज आला, पण तिनं मानवर करुन पाहिलं 
नाही. ती भिंतीला पाठ टेकून, ढोपरात मान घालून एका कोनाड्यात 
बसली होती. तिच्या अंगावर लालभडक साडी, पदर डोक्यावर 
घेतलेला अशी बसलेली. माझ्या बालमनाला प्रश्न पडला! मला 
पाहून तिनं रडायला सुरुवात केली. मात्र आपलं रडणं कुणाला ऐकू 
येऊ नये म्हणून ती ते दाबत होती. अरखी गदगदत होती. 
मी धावत जाऊन तिच्या कुशीत घुसलो. तिच्या ओल्या 
गालांची एक पापी घेतली. आता ती अधीकच गदगदून रडु लागली. 
आवाज बाहेर ऐकू गेला असावा. आप्पाने (तिचा दीर) खेकसून 
बायकोला बजावले. 'त्या पोराला बाहेर काढ'. तिने धावत येऊन 
माझ्या बकोट्याला पकडून मला ओढले. तिचा पदर माझ्या हातात 
येऊन खाली झाला. मी भयंकर दचकलो. तिच्या डोक्यावरचा 
घनदाट केशसंभार जावून तिथं गुळगुळीत गोटा होता. काशी... 
काशी अशी कादिसतेस तू? मी किंचाळत विचारले. काशी माझ्या 
वडिलांची सख्खी बहीण! माझी आत्ते. मी तिला एकेरी नावाने हाक 
मारायचो. तिचे वय ४0 वर्षे, माझे ४/५ वर्षे. ती माझे खूप लाड 
करायची. माझ्या बाबाचो झील म्हणून आपल्या भावाच्या मुलाचा 
तिला खूप लळा लागला होता. शाळेला सुट्टी पडली की मी एक 
दिवस घरी थांबायला तयार होत नसे. आतेकडे पळायचा सारखा ! 
१९४२ चा काळ होता. त्यावेळी मी लहान असलो तरी 
मला सगळं स्वच्छ आठवते आहे. त्यानंतर नवऱ्याचे 'तेरावे' 
होईपर्यंत आते त्या अडगळीच्या खोलीत बसायची . तिथेच 
जेवायची आणि तिथेच झोपायची. देहधर्म उरकण्यासाठी अपरात्री 
घराबाहेर मागील दरवाजाने पडायची. (घरात संडास नव्हता) तिचे 
जेवण मी नेऊन द्यायचा. त्या अंधाऱ्या खोलीत दिवसा सुध्दा 
रॉकेलचा दिवा लावून ती जेवायची. जवेण कसले ते! भात आणि 
कोणताही मसला न घातलेली आमटी, फक्त मीठ घातलेली भाजी! 
आंबट-तिखट नाही. रोज गावचा न्हावी मागील दाराने घरात 
यायचा. त्या अडगळीच्या खोलीत जायचा आणित आतेच्या 
डोक्यावरुन वस्तरा फिरवायचा. अर्धा शेर तांदूळ बिदागी म्हणून 
न्यायचा! 
महिना उलटून गेल्यावर तो खोली बाहेर पडली आणि 
चुलीला चिकटली! आमच्यासाठी चमचमीत जेवण, स्वतःसाठी 
वेगळे बिनतेलाचे। फक्त मीठ घातलेले फिके. दिवाणखान्यात 
पाऊल ठेवायचे नाही, मोठ्याने बोलायचे नाही, माहेरच्या लोकांना 
सुध्दा ती आतल्या खोलीत भेटायची आणि तिथून निरोप द्यायची. 
अनेक बंधनात ती जखडलेली. आमच्या गावांत त्यावेळी बंधनात 
e लाल आठवणातल्या अशा अनेक बायका होत्या. 
म्हाताऱ्या आणि काही अगदी तरुण सुध्दा. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





श्री. मधुकर सामंत 
(९४२२५१८३४२) 


त्यावेळचे समाजजीवन वेगळे होते. गावात कुडाळदेशकर 
गोड ब्राह्मणांची मोजकीच पांच-सहा घरे होती. बाकी सगळे 
मराठा, कुणबी, गावडे आणि गुरव! जातीवरुन वाड्यांची नावे. 
उदा. आमची 'बामनवाडी'. गावड्यांची ती गावडेवाडी वगैरे. 
प्रत्येक गावच्या वेशीवर एक महारवाडी असायची. हरीजन हा शब्द 
नंतर आला. सगळे बामणांना विशेष मान द्यायचे. त्यांच्याकडच्या 
लग्नात, जेवणावळीमध्ये बामणांची वेगळी पंगत. बामण घरी 
निघताना प्रत्येकाच्या हातात एक श्रीफळ. अगदी लहान मुलाच्या 
सुध्दा! खोबरे हक्काने खायला मिळते म्हणून मी प्रत्येक लग्नाला 
बाबांचा हात धरुन जायचो. बिछान्याखाली ठेवून seat केलेली 
अर्धी पॅन्ट व शर्ट. डोक्यावर गर्द जांभळ्या रंगाची, उंच काठाची 
टोपी. वर जरीची वेळबट्टी काढलेली! सगळे मला चिडवायचे 'मासे 
खाऊ बामणा'! काही कौतुक करायचे. 'काय रे बामणा, कितवीत 
शिकतस? साती आठी किती?' असे प्रश्‍न विचारायचे. 'साती 
आठी छप्पन' मी पटकन उत्तर देत असे. 'बामन हुषार आसा हा55! 
असे बोलायचे आणि हसायचे. 

१९५२ सालची गोष्ट सांगतो. मी तेव्हा नुकताच व्हफात 
(व्हर्न्याक्युलर फायनल- सातवी इयत्ता) गटात म्हणजे 
पंचक्रोशीतल्या ८/१0 गावांत पहिला आलो होतो. त्यावेळची! 
आईने ''कवले तोडण्यासाठी महारवाड्यातली दोन माणसे उद्याला 
बोलवून आण'' असे सांगितले. महारवाडा आमच्या घरापासून 
तीन-चार मैल लांब! अगदी गांवच्या वेशीवर होता. मी चालत 
निघालो. वासू म्हाराच्या घरी जायचे होते. वासू चोर्थीपर्यंत माझ्या 
वर्गात होता. माझ्यापेक्षा हुशार होता. मात्र नंतर त्याने शाळा 
सोडली. दुसऱ्यांच्या पैऱ्यावर (मजुरी) जावे लागत असे. त्यामुळे 
नापास व्हायचा. लागोपाठ दोन वर्ष नापास झाल्यावर वासूच्या 
बापाने त्याचे नाव शाळेतून काढले. आता तो पूर्ण वेळ dure 
जाऊन घरांत पैसा किंवा धान्य आणू लागला. त्यावेळी त्याचे वय 
होते १२ वर्षाचे जेमतेम. 

पंचक्रोशीत पहिल आलेला मुलगा आपल्या 
म्हारवाडयावर आला आहे कळताच म्हारवाड्यावरच्या सगळ्या 
घरातली लहान-थोर मंडळी 'मुलगा आहे कसा" हे बघण्यासाठी 
जमली. म्हातारी कोतारी आणि तरुण-तरुणी सुध्दा! अंगण 
केरसूणीने स्वच्छ झाडण्यात आले. उखडलेल्या पेढेवर (अंगणाचा 
उंचावलेला काठे) घोंगडी अंथरण्यात आली. लोकरीच्या 
चिरगुटाला Rasa नसते हा समज. 

“चाय घेतलं ?'' वासूने मला विचारलं”. मात्र wel 
(बिनदुधाचा फक्त चहाची पत्ती आणि गुळ) आसा! ''ए मायझव्या 
गप रव! बामनाक बाटवत? वासूचा बाप येसनाक खेकसला. हा 
बामनाचा मुलगा आपल्याकडे चहा प्यायला तर बाटेल (ज्ञातीचे 





3 | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





लोक याला वाळीत टाकतील) आणि त्याचे आपल्यालाच पाप 
लागेल अशी त्या लोकांची पक्की समजून होती. 

मला मात्र तो सगळा प्रकार आवडायचा नाही. ' 'अर्धो 
कप'चा चालात'' मौ दणकून सांगितले. '“बामना तुजो बाप माका 
नागडो करुन मारीन” येसनाक म्हणाला. खांद्यावर फाटकी घोंगडी, 
कमरेला लंगोटी (चार बोटांची कापडी पट्टी) बाकी सगळा उघडाबब 
असा येसनाक घाबरुन म्हणाला. 

“ मी घरी सांगतलयच नाय” माझे उत्तर! तरी पण येसनाक 
आणि त्याची बायको धुरपदा मला चहा द्यायला तयार नव्हती. पण 
माझ्या वयाची वासूची बहिण सुमा धावतच चुलीकडे गेली आणि 
चुलीतली विझलेली लाकडे पुन्हा फुंकणीने फुंकू लागली. ती लाकडे 
ओली असावीत! काही केल्या पेटेनात. बराच वेळ प्रयत्न केला नंतर 
धुराचा लोट निघू लागला. तोपर्यंत सुमा घामाघूम झाली होती. 
डोळ्यातून-नाकातून गळणारे पाणी ती मनगटाने वारंवार फ्रॉकला 
पुसत होती. अतिशय उत्साहाने तिने चहा बनविला. तो काळाकुट चहा 
कान तुटक्या कपातून तिने माझ्यासमोर धरला आणि गोड हंसली 
फक्त! 

मी सुमाकडे पहात राहिलो. काळी सावळी असली तरी 
त्यांत एक प्रकारचा तांबूसपणा ही होता. कित्येक महिने केसांना 
तेलाचा स्पर्श नसल्यामुळे ते भुरकटलेले होते. डाव्या नाकपुडीत भोक 
पाडून त्यात अडकवलेली आंगठीच्या आकाराची काळ्या akordi 
रींग, कणकवलीच्या मंगळवारच्या बाजारात हौसेने घेतलेल्या 
काचेच्या सोनेरी बांगड्या आणि अंगात गुडग्यावर आलेला फ्रॉक! तो 
फ्रॉक बराच जुना असावा असे त्या फ्रॉकच्या उडालेल्या रंगावरुन 
आणि तिला तो फारच घट्ट होत होता त्यावरुन लक्षात आले. पायात 
पितळीचे पैंजण हौसेने घातलेले.मात्र मी तिथे असेपर्यंत तासभर ती 
एक शब्द बोलली नाही. 

गावांत खोतांचा दबदबा होता. ही खोत मंडळी स्वतःला 
छत्रपतीचे वंशज समजायचे. गावातील सगळया जमिनींचे ते मालक. 
पण अस्थीपणामुळे सगळ्या जमिनी अर्धलीने (उत्पन्नतला अर्धा वाटा 
देण्याच्या बोलीवर) कुळांना दिलेल्या. भरपूर धान्य मिळायचे पण ते 
विकून आलेल्या पैशातून त्यांचे छंदीफंदी आयुष्य चालायचे. त्यामुळे 
साधारणतः जुलै ते नवे धान्य शेतात तयार होईपर्यंतचे चार महिने 
त्यांच्या घरात खायची मारामार! बामणांकडे हमखास पेजेला यायचे. 
हक्काने पेज प्यायचे. पण तोरा काय? त्यांच्या बायका पण नवऱ्याला 
अनेकदा उपेक्षेने “बाहेर रुबाब नायकांचे आनी घरात हाळ बायकांचे' 
असे उघड उघड टोमणे मारीत! नंतर खोती हक्क नष्ट झाला तरी 
खोतांचा रुबाब कमी झाला नाही. त्यावेळी बामण बायका ''हिंग 
संपलो पण वास जात नाय" किंवा “भिकबाळ्या गेल्यो-भोकां 
राहीली'' (कानाची) असे टोमणे मारायच्या. त्यांना ऐकू येईल इतक्या 
मोठ्याने. 

शेवटी एक अतिशय हृद्य प्रसंग सांगून थांबतो. 

माझ्या चुलत काकाचे लग्न होते. दामोदर सामंत त्यांचे 
नाव. काका स्वातंत्र्य चळवळीतला भूमिगत कार्यकर्ता म्हणून 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 











गाजावाजा न करता घरच्या घरीच बामनवाडीत लग्न करायचे 4 
माझ्या वडिलानी नको नको म्हणून सांगितले असताना दामूच्या 
घरच्यानी दारात मांडव घालायचे ठरवले. त्यावेळच्या पध्दतीप्रमाणे 
वाडीतील लहान थोर सगळे घरचे कार्य समजून कामाला लागले. मी 
तेव्हा चार वर्षाचा पण कामाला गेलो. अंगणात भला मोठा मंडप 
घातला. खांब आंबुल्याने (आंब्याच्या लहान फांद्या) मढवले गेले. 
मात्र सगळ्यांना घरातून ताकीद होती. 'न्याहरीला जेवायला 
आपापल्या घरी या! लग्न घरातल्या बायका कामात आहेत!'' 

दिवसभर मांडव घालून आणि तो सजवून, पताका लावून 
आम्ही रात्री ९ वाजता घरी आलो. दामू आमच्याबरोबर घराबाहेर 
झोपायला आला. दोन घास पोटात ढकलून पडवीत आम्ही सहा-सात 
मुले डाळी (बांबूची चटई) पसरुन झोपलो. मध्यरात्री दरवाजा 
वाजला. सगळे घाबरले. कोण आलं? पोलिस? बाबा भित्रे होते. पण 
आई धीराची. तिने चपळाई करुन दामूला घरामागील गोठ्याच्या 
माळ्यावर लपवला आणि स्वतः दरवाजा उघडला. 

दारात भाऊ परुळेकर उभे होते. कणकवलीत किरणा 
मालाचे दुकान होते. आखूड पंचा, बिना इस्त्रीचा हाफ शर्ट, डोक्याला 
संघात घालतात तशी काळी लोकरीची टोपी. एका हातात फाणस 
(कंदील) दुसऱया हातात सोटा! आत आल्याबरोबर त्याने दरवाजा 
आंतून लावून घेतला. ''दामूला आत्ताच्या आत्ता माझ्याबरोबर 
पाठवा. त्याला पकडायला उद्या सकाळी पोलिस येणार आहेत.' 
धापा टाकीत ते म्हणाले. 

माझ्या आई-बाबांना आश्चर्य वाटले! वर्षापूर्वी याच 
भाऊनी दामूच्या घरी येवून त्याला धमकी दिली होती. ''माझ्या 
पोरीला नादी लावशील तर तुझे तुकडे करुन गडनदीत माशांना खायला 
घालीन!'' . दामू विरुध्द त्यानी पोलिसात दोन-तीन तक्रारीही 
नोंदविल्या होत्या. तेच गृहस्थ पाच पैल पायी चालून मध्यरात्री दामूला 
वाचवायला येतात! विश्वास बसेना! 

संध्याकाळी रॉबर्ट कॉन्स्टेबल दुकानांत आला होता. खूप 
माल घेतला. बील दिले नाही पण एक महत्वाची बातमी दिली. 
म्हणाला, ''वई शॅल अरेस्ट युवर एनीमी टुमॉरो मॉर्निंग!'' दामुला 
लपवलं पाहिजे. मी त्याला माझ्या घरांत लपवतो. 

अरे पण भाऊ, उद्या पोलिसांना कळलं की त्याला तू घरात 
लपवलस तर केवढ्याला पडेल? अरे देशद्रोह्याला फाशीची शिक्षा 
आहेरे, बघ बाबा! 

“पर्वा नाही! अरे तो पोर देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी 
उपाशीतापाशी वणवणतो' मला त्याचा बामण म्हणून अभिमान आहे! 
त्याच्यासाठी फाशी गेलो तरी बेहत्तर”. त्यानी दामूला दंडाला धरुन 
उठवला. आपल्या खांद्यावरील उपरण्याने त्याचा चेहेरा झाकला अणि 
आइने पुढे केलेले पाणीही न पिता तरा तरा निघून गेले. 

पोलिस दुसर्‍या दिवशी तयारीनिशी आले खरे पण रिकाम्या 
हाताने परत जावं लागलं! 

असे होते त्यावेळचे कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण! 







| EE nca adver afte rte | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || LUST 
` 'पूर्णानंढ़ वैभव' महापुण्यतिथी विशेषाकास हार्दिक शुभेच्छा! 





|| श्री दत्तगिरी महाराज || 
ए. जी. खानोलकर असोसिएटस्‌ 


श्री. PAE खानोलकर 
सनदी अभियंता 

दत्तगिरी, ठाणा नाका रोड, पनवेल 
फो. ०२२- २७४५ २०७७, मो. ९३२२२ ३४७९५ 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


L | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 








कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण उन्नती मंडळ गोवा 
३० वे स्नेह संमेलन उत्साहात साजरे 


कुडाळ देशकर गोड ब्राह्मण उन्नती मंडळ, गोवा सलग 
३0वे स्नेह संमेलन (त्रिदशकपूर्ती) राजीव गांधी कलामंदिर, फोंडा, 
गोवा या ठिकाणी सोमवार दि. २५ डिसेंबर २0१७ रोजी मोठ्या 
उत्साहात संपन्न झाले. गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र येथील ज्ञाती 
बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते. दूरदर्शन, नाट्य, चित्रपट या 
क्षेत्रातील बुजुर्ग कलाकार श्री. प्रसाद त्र्यंबक पंडीत, राष्ट्रीय आदर्श 
शिक्षक पुरस्कार सन्मानित प्राचार्य अनिल गजानन सामंत, सावर्डे 
गोवा मतदारसंघाचे तरुण तडफदार आमदार श्री. दिपक चंद्रकांत 
प्रभू पाऊसकर यांच्या उपस्थितीत पारंपारिक समई प्रज्वलनाने 
संमेलनाचे विधिवत उद्घाटन झाले. 

या प्रसंगी व्यासपीठावर महामंडळ अध्यक्ष श्री. विश्वनाथ 
तुकाराम प्रभू, स्वागताध्यक्ष श्री. गिरीष शिवराम वेलगेकर, 
कार्याध्यक्ष श्री. सागर रमकांत सामंत, सचिव श्री. चंद्रशेखर 
भिकाजी तेलगेकर तसेच इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. 
स्वागताध्यक्ष श्री. गिरीश शिवराम वेळगेकर यांनी मान्यवर व 
उपस्थितांचे स्वागत केले. कार्याध्यक्ष श्री. सागर रमाकांत सामंत 
यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. महामंडळ अध्यक्ष श्री. 
विश्वनाथ तु. प्रभू यांनी एकंदर आढावा घेतला व सलगपणे ३0 वर्षे 
कार्यरत असलेल्या मंडळाचा लेखाजोखा मांडला. मान्यवर 
पाहण्यांनी मंडळाच्या कार्याची स्तुती करुन ज्ञाती बंधु-भगिनींना 
सतत कार्यरत राहुन ज्ञाती संघटना बळकट करण्याचे आवाहन केले. 
गीत गायन, पाककला, रांगोळी, मेहंदी, WAHT अशा 






......................................................................................................... 


M.V.Sc 


श्री. गुरुदत्त खानोलकर, गोवा 


विविध कार्यक्रमात ज्ञाती बंधु-भगिनींनी आपला सहभाग 
दाखविला. लहान मुलांनी मनोरंजनाचे विविध कार्यक्रम सादर करुन 
वाहवा मिळवली. यावेळी 'स्नेह' या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात 
आले. या त्रिदशकपूर्ती संमेलनात ज्ञातीतील ज्या बंधु-भगिनींनी 
गेली ३0 वर्षे योगदान दिले. विविध कार्यक्रम पुरस्कृत केले व 
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पातळीवर ज्यांनी आपल्या कतृत्वाचा ठसा 
उमटविला त्यांना पाहण्याच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. 

उद्घाटन सोहळ्याचे सुत्रसंचालन कु. साईली संदेश 
पाटील व कु. आकांक्षा प्रदीप प्रभू यांनी केले. उपकार्याध्यक्ष श्री. 
दिवेश दत्तप्रसाद पाटील यांनी उद्घाटन सत्राचे आभार मानले. 
समारोप सोहळ्यात प्रमुख पाहण्याच्या व मान्यवरांच्या हस्ते विविध 
शैक्षणिक शिष्यवृत्या प्रदान करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे 
वर्षभरात विविध क्षेत्रात नावलौकिक मिळवणाऱ्या ज्ञाती बांधवांचा 
खास उल्लेख करुन “शाब्बास कुडाळदेशकर'' अशा स्वरुपात 
कौतुक करण्यात आले. संमेलनात नोंदणी झालेल्या सभासदांमधून 
भाग्यवान कुडाळदेशकर निवडण्यात आले व मंडळाच्या वतीने 
आकर्षक भेटवस्तू देण्यात आल्या. समारोप सत्राचे निवेदन श्री. 
गिरीश शिवराम वेलगेकर यांनी केले व कार्यवाह श्री. चंद्रशेखर 
भिकाजी वेलगेकर यांनी आभार मानले. 

“बंधुभाव राखु या, स्नेहदिप उजळू या'' व ऐक्यातून 
उन्नती या संस्थेच्या घोषवाक्याने व राष्ट्रगीताने ३0व्या संमेलनाची 
यशस्वीरित्या सांगता झाली. 


Dr. Jayaprakash 


R.S.S. Karyakartha sincei983 


YA yA 4 Held the responsibilities such as Shikshak, Mukhya Shikshak, 8 Karyavaha at 


4 Shakha level. 


Completed 
ITC Camp 
| OTC Camp 


i990 





( week acraidential) in 992 

(20 days acraidential) in 2000 
॥ OTC Camp (20 days acraidential) in 2009 
॥ OTC Camp (30 days acraidential) in 2044 


Bouddhik Pramukh, College student's Pramukh, Karyavaha at Taluka level. 
Sharireek Pramukh, Karyavaha at district level. 

Samparka Pramukh, Karyavaha, at Vibhag level.(Bengaluru level) 
Bouddhik Shikshana Pramukh at Prantha ( State) Level 

Now,Prantha Karyavaha (General Secretary) of Pranth. 


Belgam 
Belgam 
Kanyakumari 
Nagpur 


Educational Qualifications: M.V.Sc. ( Master of Veterinary Science) --Gold Medalist. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —ec———2NW. 





= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





D. Umesh Shenoy 
Proprietor 






We undertake repair of All types of T.V & 
Electronics Equipments 


S.V.S. College Road, Rajashree Bldg, Bantwal - 57427. | 
Mob: 9448683263 / 9740729045 | 


SHOBHA DIGITALS 


YOUR DREAMS, OUR FOCUS 


p 








| Wedding Photography ® Wedding Cinematography 
e Wedding Videography ७ Wedding highlights 
e Wedding Candids लाद 
® Digital Album Designs * Expose Shootings 
e Digital Video Editings 
Ravi Shenoy - 964322329 
Vignesh Gowda - 963287098 
श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ AVAD 











= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 









स्नेहमिलन २०१८ उडुपी कर्नाटका वृत्तांत... 


कुडाळ देशस्थ आद्य गौड ब्राम्हण समाजाची 
ठिकठिकाणी विखुरलेली वस्ती किंवा ठिकाणे, त्यातील कमी 
लोकांना ठाऊक असणारे, एक ठिकाण उडुपी. उडुपी म्हटले की 
महाराष्ट्र व इतरत्र सर्वांना डोळयासमोर येते ते उडुपी ALTA. 
देशभरात व विदेशी नाव कमावले या गावाने. 
तर सुमारे ४00 वर्षापुर्वी आपल्या ज्ञातीच्या इतिहासाप्रमाणे 
कुडाळ, मालवण इ. प्रातांत जी काही उलथापालथ झाली. 
त्याप्रमाणे काही लोकांना आपले गाव जमिनी इ. सोडावे लागले व 
ते जिथे सुरक्षितता आहे तिथे वसले. 
तर असे हे उडुपी, मंगळूर व आता बेंगलोर इथे आपल्या 
समाजाचे जवळपास १0000 लोक आहेत. उडुपीला व मठाला 
साधारण दुवा ६0 वर्ष आधीपासून जवळजवळ ३0२0 घरे आहेत व 
एकमेकाना सर्व connected आहेत 
समाजाच्या तरुण पिढीने सुमारे १२ वर्षापुर्वी संघ स्थापना 
केली. त्या आधी समाजाचे लोक लग्न समारभ, एक शाळा व एक 
देऊळ यांच्या कार्यक्रमात एकत्र भेटत होते. पण सर्वांना एकत्र 
आणण्यासाठी एक सुत्रात बांधण्यासाठी संघ स्थापना झाली. व 
प्रत्येक वर्षी जोमाने स्नेहमिलन होत आहे. 
संघ स्थापना करताना जवळपास ३ राज्ये, ५ मोठ्या ठिकाणाहुन 
जवळजवळ 3000 लोक हजर होते. आपले लाडके दिवगंत नेते श्री. 
एकनाथजी ठाकूर यांच्या शुभहस्ते उदघाटन झाले. तेव्हा व त्यानंतर 
आम्हाला त्यांच्या मार्गदर्शनाचा अलभ्य लाभ झाला. त्यांनी उडुपी 
मंगळूर येथे सारस्वत बँक शाखा ही ओपन केल्या. 
तर स्नेहमिलन २0१८ च्या १२ व्या समारंभाला. सुरुवात 
झाली. श्री पुर्णानद स्वामी महाराजांच्या जयघोषात व श्री.श्री. 
परमपुज्य स्वामी WPA स्वार्मीचा जयजयकार करुन स्वागत 
समिती अध्यक्ष श्री. विष्णुदास पाटील यांनी सभेचे स्वागत केले व 
व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सन्माननिय व्यक्तींचे स्वागत 
केले. प्रत्येक वर्षी स्नेहमिलन कार्यक्रमाची एक थीम असते 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


‘sft पूर्णानंद Sara’ 
महापुण्यतिथी विशेषांक वितरणाविषयी.... 


AN श्री quite वैभव'च्या महापुण्यतिथी विशेषांक २०१८ या अंकाचे वितरण करण्याकरिता, ज्ञातीच्या सर्व 
संस्थांकडे ५0-५0 प्रती दिल्या आहेत. ज्ञाती बांधवांनी आपापले Fia, पत्ता, फोन नंबर इत्यादींची नोंद आपापल्या 
विभागातील संस्थेच्या कार्यालयात करून 'पुर्णानंद वैभव' दिवाळी विशेषांक विनामुल्य घ्यावा ही बिनंती. तसेच वार्षिक 
वर्गणीदारास विनप्र आवाहन करतो की टपाल खर्च वाढल्यामुळे सदरचा अंक टपालने पाठवू शकत नाही, तरी सर्व c 
वर्गणीदारांनी आपापली प्रत आपल्या विभागातील संस्थेच्या कार्यालयातून घेऊन जावी. 


सो. माधुरी व्हि. पाटील 


त्याप्रमाणे या वर्षीची थीम ८0 वर्षे पुर्ण केलेल्या वयोवृध्द कृतार्थ 
वडिलधाऱ्या माणसांचे संन्मान करणे. त्यासाठी संघ अध्यक्ष, 
स्वागत समिती अध्यक्ष यानी त्यांच्या घरी जाऊन पर्सनली विचारपुस 
करुन आमंत्रित केले. जवळपास २0 नांवे होती तरी आरोग्य व इतर 
कारणांनी १२ जण हजर राहू शकले नाही. आमच्या समाजाचे 
आमचं लाडके श्री. श्रीधर सामंतजी जे सुरुवातीला दाभोळी मठात 
विश्‍वस्त होते. त्यांनी दिपप्रज्बलन करुन कार्यक्रमाची सुरुवात 
केली. 
त्यांच्या तरुणपणी त्यांनी इकडे फार कष्ट केले होते पण 
शिक्षणचे महत्च जाणून मुलांना शिकवले म्हणून समाजाची तरुण 
पिढी वर आली. त्यांचे शाल, मैसूर फेटा घालून व स्मरणिका देऊन 
सन्मान केला. ते सर्वजण भावभोर झाले त्यांना फार फार बरे वाटले. 
संघाचे अध्यक्ष श्री. गणेश पाटील, यांनी सर्वाना भगवत गीता 
वाटल्या या कार्यक्रमासाठी आमचे पाहणे म्हणून गोवा व कुडाळ 
येथुन मठ कमिटीतुन कार्याध्यक्ष श्री. गुरुनाथ खानोलकर, सेक्रेटरी 
सतीश सांमत व दोन विश्‍वस्त श्री. विनायक खानोलकर व आनंद 
सांमत उडुपीला आले होते त्यांनाही एकूण कार्यक्रम खुप आवडला. 
आम्हालाही त्यांच्या येण्याने आनंद झाला. 
तसेच समाजात शैक्षणिक उच्चांक गाठलेल्या या १0, १२ वी 
विद्यार्थी व PH.D पूर्ण केलेल्या. या पदवीधराचाही कौतुक सोहळा 
करण्यात आला. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे १0 PHD होल्डर्स 
आहेत. | 
संध्याकाळी भजन, संगीत, नृत्य या रंगारंग कार्यक्रमांची रेलचेल 
होती. पुर्ण दिवसाच्या कार्यक्रमाची लकी कुडाळदेशकर स्मरणिका 
वाटून करण्यात आली.हा आमचा स्नेहमिलन कार्यक्रम मनिणळ येथे 
सरलेबेदू नावाच्या ठिकाणी उमामहेश्वर नावाचे सुंदर निसर्गरम्य 
वातावरणात मंदिर आहे त्याच्या प्रांगणात पुर्णानंद स्मृती मंडप आहे. 
तिथे आयोजण्यात आला होता. 











OC Alea eee (o. ll, 








EM Wishes for 
Shree Purnanad 
Guru Mahapunyatithi 





a $^ lie © 
b ow 
E iU MM 


aid 





E M 


Kudal Deshasta Adya Gaud 
Brahman Sangh 
| and all members. 


® Mangalore. 
(A Dakshin Kannada Sangh). 


Srishesha, Shastrinagar Layout, 
Maroli. MANGALORE..575005 








SHAILESH PACKAGING 


कै 


M.G. Prabhu 








Plot No. S-54, Phase III-B, Verna Industrial Estate, 
Verna, Goa - 403722. 
Email : packagingshailu@yahoo.co.in 


Mob : 0832-2782050 / PATRIE १३ १२५/१८८ ०१७०८ ९३ 








|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 






Adya Gaud A sangha ® Udupi Karnatka 


Udupi Khudaldeshkars programs 







; | La SNEKA NUL 


=, Mem mS Ver 








Honoured senior 

citizens above 80 years.Menitorious students, 

Doctorates. 

Thanks to all who attended in large numbers. 

Math Trustees - Shree Gurunath Khanolkarji , 
Shree Vinayak Khanolkarji, 
Shree Satish Samnathji, 

Shree Anand Samnathji 








ec qoe YA 








Sammelan 208 held on 28.04.2048 at our Sri Poornananda Sabhabhavana Umamaheshwar Temple. 
Udapi zilla kudaldeshastha Adya Gaud Brahamna sangha 8 Udupi Karnatka 
Honoured were Doctorate (phD) holders , and students scoring highest marks. 
Honouring senior citizens above 80 years of age 










र This year Udapi Sri Krishna temple & Sri Pejavar mutt 
७ Sri Vishvothamteertha Swamiji took initiative to prepare 8 distribute a 
crore of mud balls with seeds of plants. 
















|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 
कुडाळदेशस्थ गौड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज, मुंबई- ४ 


विद्यावृध्दि समाजातर्फे सालाबादप्रमाणे यावर्षीही ज्ञातीतील विद्यार्थ्यांचा कौतुक समारंभ आयोजित केला आहे. त्यासाठी | 
खालीलप्रमाणे गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपली माहिती समाजाकडे पाठवावी ही विनंती. | 


महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे | अन्य क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे | 
एकत्रित किमान गुण एकत्रित किमान गुण 






















१) शालांत परीक्षा (एस.एस.सी) (५२८/६00) ८८% (४९८/६00) ८३% 
२) उच्च माध्यमिक (एच.एस.सी.) (शास्त्र) ८0% ७५% 
३) उच्च माध्यमिक (एच.एस.सी.) (कला व वाणिज्य) ७५% ७0% 


पारितोषिकासाठी एस.एस.सी. चे ६00 पैकी गुण विचारात घेण्यात येतील मात्र क्रिडा विषयाचे गुण विचारात घेतले जाणार 
नाहीत ह्याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. 














ह्या व्यतिरिक्त पुढील परिक्षांत ज्ञाती विद्यार्थ्यांत सर्वाधिक गुण मिळणाऱ्यांना पारितोषिके देण्यात येतील. 
१) शालांत परीक्षा (एस.एस.सी.): प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांक मुंबई, पुणे बोर्ड वगळता प्रथम, द्वितीय क्रमांकः कोकण विभाग, ठाणे/ 
पालघर/ रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग जिल्हा, वसई/ कुडाळ तालुका, मालवण केंद्र, परुळे गांव, डोंबिवली, सावंतवाडी, अंधेरी, मुबई विभागः मराठी 
(उच्च), हिंदी, संस्कृत (संपूर्ण), इंग्रजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, टेक्निकल; सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. 

२) उच्च माध्यमिक (एच.एस.सी. ): शास्त्र, कला व वाणिज्यः प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांकः कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग व ठाणे जिल्हा, कम्प्युटर 
सायन्स,गणित, फिजिक्स, रसायनशास्त्र, विज्ञान, मराठी, इंग्रजी, अर्थशास्त्र. | 
3) बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी., बी.एससी (कृषी), बी.एससी (आय.टी.), बी.ई., एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.एड. v) बी.ए. 
मराठी विषयांत प्रथम क्रमांक. ५) शिष्यवृत्ती- प्राथमिक/ माध्यमिक. ६) राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध (समाज पारि.). ७) डी.एड. ८) इंजिनियरींग 
डिप्लोमा. ९) सी.ए. १0) आय. आय. टी. इंजिनियरींग डिग्री. ११) बी.एससी. (नर्सिंग), १२) पदव्युत्तर शिक्षण. १३) एम.डी./ एम.एस., 
१४) एलएलबी, १५) एलएलएम. 

सूचना: विद्यावृध्दि समाजाकडे निर्देशित केलेल्या वेळेत उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे ह्या पारितोषिकांचे मानकरी निश्‍चित केले जात 
असल्याने विद्यार्थ्यांनी समाजाच्या कार्यालयात उपलब्ध असलेले विहीत नमुन्यातील अर्ज पूर्ण भरुन गुणपत्रिकेच्या प्रतीसह ३१ ऑगस्ट २0१८ 
पूर्वी विद्यावृध्दि समाजाच्या कार्यालयात पोहोचतील अशा रितीने पाठविणे आवश्यक आहे. 


नमुना अर्जः वेबसाईट www.kdgb-vidhyavriddhisamaj.com वर उपलब्ध आहे. 
पत्ता: ३0, कुडाळदेशकर ब्राह्मण निवास, मैजेस्टीक शॉपिंग सेंटर समोर, १४५/ब, जगन्नाथ शंकर शेट मार्ग, 


गिरगांव मुंबई- ४00 00४. दूरध्वनी: 0२२- २३८२१६७५. email : kdgb.viddhyavriddhi@gmail.com 
कामचौ वेळ: सकाळी १0.00 ते १२.00 व संध्याकाळी ४.00 ते ७.00 वा. 


sits संस्थान दाभोली यजमानकरणी करण्यात येणारे विविध सेवा प्रकार 


१. अभिषेक १०१/- | १२. श्रीसत्य हनुमान पुजा १५००/- ` 

२. सर्वसमाधी पूजा १००१/- | १३. श्री सत्य नारायण पुजा १५००/० 

३. लघुरूद्र १५००/- | १४. श्री अंबा पूजा १५००/- | 

४. लघुरूद्र (विशेष) स्वतंत्र ब्राम्हण qu. श्री गणेश अथर्वशिर्ष सहस्त्रावर्तन | 
पूजा दान दक्षिणा भोजन इत्यादी १५०० / - (श्री गणेश चतुर्थी उत्सवात) 

५. महारूद्र 4000/- | १६. श्री सप्तशती पाठ 

६. श्री गणेश याग 24000 / - (नवरात्रौत्सवकाल) 

७. श्री नवचंडी 24000/- | १७. श्री गुरूचरित्र वाचन 

८. श्री दत्त याग 34000/- | १८. श्रीमत्‌ स्वामी पाद्यपूजा 

९. श्री नारायण १५०००/- | १९. सामुदायीक मौजीबंधन 

१०. श्री वरद शंकर पूजा 4400/- | २०. विशेष मौजिबंधन 

११. श्री सत्य दत्त पूजा १५००/- | २१. सहस्त्रदिपप्रज्वलन सोहळा 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


> य | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नम: | dJ 







] 


Be st Wishes 
From 


Samaj Bandhavaru 





JATAL e CIS? e O/OG\D o USIP ७ C/N 9 P/N e O/ ७०४८ 
SOS ० (3506/9 e (56/2 ७ NSC e CSCS e ANCL ° ANA 





e QXVOC/ D 0 CCJ ७ QOD IA e CVEN 
— —— श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ WA 





= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः | E 


कुडाळदेशस्थ गौड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज 
शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष २०१८-१९ 


वेदांचे प्रामाण्य मानणारे पण शेतीभाती उदिमात लक्ष घालणारे आणि परिस्थितीनुसार शस्त्रास्त्र विद्येत पारंगत होऊन पराक्रम 
गाजवणारे उत्तरेकडील गौड देशाचे पराक्रमी आर्यकुलोत्पन्न ब्राह्मण ख्रिस्तोत्तर पाचव्या ते दहाव्या शतकाच्या दरम्यान दक्षिण महाराष्ट्रातील 
कोकण प्रांतात आले. त्यापैकी ज्यांनी कुडाळच्या परिसरात वास्तव्य केले ते कुडाळदेशस्थ गौड़ ब्राह्मण म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ह्या 
कुडाळदेशकर गोड ब्राह्मणांनी कोकणांतील कुडाळ, फोंडा पंचमहाल, कारवार, मिरज व अंकोला या पाच प्रांतावर आपली राजसत्ता प्रस्थापित 
करुन सुमारे सहाशे वर्षे राजवैभव उपभोगले. पण पुढे त्यांचे राज्य १६९७ च्या सुमारास अस्तास गेले. सत्ता गेल्यानंतर आलेल्या कठीण 
परिस्थितीतही विद्येची उपासना व त्यानुसार नोकरी धंद्यात लक्ष घालून त्यांनी स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी इंग्रजी शिक्षणाचे 
महत्त्व जाणले व त्यानुसार मुंबई, वसई-विरार, बेळगांव, कोल्हापूर अशा ठिकाणी स्थलांतरीत झाले. अश्याच हेतूने मुंबईत आलेल्या श्री. 
अनंत शिवाजी देसाई (ते टोपीच्या व्यवसायात पुढे टोपीलवाले देसाई म्हणून प्रसिध्द झाले.) त्यांच्या मदतीने व सहकार्याने या ज्ञातीचे अनेक 
कुटुंबे मुंबईत स्थायिक झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात ह्या समाजातील विशेषतः कोकणवासीय विद्यार्थी, इंग्रजी 
विद्याभ्यास करण्याच्या उद्दिष्टाने मुंबईला येत व बहुतेक सर्व गिरगांव परिसरात वास्तव्य करीत. ह्या मंडळींनी १८८२ नंतर गोड ब्राह्मण क्लबची 
स्थापना केली. कोल्हापूरचे वकील श्री. बाळकृष्ण भिकाजी नाईक यांच्या डोक्यातून ह्या क्लबची कल्पना जन्माला आली. त्यातूनच १८९४ 
साली आपल्या ज्ञातीतील मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याच्याउदात्त हेतूने प्रेरित होऊन ज्ञातीतील कै. पुरुषोत्तम पांडुरंग वाघ, के. प्रो. 
पांडुरंग भिकाजी उर्फ तात्यासाहेब नाईक, कै. विठ्ठल तात्या देसाई, कै. रावसाहेब गणेश रघुनाथ पाटकर व कै. अनंतराव सीताराम प्रभूदेसाई 
अशा थोर व्यक्‍तींनी एकत्र येऊन २७ मे १८९४ रोजी कुडाळदेशस्थ गोड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज या संस्थेची स्थापना केली. 

समाजाचे सर्व प्रथम चिटणीस कै. अनंत सीताराम प्रभूदेसाई होते. पण त्यांच्या अकाली निधनानंतर प्राध्यापक पांडुरंग भिकाजी 
नाईक ह्यांनी पद स्विकारुन तब्बल ३६ वर्षे अविरत सांभाळले. त्यांच्या कारकिर्दीत विद्यावृध्दि समाजाची उल्लेखनीय प्रगती झाली. हा सारा 
विद्यावृध्दि समाजाचा सुवर्णक्षरांनी लिहिण्या योग्य ज्वलंत इतिहास. त्यानंतर अनेक रथी-महारथी निःस्वार्थी समाजसेवकांनी दिवस-रात्र 
श्रमधनदान करुन समाजाच्या संगोपनासाठी भगिरथ प्रयत्न केला. | 

प्रथमतः फक्त तीन विद्यार्थ्यांना १९0 रुपये याप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात आली होती. आज २0१७-१८ सालात ही संस्था सुमारे 
४00 विद्यार्थ्यांना अंदाजे २२ लाख रुपयाच्या विष्यवृत्त्या देत आहे. संस्थेकडे जमा होणाऱ्या सर्व देणग्यांचा समाजाकडे प्रथम कायम निधीत 
समावेश करुन, त्या कायम निधीच्या व्याजातून गरजू व होतकरु ज्ञाती विद्यार्थ्यांना प्राथमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण, तसेच अभियांत्रिकी 
व वैद्यकीय व्यवसाय शिक्षण आणि काही प्रमाणात परदेशीय उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्या दिल्या जातात. आतापर्यंत विद्यावृध्दि 
समाजाने अंदाजे १९,२१६ विद्यार्थ्यांना २४७ लाखाच्या रुपयांच्या शिष्यवृत्त्या देण्यात आल्या आहेत. 

या खेरीज इयत्ता १0 ते १२ वी तसेच पदवी परीक्षा इत्यादीमध्ये विशेष गुणवत्ता संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पारितोषिक देऊन 
दरवर्षी समारंभपूर्वक कौतुक केले जात. समाजाच्या सध्याच्या शिक्षणाविषयक गरजा लक्षात घेता, अद्याप बरेच करणे आवश्यक वाटते 
याची संस्थेस जाणीव आहे आणि त्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. 
आगामी वाटचाल 
१) विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करणे. २) विशेष अर्थसाहाय्य शिष्यवृत्ती योजना राबवणे. 
३) परदेशी शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ करणे.४) व्यवसायाभिमुख शिक्षणासाठी मार्गदर्शन, सुविधा व आर्थिक मदत करणे. 
५) संस्थेच्या लाभार्थी माजी विदयार्थ्यांच्या सहकार्याने संस्थेची पुढील वाचटचाल यशस्वीरित्या चालू ठेवणे. 

ह्यासाठी संस्थेच्या कायमनीत आणखी किमान रु. ५ कोटींची भर घालण्याचे उद्दिष्ट असून शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षापर्यत हे 
आ विशेष प्रयत्न करण्याचे योजिले आहे. आपण सर्वाच्या सक्रिय सहकार्याने हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल असा 

श्वास आहे. 


आपला चेक ' कु. दे.गो.ब्रा. विद्यावृध्दि समाज'' ("K.D.G.B. Vidyavridhi Samaj") या नावाने काढून गरजू व होतकरु 
ज्ञाती विद्यार्थ्यांना सढळ हस्ते मदत करा. 























महादेव (प्रबोध) भास्कर सामंत (९८१९४0९५९८) 
चिटणीस 
कुडाळदेशस्थ गोड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 








Best Wishes for Shree Purnanad 
Guru Mahapunyatithi 








M.Rajendra Shanubhag 
Document Writer 








| Manjuradha Towers, Behind Korangrapady C .A. Bank, 
| Court Road, UDUPI - 5760. 
Mob:(0820) 252347 / 994579753 / 9964499527 __ 


DIGITAL STUDIO 
(Chandana & VIDEO 


e 5 minute Passport Photo 



















e Digital Video Coverage 





e Indoor & Outdoor Photography 






e Photo Lamination 


* Event Management 






ux Complex, Main Road, Pethri, Cherkadi - 57625 
Raghavendra Patil 
Email:chandanadigitalstudiopethri@gmail.com, Mob:99027486 







श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


शिष्यवृत्त्यांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी माहिती व सूचना 


१) संस्थेकडे शिष्यवृत्तीची मागणी करण्यासाठी विद्यार्थ्याने समाजाच्या छापील अर्जाच्या नमुन्यावर अर्ज केला पाहिजे. (विद्यवृध्दि 
समाजाच्या वेबसाईटवरही शिष्यवृत्तीचे अर्ज उपलब्ध आहेत.) वेबसाईट : www.kdgb-vidhyavriddhisamaj.com | 
२) एकावेळी शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यानेही पुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता गरज असल्यास योग्य मुदतीत नव्याने अर्ज करणे आवश्यक 
आहे. 4 
३) शिष्यवृत्ती मंजुरीसाठी विद्यार्थी शैक्षणिक दृष्टया लायक (पात्र) आहे असे मानण्यासाठी त्याने गत सालच्या वार्षिक परीक्षेत पुढीलप्रमाणे । 
किमान गुणवत्ता प्राप्त केलेली असणे आवश्यक राहील. bia € 
इयत्ता ५ वी ते १0 वी- सर्व विषयांत उत्तीर्ण, इयत्ता १९ वी व १२ वी- ४५% गुण व सर्व विषयांत उत्तीर्ण. इतर अभ्यासक्रम- सर्व विषयांत 
उत्तीर्ण. 
सद्या ज्ञातीचे विद्यार्थी नवनवीन अभ्यासक्रमात प्रवेश घेत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांनी संस्थेकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करावेत. (विद्यार्थ्यांची 
विशिष्ट आर्थिक परिस्थिती व इतर अडचणी लक्षात घेवून किमान गुणवत्तेसंबंधी वरील नियमांस अपवाद करुन शिष्यवृत्त्या मंजूर करण्याचा 
अधिकार व्यवस्थापक मंडळास राहील तसेच एकूण उपलब्ध रक्‍कम अपुरी आहे असे वाटल्यास लायक पंरतु तुलनेने कमी गरजू अशा 
विद्यार्थ्यांचे अर्ज नामंजूर करण्याचा अधिकार व्यवस्थापक मंडळास राहील.) 
४) प्रत्येक अर्जावर स्वतंत्रपणे विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल. अर्ज स्विकारण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या अंतिम दिनांकानंतर संस्थेकडे 
आलेले अर्ज तसेच अव्यवस्थित व अपूर्ण अर्ज नामंजूर होण्यास पात्र राहतील. 
५) शिष्वृत्ती मंजूर झाल्यानंतर अर्जातील माहिती खोटी अथवा चुकीची असल्याचे आढळून आल्यास विद्यार्थ्याची वर्तणूक अथवा 
अभ्यासातील प्रगती समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्यास अगर अन्य कोणतेही योग्य कारण दिसून आल्यास विद्यार्थ्याची उर्वरीत 
शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा अधिकार व्यवस्थापक मंडळास आहे. 
६) आवश्यक त्या दाखल्यासह पूर्ण भरलेला अर्ज संस्थेकडे पोहचता होण्यासाठी निश्‍चित केलेले अंतिम दिनांक पुढीलप्रमाणे आहेत. 
इयत्ता ५ वी ते १0 वी- दिनांक १५ जुलै २0१८ 
इतर सर्व नियमित अभ्यासक्रम- दिनांक १५ सप्टेंबर २0१८ 
(परदेशीचे शिक्षणक्रम व अल्पकालीन शिक्षणक्रम यासाठी प्रवेश निश्‍चित होताच त्वरीत अर्ज करावेत.) 
७) शेवटच्या वार्षिक परीक्षेत मिळविलेल्या गुणांचा विषयवार अधिकृत दाखला अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. 
८) कुडाळदेशकर गोड ब्राह्मण ज्ञातीच्या दोन मान्यवर व्यक्तींच्या अर्जाच्या नमुन्यातील शिफारसवजा सह्या विद्यार्थ्याने मिळवणे आवश्यक 
आहे. त्याचे अभावी अर्ज अपुरा मानण्यात येईल व नामंजूर होण्यास पात्र राहील. 
९) शिष्यवृत्ती वितरणाच्या सोईच्या दृष्टीने विद्यार्थ्याचे नांवे बँकेत खात उघडावे व बँकेचे नांव, शाखा, खाते क्रमांक, आय.एफ.एस.सी. ही 
माहिती अर्जात नमूद करावी. 
१0) विद्यार्थी गरज आहे हे समजण्यासाठी पालकांनी उत्पन्नाच्या दाखल्यासह अन्य पुरेशी माहिती देणे आवश्यक आहे. 
महादेव (प्रबोध) भास्कर सामंत (९८१९४0९५९८) 
चिटणीस 
कुडाळदेशस्थ गोड ब्राह्मण विद्यावृध्दि समाज 


A गृहोपयोगी rae ७ 

* पेरुच्या फोडीवर मीठ व मिरपूड घालून खाल्ल्यास पेरुचा वातुळपणाचा दुर्गुण कमी होतो. 

* पेरू रेचक आहे. त्यामुळे जीर्ण मलावरोध दूर होतो. 

* पेरुच्या पानांचे पोटीस करून गळूवर बांधता येते. 

* दुपारी जेवणानंतर पेरू खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. जेवल्यानंतर एक-दोन तासने एक मोठा पेरू खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक ते घटक 
त्यातून मिळतात. 

* अधवट कच्चा परू पाण्यात उगाळून कपाळावर दुखत असलेल्या भागावर त्याचा लेप केल्यास अर्धशिशीवर फायदा होतो. एका दिवसात फरक 
न जाणवल्यास दुसऱ्या दिवशी परत लेप लावावा. नक्की फायदा होतो. पेरूमध्ये जीवनसत्व 'सी', 'कॅल्शियम', 'फॉस्फरस', 'लोह', 'ग्लुकोज' 
असते. पेरुमध्ये मोसंबी व लिंबापेक्षा 'सी' जीवनसत्वाचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे दंतरोग, रक्‍तदाब, पचनसंस्थेची दुर्बलता दूर होते. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ | TA 


= \ ~ 








|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





श्री. पुर्णानंदाय नमः 
Prakruthi Nursery 








Prakruthi Nursery Near 
kumardhara bridge. Nattibail. Uppinanagady. 





Successful 75 years completed 


Q6 


Nayak sweets & Bakery. 
All types of sweets, Ideal, Hangyo, & Nandini, 
ice creams available on wholesale & retail rates. 


Jina Prasad Complex Mail Road. Venoor 
Proprietor:Harish Naik 
Mob:9480004805 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


मणके ददं देतात तेव्ही...., 


काही दिवसांपुर्वी एक मुंबईचा युवक आमच्या रुग्णालयात आला. वय वर्ष अठ्ठावीस. त्याला होता मणक्याचा त्रास. मुंबईतील 
नामांकित डॉक्टरांकडून उपचार घेऊनसुद्धा काही फरक जाणवत नव्हता त्याला. आल्या आल्या नेहमीप्रमाणे त्याचे स्वागत केले. त्यानंतर 
त्याबरोबर आमचा प्रश्रोत्तराचा खेळ सुरु झाला. तो म्हणाला मान खुप दुखतेय. सहन होत नाही. त्याच्याबरोबर डोकं पण दुखते. काहीच 
सुचेनासे होत. हात सुन्न झाले आहेत. जॉब कुठे करताय असे विचारल्यावर कळले की साहेब डायमंड इंडस्ट्रीत नोकरी करायचे व प्रत्येक 
डायमंड चेक करण्यासाठी यांची मान लघु किंवा विशालकोनात वळलेली असायची. ती सतत आठ ते दहा तास ही नोकरी आठ महिने करुन 
सोडली, कारण जॉब शिफ्ट्समध्ये करायला लागायचा आणि त्यामुळे मानेचा त्रास वाढत चालला होता. आणलेला एक्स रे बघितला असता 
कळले की मानेच्या मणक्यांचा निसर्गत: असणारा sped किंवा वळण बिघडलं होतं त्यामुळे मानेच दुखणं आणि हातात सुन्नपणा जाणवत 
होता. हे ऐकून त्यास आम्ही स्नेहन स्वेदन हे पंचकर्माशी संबंधित उपचार केले. त्यात तीस टक्के लागलीच कमी होऊन मानेच्या वेदना 
थांबल्या. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी औषधे दिली. जाता जाता तुमच्यासारखे कोणी अजून समजावून सांगितले नव्हते असे बोलून तो रवाना 
झाला. 
निष्कर्ष 
१. मानेशी संबंधित जॉब असेल तर थोड्या थोड्या वेळाने मानेला विश्रांती देणे आवश्यक ! 
२. या तरुणास पचनाविषयी पण तक्रारी होत्या. अन्नपचन योग्य प्रकारे होत नसेल तर सांधेदुखीशी संबंधित तक्रारीत वाढ होते हे नमूद करावे. 
३. सारख्या शिफ्ट्स मध्ये काम केल्याने शरीरातील कुठलाही आजार वाढू शकतो. 


ती aed येते तेव्ह... . 


खालील लेखातून कोणचाही उपमर्द करण्याची इच्छा नाही. जे समोर घडले ते लिहिण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न. 

आज महिला दिनी घडलेले प्रसंग नेहमीप्रमाणे मी गाडी घेऊन मधल्या छोट्या डांबरी रस्त्याने घरी चाललो होतो तोच... तोच काय तर एक 
अतिरेकी बांधतात त्याप्रमाणे चेहऱ्यास फडके बांधून एक वूमन टीव्हीएस ज्यूपिटर वरुन समोर आली आणि सिग्नल न दाखवताच रस्त्याच्या 
दुसऱ्या बाजूला म्हणजे माझ्यासमोर उभी ठाकली. मी लाईट मारला त्याबरोबर तिने डोळयांचा जळजळीत लाईट मारला की तो माझ्यावर. 
काय करणार आज महिला दिन त्यामुळे चुपचाप तेथून निघालो. 

प्रसंग दुसरा 

थोडासा पुढे गेलो गाडीचा वेग वाढवला. तोच समोर दुसरी ज्युपिटर. बाईसाहेब रस्त्याच्या बरोबर मधून गाडी चालवत होत्या. मी विचार 
करत होतो की नक्की कुठल्या बाजूने पुढे जाऊ या 

तोच बाईंनी सिग्नल दिला उजवीकडे वळण्यासाठी आणि बघतो तर काय बाई डावीकडे वळाल्या की ओ 

प्रसंग तिसरा 

थोडं पुढे जातो तोच एक चढाव आणि वळण होत समोर. भरलेला ट्रक चढाव चढत होता. मी त्यामागे फर्स्ट सेकंड करत चाललो होतो. 


आरशात बघितल तर एक कन्यका होंडा एवीएटर घेऊन सुसाट आल्या आणि बघता बघता त्या भल्या मोठ्या ट्रकला मागे काढले की हो 
त्यानी वळणावरच. कोण संचारला म्हणायचं आजच्या दिवशी त्यांच्यात... 

















वैद्य दत्तप्रसाद प्रभु 
श्री विश्वदत्त आयुर्वेद आणि पंचकर्म, कुडाळ आणि रत्नागिरी 
संपर्कः ८४११८४९७५७ 
* आहारदोष किंवा चुकीची आहारपद्धती आणि जीवनशैली 
* जीवनसत्त्व नायसीन, रायबोफ्लॅवीन. फोलेटअँसिड, जीवनसत्त्व सायनोक्लोमाइनच्या कमतरता 
* दात, जीभ, हिरड्या आणि तोंडाची पुरेशी स्वच्छता नसणे, 
* दीर्घकाळ अँटिबायोटिक्सचे सेवन करणे, 


* कॅन्सरच्या औषधाचा दुष्परिणाम होणे तंबाखू, दारू, गुटखा याचं सेवन करणे 
x मानसिक ताणतणाव * अपुरी झोप 


* अति मसालेदार, तिखट अन्नपदार्थाचं सेवन * कमी प्रतिकारशक्ती 


* जीवनसत्त्वांची कमतरता k वारंवार टृथपेस्ट बदलणे काय आहेल कारणं 
* कधी कधी काही स्त्रियांना मासिक पाळीपूर्वीदेखील तोंड येतं. पण तै मर्यादित काळासाठी असतं. कुपोषणाची 9 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ ec TAVA \ ४० | 


VENGURLA ROCKS 





Project Features: 
) An Eco friendly project with 22 Nos. of  BHK and 2 Nos. of 2 BHK Twin Bungalows. 


2) An exclusive community centre for society functions. 3) Children Play garden. 
3) Safe jogging track. 4) 24 X 7 manual as well as CCTV Surveillance. 
5) 24 X7 water and electricity supply. 6) Exclusive car parking adjuscent to your house. 


7) Beautiful landscaping. 
8) Free access to utilities like Swimming pool, Gymnasium, Indoor and out door games in our 
Resorts KOKAN EXOTICA and AQUAFLORESTA. 


Special Feature: 

INVEST: Invest for your Bungalow and enjoy your own property in Sindhudurg. 

STAY: Asan owner of the property, you will stay as long as you and your family members wish. 
EARN: Most of the time because of our schedule in cities, we enjoy our property very occasionally. 
The investment, there, becomes dead. Maintenance for the locked property is another problem. In 
the context, the promoter suggested an option to earn on the property only from the locked days. 
The Tariff, owner will decide, I00% return to the owner. Only the house keeping charges, if required 
will be charged. In short AAM KE AAM AUR GUTLIONKE BHI DAM. 


Location: The property is at 6.5 KMs. from Vengurla, 22 KMs from CHIPI domestic airport, 25 KMs. 
from Kudal Railway station and about 60 KMs. from Panaji. It is at Wayangani, Taluka 
Vengurla, District Sindhudurg. 


Complex Walk Through: You Tube: http://youtu.be/OacEaTxanhg 


Bungalow cost: For 4 BHK Rs. 36.70 Lakh Only & For 2 BHK Rs. 44.40 Lakh Only. 
Contacts: Vinayak B. Khanolkar (9822547480) Siddharth V. Khanolkar (992328777) 


E-Mail: kokanexotica 2 gmail.com |.com Web: www.kokanexotica@.in 








Mahesh Takoor 


a 


॥ श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नम: || 


» 


$99999999999999999999999999999999999999999999999999 


© 
© 
© 
© 
© 
© 
आपल्या समाजाची सांपत्तिक स्थितीमध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. त्याचवेळी गरजवंत |$ 
© 
हुशार आणि होतकरु विद्यार्थ्यांचे प्रमाण त्याहीपेक्षा वाढत आहे. तेव्हा आपल्या समाजाचे आपण [€ 
काही देणे लागतो हा विचार प्रत्येकाच्या मनात रुजला पाहिजे. कारण समाजाला तुम्ही जे देऊ | 
करता ते तुमच्याकडे परत येते. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने इतरांना मदत केली पाहिजे. > 
प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंज देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे |£ 
केवळ आर्थिक बळच नाही तर मानसिक बळ ही मिळते. त्यातून आपल्याला मिळणारे आंतरिक |$ 
© 
समाधान अनमोल आहे. 9 
आपली विद्यावृध्दी संस्था गेली १२४ वर्षे आपल्या ज्ञातीतील गरीब, होतकरु, हुशार |$ 
विद्यार्थ्याना आर्थिक मदत देते. योग्य शिक्षणाअभावी हे विद्यार्थी मागे पडू नयेत हा आमचा प्रयत्न 9 
आहे. दरवर्षी ४00 मुलांना शिष्यवृत्ती वाटली जाते. आतापर्यंत १२४ वर्षात हजारो मुलांचे या fe 
शैक्षणिक मदतीमुळे आयुष्य उजळून निघाले आहे. & 
पप्या © 
आपल्या या विद्यावृध्दी संस्थेच्या निधीमध्ये वाढ व्हावी आणि जास्तीत जास्त |® 
& 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
® 
® 
© 
© 
© 
® 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 












विद्यार्थ्याची शैक्षणिक स्वप्ने पुरी व्हावी यासाठी आपल्या ज्ञातीच्या प्रत्येकाने आपल्या वार्षिक 
उत्पन्नापैकी एक महिन्याचा पगार आकारुन त्याचा निम्मा पगार एक वेळ वार्षिक वर्गणी म्हणून 
समाजास मदत करावी. आपल्या या उदार आश्रयामुळे होतकरुन मुलांचे आयुष्य उजळणार 
आहे. कारण शिक्षणाशिवाय उन्नती नाही. 

चला तर उदार हस्ते मदत करुन पुण्यसंचय करु या आणि मानसिक समाधान मिळवू या. 

तुमच्या वाढदिवशी, लग्न वाढदिवशी किंवा पूर्वजांच्या पुण्यतिथी दिवशी दान करुन 
तुम्ही आंतरिक समाधान मिळवू शकता. 

आपले चेक 'के.डी.जी.बी. विद्यावृध्दी समाज' या नावाने काढून गरजू व होतकरु 
ज्ञाती विद्यार्थ्यांना सढळ हस्ते मदत करा.... 


महादेव (प्रबोध) भास्कर सामंत 
कुडाळ देशस्थ गोड ब्राह्मण विद्यावृध्दी समाज- चिटणीस 
भ्रमणध्वनी: ९८१९४0९५९८ 
Email: mahadeo-samant(g yahoo.com 
00609009099999099099999990999099990099990099099000099000009009009 


mna श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


599999909909999999999999999999999969090O9099 VOEOOOOOOOOOELLOOOOOOOO 


VY 


: 





> © © 











|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


|| Om Sri Ganeshaya Namaha || || Om Shri Poornanandaya Namaha || 


KUDAL DESHASTHA ADYA GAUD BRAHMIN 
SAMAJ TRUST (R.) 


(Regd. No. PNY-4-0008-2008-09) 


No. 8 & 9, Opp. Krishna Institute of Technology, Acharya Wngg. College Road, 
Chikkabanavara, Bangalore- 560 090 





We are Kudaldeshastha Adya Gaud Brahmins and around 300 families of our community are 


residing in Bangalore. 
We have formed an Association, "KUDAL DESHASTHA ADYA GAUD BRAHMIN SAMAJ 


TRUST" and registered with Government of Karnataka Sub Registrar Office having no. PNY-4-0008- 
2008-9. 








We are conducting regular programs related to our Community like, Sri Poornananda Swamiji 
Aaradhana (Swamiji Punya Thithi), Ganesha Pooja, Navarathri Pooja, Sri. Sathyanarayana Pooja etc. 





Our previous Swamijis- Poojya Sri Sri Ramananda Swami Maharaj & Present Swamiji Sri Sri Sri 
Pradyumnananda Swami Maharaj visited Bangalore and blessed our Community people. 






We have purchased a property of 60x40 feet in the name of our Trust by the funds raised from our 
community people only and constructed a building "Sri Poornananda Kala Mandira" at No. 8 & 9, Sri. 
Raghavendra Layout, Acharya Engg. College Road, Chikkabanavara. Bangalore 560090. 











The conact persons: 
General Secretary : Dr. Jayaprakash, Trustee & Seceretary, Mob. : +9 94809982 
Treasurer & Correspondent: Mr. Vaman Shenoy H. Mob. : +97 9945469775 / 9900028662 


Trustee: Dr. Ramesh Prabhu- Mob. : *9 9483967479 





















श्री गुरु महापुण्यतिथी 


EA 






श्री गरिण शिवराम प्रभू 
वेळगेकर व कुटुंबिय 
दाभाळ-गोवा 






|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





STRA 
4 D, 
B Na 
Z z 
॥ UKAS r CI y 
AM ar: S | 


(AN ISO 900:2008 CERTIFIED COMPANY) °" 


MIN & PLAY SAFE.... 





Manufacturer & Suppliers Of All Kinds Of 
Indoor- outdoor Playground Equipments,Garden Décor & 
Accessories, Outdoor Gym Equipments, 
amusement / water Park Equipment 








Website 
www.mbindustries.co.in / www.mb-industries.co.in 
Contact: Mr. Rajan Samant , Mob.9323344284 


Mob: 0250-239090/902 / 775958377 /775958373 
HEAD OFFICE 
UNIT No. -7, SAHAKAR VIJAY INDUSTRIAL ESTATE, 
NAVGHAR ROAD, VASAI (E)-4020 
WORKS 


8/9, CFC Bldg., TUNGARESHWAR COMPLEX No. 4, SATIVALI, VASAI (E)-40208 
Email: mbindustries03_73@yahoo.in 








श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





- | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नम: || 





— = = 


।। भावपूर्ण श्रद्धांजत्ली ॥॥ - मनीष दाभोलकर, वार्ताहार 


गोड ब्राह्मण त्रेमासिक 





ज्येष्ठ समाजसेविका, माजी आमदार, महागाई विरोधी प्रतिकार महिला 

Ej आंदोलक, लाटणीवाली बाई, आपल्या लाडक्या आदर्श शिक्षिका श्रीमती. 
६] कमलताई देसाई (छबुताई) यांचे दि. २०/0२/२०१८ रोजी वयाच्या ९७ वर्षा 
e E वृद्धापकाळाने दुखःद निधन झाले. त्यांच्यावर ओशिवरा स्मशानभूमीत 
E] विद्युतदाहिनीत दुपारी २ वा. अंतिम संस्कार करण्यात आले. त्यांच्या सर्व 

EY कुटुंबियांच्या दुखा:त गौड ब्राह्मण सभा सहभागी आहे. समाजवादी पक्षाच्या 
£ नगरसेविका, माजी आमदार गेली सात दशके समाजसेवेत अविरत काम 
£] करणाऱ्या कट्टर लोहियावादी समर्थक मृणालताई गोरे, अहिल्याताई रांगणेकर, 
बाबुराव सामंत ह्यांच्या बरोबरीने काम करून तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अब्दुल 
रहमान अंतुले यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणाऱ्या कमलताई (SIS) 
आज आपल्यात नाहीत. आजची तरुण पिढी शरीराने नाही, तर मनाने थकली 
आहे,असे नेहमी त्या आम्हाला सांगत...तरुणांनी भरपूर चांगली कामे करून समाज व देश प्रबळ केला पाहिजे. चांगला आहार, 
विहार व व्यायाम करून शरीर, हाडे मजबूत ठेवली पाहिजेत. बऱ्या-वाईट प्रसंगाना तोंड देण्याची जिद्द ही मन व हृदयातून आली 
पाहिजे. सशक्त, गरिबी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हेच त्यांचे स्वप्न होते. आपण सर्वानीच त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करूयात.... 
हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. 



















नैं केसांचे विकार क मधुमेह क लठ्ठपणा 
* त्वचाविकार # ब्लडप्रेशर ऋ स्त्रियांचे आजर 3b बालकांचे आजार 
लहान मुलांच्या बौध्दिक विकासासाठी 'सुवर्णप्राशन” 
वैद्य दत्तप्रसाद प्रभू 
बी.ए.एम्‌,एस., एम.डी. (GTA 











च | ८४१८११९७५७. 
सिध्दीविनायक अपार्टमेंट 
जिजामाता चोक, कुडाळ . 









oa us 
Lj 


a ex 
e , 
> Y A 
Des 
wa 













श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 











ARUNODAYA METAL INDUSTRIES PVT.LTD 


Manufactures of Household Aluminium Utensils 


At Po. Pinguli, Kudal, Dist. Sindhudurga - 46520 
Maharashtra 

Tel : 02362 , 222834, Mob. 942205539 

Email : rsamant33@gmail.com 





ES ? श्री गुरु 
महापुण्यतिथी 


कु. आकांक्षा उर्फ 
आर्या प्रदीप प्रभू 
व 
कु. प्रभाकर (अथर्व) 
गुरुनाथ प्रभू खानोलकर 
फोंडा - गोवा 





श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


E | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 






८ ne ME श्रद्धांजली......!!! 
१९/0१/२०१८ रोजी सांय. ७.३0वा. पासून सातत्याने 
नातेवाईक, मित्र परिवार, कार्यकर्ते यांचे फोन वाजू लागले. ऐकले ते 
खरे की खोटे यांच्यावर कोणाचाच विश्वास बसेना? Father Saby 
यांना मोबाईल केल्यावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले.बॉम्ब ब्लास्ट 
झाल्यावर काही काळ कान सुन्न होतात त्याप्रमाणे सर्वांची स्थिती 
झाली. नेमके काय नुकसान झाले यांची कल्पना त्यावेळी लगेच येत 
नाही. आज १४ व्या दिवशी सुद्धा आम्हाला समजत नाहीय. आम्ही 
नेमक काय गमावलय ? » 
अपरिमित झालेल्या नुकसानाची भरपाई कधी होऊच 
शकणार नाही. परंतु, जनसामान्यांच्या मनातल्या शोक भावना 
मोकळ्या व कमी करण्याकरीता....... भावांजली सभेचे आयोजन 
केल्या बद्दल मी सामंत कुटुंबियांचा क्रणी आहे. 

डॉ. जगदीश सामंत वैद्यकीय क्षेत्रात लुइस बोर्जेसस्कॉलर 
मिळवून १९५४ साली MBBS झाले. खरे तर ते सर्जन किंवा पुढच्या 
शिक्षणासाठी लंडनला जाऊ शकत होते. परंतु त्यांनी शहरे, परदेश 
सोडून, खेडी आदिवासी दुर्लक्षित भागाकडे लक्ष केंद्रित केले. हेच 
त्यांचे वैशिष्ट होते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान व शासनाला या गोष्टी साठी 
सध्याच्या डॉक्टरांना आवाहन व सक्ती करावी लागत आहे. 

डॉक्टरांचे यांचे व्यक्तिमत्व राजबिंडे होते, घारे डोळे, 
धिप्पाड शरीरयष्ठी, रुबाबदार चालणे बोलणे, आवाज....... मला ते 
Elvis Presley सारखे दिसत. अमेरिकेमधील Rock and Roll चा 
बादशाह म्हणून लोक त्याला ओळखत. तो १९५0 ते ६0 चा काळ 
होता. आमच्या डॉक्टरांनी सुद्धा राजकीय, सामाजिक, वैदयकीय, 
तसेच अनेक संस्थांना चांगली कामे करून घेण्यासाठी Rock and 
Roll करायला लावले व ती कामे करून घेतली. 

१९६९ साली बेने मेरंटी पुरस्कार व सुवर्ण पदक धर्मगुरू 
पोप पॉल यांच्या कडून D. T. Joseph यांच्या हस्ते देण्यात आले. 
त्यानंतर सुद्धा अनेक पुरस्कारांचे ते मानकरी झाले. २0११ साली 
कुष्ठरोग निवारण कार्यासाठीआंतरराष्ट्रीय गांधी मेमोरियल अवार्डने 
उपराष्ट्रपतीच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतर२0१२ 
सालीच मृणालताई गोरे, कमलताई देसाई, व्ही. जी. सामंत, अशा 
दिग्गजांच्या इच्छेने त्यांनी सर्व त्यांच्यावर श्रद्धा असलेल्यांकडून नागरी 
सत्कार स्वीकारण्याचे मान्य केले.त्या कार्यक्रमाचे प. यशवंत देव. 
अध्यक्ष होते. उदय सामंत, माधव मंत्री, जॉनी लिवर, राजीव पाटील 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 

























॥ भावांजली ॥ 


गुरुवार दि. 0१ फेब्रुवारी,२0१८ रोजी ठीक साय. ६.३0 वा. नंदादीप हायस्कुल 
पटांगणावर करुणामहषीं, कर्मयोगी डॉ. जगदीश देवराव सामंत यांना भावांजली अर्पण 
करण्यासाठी शोक सभेचे आयोजन सामंत कुटुंबीयांकडून केले होते. सारस्वत बँकेचे 
अध्यक्ष श्री. गौतम ठाकूर, सभेचे विश्वस्त प्रा. जगदीश वालावलकर तसेच विविध संस्था, 
मान्यवर, मंत्री, आमदार, खासदार, समाजसेवक, सेवाभावी नामांकित डॉक्टर, त्यांचे 
मित्रमंडळ, नातेवाईक व कुटुंबीय यांनी उपस्थीती लावून भावांजली वाहिली. कु.दे.गो .ब्रा. 
सर्व ज्ञातीसंस्थाच्या वतीने श्री. मनीष दाभोलकर यांनी वाहिलेली भावपूर्ण 
































श्री. मनिष दाभोलकर 


तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मराठी व इंग्रजी डॉक्युमेंटरी, 
गौरव ग्रंथ, वेबसाईट अशीअनेक कामे करण्याची संधी मिळाली. त्या 
सहवासामुळे जनप्रियता व लोकप्रियता म्हणजे काय यांचा अर्थ 
उमगला..... या मुखवटा लावलेल्या बाजारात खरे प्रेम, कारुण्य, 
भावना, निरपेक्ष सेवा यांचा अनुभव घेणे कर्मकठीण आहे जो 
डॉक्टरांमुळे आम्हा सर्वांनाच मिळाला आहे. 

डॉक्टर AGA, कला व संगीत प्रेमी होते. स्वरभास्कर पं. . 
भीमसेन जोशी, पं. सुरेश तळवलकर, पं. जितेंद्र अभिषेकी हे त्यांचे 
मित्र. पं. भीमसेन जोशी नी ७ कार्यक्रम वालीव संस्थेसाठी मोफत 
केले. शंकरराव चव्हाण, एस. एम. जोशी, जयप्रकाश नारायण, मधु 
दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीस, मृणालताई, बाबुराव सामंत, एकनाथ ठाकूर 
सर, डॉ. अनिल काकोडकर, पद्मश्री शरद काळे, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर 
धर्माधिकारी,भाई वैद्य, डॉ. रवी बापट, डॉ. अजित फड़के व अनेक 
थोरामोठ्यांचा आशीर्वाद व सहकार्य वेळोवेळी त्यांना लाभले. 

डॉक्टर ठामपणे उभे आहेत असे दिसल्यावर गरीब दिन- 
दुबळे आपसूकच पूर्ण बरे होत. त्यांचा आजार तर डॉक्टरांना घाबरूनच 
पळून जाई. दसरा, दिवाळी, रमजान, ईद,होळी काही नाही. आई ही 
देवता व रुग्ण हे कर्म मानले, असे हे कर्मयोगी! एकदा दवाखान्यात 
दत्ताच्या फोटोला पुसून हार घालण्यासाठी डॉक्टर खुचीवर उभे 
राहिले...... त्यांच्या गळ्यात Stetoscope तसाच होता.... आमच्या 
नागेशनी विचारले...... काय डॉक्टर आज देवाला तपासताय का? 
डॉक्टर मिश्किलपणे हसले व बोलले...... पाटला....! 

मला वाटत खरच वरती देव आजारी पडलेत... हे देवांनो 
तुम्हाला बरे वाटले की, आमच्या डॉक्टरांना खाली पाठवा.... 
दवाखाना बंद पाहण्याची सवय गोरेगावकरांना नाहीय. चार पिढ्याचे 
Family डॉक्टर आज नाहीत... आम्ही कोणाकडे जायच? 

डॉक्टरांनी निसर्ग, फुले, झाडे यांच्यावर जिवापाड प्रेम केले....... 

फुल फळ झाडे लावणे हा त्यांचा छंद | निसर्ग रम्य कोकणात..... 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांनी जगाचा अखेरचा निरोप घेतला. 
श्रीमठ संस्थान, दाभोली- वेंगुर्ला, गौड ब्राह्मण सभा- गिरगाव, 
निराश्रित सहाय्यकारी फंड विद्यावृद्धी समाज- गिरगाव 
गौड ब्राह्मण समाज- गोरेगाव, श्री फायनान्शियल सर्विसेसतर्फे 
vl कर्मयोगी डॉक्टरांना...... भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण 
करतो. 


|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


SRI VIGNESH FABRICATIONS 


वाल IHE 
ho HERE E a 
[| Bem 


uL 



















Mrfs. Steel Gate, Window Grills, Rooftop structural 
works,Rolling Shutters and all types of Steel Welding Works. 






Sri Vignesh Fabrications 
Market Road, PARKALA-57607 
Vignesh Shanbhogb - Mob:9844243 / 7760007495 


SRI VIGNESH ALUMINIUMS 


käi of. Aluminium Doors. Sliding Windows. Partitions. 
Showcases. Ceilings. PVC Doors. Glass Sliding. 


Sri Vignesh Aluminiums 
Near B.M. School, PARKALA - 57607 
Vignesh Shanbhog - Mob:9844243 / 7760007495 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


= 


NJ 
ठा 
© 
e 
i 
F 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 












SHREE FINANCIAL SERVICES 
Be A Perfect Investor... 


Be With Us ...! 


INVESTMENT ADVISOR 


MUTUAL FUNDS ७7 REVERSE MORTGAGE 





छः COMPANY FIXED DEPOSITS 
= NSC / KVP 
७7 HOME LOAN COUNSELOR 


TIME DEPOSIT SCHEME 
RECURRING DEPOSIT POST OFF. 
MONTHLY INCOME SCHEME 

@ PRIMARY MARKET-NEW ISSUE STOCKS & MUTUAL FUNDS 
= KISAN VIKAS PATRA RBI RELIEF BONDS 
@ LAND 8. PROPERTY ADVISOR 
@ ASSET ALLOCATION 


७7 TAX FREE BONDS 


“FINANCIAL LITERACY IS OUR MOTTO” 


Please Call PO 
Mrs. Shilpa Manish Dabholkar N SONS 
No ह) Pu. 

Mob : 97733574! / 9849047989 " 7 


b 


OA: UE A, Raghunath Krupa, Walawalkar Wadi, Aarey Road 
Near Saraswat Co-op. Bank, Goregaon (East), Mumbai- 400 063. 
Tel. : 022 29275542 | E-mail : shreefinancialservices470@gmail.com 


NOMINATION & WILL PLANNING 


cg 
7 
7 
cg 
(7 
7 
@ RETIREMENT PLANNING 
Se 


CHILDRENS FUTURE PLANNING 






PFEF e 
MAIN 






श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 









= | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





जाने कही गये वो दिन 


मलयगीरीचा चंदन गंधीत धूप तुला दावीला 
स्विकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाळा 

कुमार गंधर्वाची भुपाळी दूरवर जग रहाटीला जाग आणत 
होती. प्राचीचा प्रकाश उषःकालचे तेज क्षणाक्षणाला वाढवत होता. 
क्षितिजाकडील शिवारा जवळून बैलांच्या घुंगरांचे संगीत झुंजूमुंजूचे 
स्वागत करत होते आणि पहाट वाऱ्याची मंद झुळूक बालपणाच्या 
हिंदोळ्यावर झोके घेत होती. 

तस पाहलं तर माझा जन्म मुंबईचा. म्हणजे अगदी 
गिरगावातल्या आंबेवाडीतला. आमची वाड़ी म्हणजे विविध 
वर्गाच्या, विविध संस्कृतींच्या मिश्रणाचा जणू एक अभ्यासवर्गच 
होता. म्हणूनच अंकगणितातल्या पाढयांच्या पाठोपाठ आणि 
कातरवेळच्या शुभंकरोती बरोबरच आया बहिणींच्या उध्दाराचीही 
उजळणी चालू व्हायची.विटीचा झेल सुटला, डबा ऐसपैस 
खेळताना आपल्या लपण्याच्या जागेची उकल झाली, खांब 
बदलताना भिडू भिडला की मग कोणतीही भीडभाड न ठेवता म ते 
TAT बाराखडीची मुक्त उधळण सुरू व्हायची. चिंचोळ्या गल्लीत 
क्रिकेट खेळताना एखाद्या नटखट घरात गेलेला बॉल मिळत नाही 
असे जाणवले की लगेच कोणाच्या तरी बुटातला पायमोजा गायब 
व्हायचा. कोणाच्या तरी पोतेर्‍याचा तुकडा त्यात शिरायचा. 
पायमोजाचे तोंड मिटले जायचे आणि तयार झालेला तो कापडी 
बॉल गटाराच्या पाण्यात उटण्यासहीत यथेच्छ स्नान करायचा आणि 
जणू आपले हक्काचे घर आहे अशा थाटात दाणदिशी ''त्या'' घरात 
धडकायचा. मग सुरू व्हायची लाखोली झेलायचा नेट शिवाय 
सराव. पण अशा वातावारणात बालपण गेल्यामुळे आम्हा 
गिरगावकरांचे तन आणि मन दोन्ही सर्वार्थाने भावी आयुष्यातील 
टक्केटोणपे खाण्यासाठी सज होत गेले. 

माझे शालेय शिक्षण ग्रॅटरोडच्या रॉबर्ट मनी टेक्नीकल 
हायस्कूलमध्ये पार पडले. टेक्नीकल शाळेतून इंजिनियरचा पाया 
तयार होत होता. परंतू त्यातूनही हिंदी- मराठी नाट्य आणि चित्रपट 
सृष्टीतील ध्वनीमुद्रण क्षेत्रात आपला अनोखा ठसा उमटवणारे प्रदीप 
देशपांडे आणि नंदलाल रेळे हे frags, मुंबई खंडाळा येथील 
प्रसिध्द कामत हॉटेल्सचा मालक शिवानंद, मुंबईतच पोलीसांच्या 





उच्च पदवी मिळवल्यावर अंधेरीत 
स्वतःचे इस्पितळ उभारून देशामधे 
आणि विदेशातील अनेक देशांमधे | 
स्वतःचे पाय रोवणारा डॉ. राम प्रभू. 
शिक्षणाचा पाया मजबूत करताना 
स्वतःच्या मनाची हाक ऐकून आपल्या 
पसंतीच्या क्षेत्रावर नाव कोरण्याचा 
पराक्रम आमच्या या मित्रांनी केला आहे 
आणि एक अलौकिक उदाहरण तरुण पिढी समोर ठेवले आहे. 

शालेय शिक्षणाच्या रंजक दुनियेतून महाविद्यालयीन 
विशाल जगतात प्रवेश झाला. दिवसेंदिवस सायंकाळच्या 
संध्याछायेसारख्या आमच्या बाललीला आमच्यापासून हळूहळू दूर 
सरकू लागल्या. भविष्यात व्यावसायिक क्षेत्रात पाय रोवायचे उद्दिष्ट 
असल्यामुळे दिवसभर शरीराबरोबर मनही थकून जात होते. मित्र 
परिवार सटीसामाशी कधीतरी भेटत होते. त्याकाळी आजच्या 
सारखे फोन, फेस बुक अथवा इंटरनेटसारखी माध्यमे उपलब्ध 
नव्हती. प्रत्यक्ष भेटी शिवाय मनातल्या भावना ओठावर येत 
नव्हत्या. अशातच पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाले. आता 
घरट्याच्या कोषातून आसमंतात भरारी घेण्याच्या उर्मीचे तरंग मनात 
उठू लागले. 

आता सुरुवात झाली व्यावसायिक स्पर्धांच्या युगाची. 
लहानपणी धावण्याच्या शर्यतीत पहिला येण्यासाठी “VT पळा 
कोण पुढे पळे तो'' या न्यायाने फक्त लक्ष्याकडेच लक्ष ठेऊन पळणे 
व्हायचे. मात्र आता मनात कितीही उद्विग्नता असली तरी 
चेहऱ्यावर प्रसन्नता दाखवून आपलं काम साधणं हेच लक्ष असणे 
आवश्यक असतं. व्यावसायिक जगात आजच्या परिस्थितीत 
आहोत तिथे टिकणं आणि उद्या किमान एक पाऊल तरी पुढे टाकणं 
हे आणि हेच एकमेव उद्दिष्ट ठेवणे आवश्यक असते. इथे मैत्री फक्त 
व्यावसायिक असते. इथे विचार करताना फक्त डोक्याचा वापर 
असतो. त्यात भावनेचे मिश्रण अजिबात नसते. म्हणूनच जीवनाच्या 
संध्याछायेत मनातले काहर दिवसेंदिवस दाट होत जाते आणि 
उद्विग्न मन मनातल्या मनात गुणगुणू लागते. 


विनायक खानोलकर 
९८२२२५४७४८0 





वाहतूक विभागात अंधेरी आर.टी.ओ .चे प्रमुख या हुद्यावरून निवृत्त जाने कहा गये वो दिन 
झालेल्या हेमंत सिलम, मराठी नाट्य निर्माता संघाचा माजी अध्यक्ष रहते थे तेरी याद मे... 
सुधीर भट आणि या सर्वांवर कडी म्हणजे अस्थिविशारद क्षेत्रात 

थोडा वेगळा विचारं 


x दिवा मातीचा की, सोन्याचा हे महत्त्वाचं नसून ते अंधारात प्रकाश किती देतो हे महत्त्वाचं, त्याचप्रमाणे मित्र गरीब आहे की, श्रीमंत आहे हे 
महत्त्वाचं नसून तो तुमच्या संकटात किती खंबीरपणे तुमच्या पाठीशी उभा राहतो हे महत्त्वाचं आहे. 
* मेत्रीचे धागे कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे बारीक, लोखंडाच्या तारेहूनही मजबूत असतात, तुटले तर शवासानेही तुटतील नाहीतर वज्ाघातानेही 


तुटणार नाही. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 


॥ श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नम: || 


'श्री पूर्णानंद वैभव ' महापुण्यतिथी विशेषांकास 
हार्दिक शुभेच्छा! 





नरसिंह नारायण पतवालावलकर 


डोंबिवली, मो.: ९९३०९५७७०५ 








CREATIVE zz 


ALL KINDS OF Adevertising Agents 
FURNITURES Out Door 
FURNISHING ITEMS Hoarding Contractors 
FANCY FITTINGS j 





RA श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


श्रीमत्‌ यूर्णानंद स्वामींचा कोल सत्याला 
ब व्रामाणिकयणाली.... - राजेश सामंत 


श्रीमत्‌ पुर्णानंद स्वामींचा कौल सत्याला व प्रामाणिकपणाला. कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण महामंडळ, मठ संस्थान 
दाभोलीच्या झालेल्या निवडणुकीत विद्यमान कमिटीचा पुन्हा दणदणीत विजय झाला. महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्री. विभाकर 
नाईक व उपाध्यक्षपदी श्री. दिपक नाईक यांची निवड झाली. विश्‍वस्त मंडळातील विश्‍वस्त विजयी उमेदवार खालील 


१. गुरुनाथ प्रभुखानोलकर (गोवा), २. मिलिंद प्रभुखानोलकर (बेळगाव), ३. विनायक खानोलकर (पुणे), ४. संदिप खानोलकर 
(खानोली), ५. नारायण देसाई (कणकवली), ६. प्रदिप नेरुरकर (कुडाळ), ७. सदानंद सामंत (दाभोली), ८. अविनाश नाईक 
(गोरेगाव-मुंबई), ९. गणेश देसाई (डोंबिवली), १0. सचिन वालावलकर (ATA), ११.विष्णुदास पाटील (उडुपी), १२. राजेंद्र 
ठाकुर (कोल्हापूर), १३. महेश प्रभुखानोलकर (खानोली), १४. सतिश सामंत (पिंगुळी), १५. रमेश प्रभुखानोलकर (कुडाळ). 


ज्ञातीबां धव एकत्र रांगेत उभे राहून मतदान करताना 


TS 
QUA e ; T 
a «Ad 


NES. 


Aa 





\ M Y (| 
Chee GE j = 
d 3E 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 








|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 








































= 


3 निवेदन 
माननीय ज्ञाती बांधव, 


श्रीमठ संस्थान दाभोली हे आपल्या कुडाळदेशकर आद्य गोड ब्राह्मण ज्ञातीबांधवांचे आदरणीय गुरुपीठ आहे. शेकडो वर्षांची गुरुपरंपरा 
सांगणारा प.पु. पूर्णानंद स्वामी महाराज स्थापित हा आपला मठ सर्व ज्ञाती बांधवांचा सर्वोच्च मानबिंदू आहे. सद्यकाळात या गुरूपीठाचे धार्मिक संचलन 
प.पु प्रद्युम्नानद स्वामी महाराज करत आहेत. 
मठाधिश प.पु. प्रद्युम्नानंद महाराजांच्या नेतृत्वाखाली तसेच मार्गदर्शनानुसार श्रीमठ संस्थानच्या व्यवस्थापनात, धार्मिक आणि आर्थिक 
कार्यक्रमात सुसुत्रता यावी तसेच मठाचा कारभार अधिक पारदर्शक तसेच लोकाभिमुख व्हावा यासाठी श्रीमठ संस्थानचे कार्यकारी मंडळ अत्यंत 
जागरूक आहे याची आम्ही आपल्याला खात्री देऊ इच्छितो. त्याचप्रमाणे समाधी स्थानी नतमस्तक होऊ इच्छिणाऱ्या भक्तगणांसाठी आवश्यक त्या 
सोयी सुविधा तसेच विविध धार्मिक आणि समाजोपयोगी उपक्रम हाती घेण्याचे योजिले आहे. 
मठाच्या वास्तूतील आवश्यक सुधारणा या विषयी आवाहन 
-कार्यकारी मंडळाने या आर्थिक वर्षात योजिलेली काही कामे 
१) मठाच्या सभा मंडपाचे कोरीवकाम आणि रंगरंगोटीचे काम पूर्ण करणे. 
२) मठाच्या आवारातील भक्त निवासाचे नूतनीकरण करून त्याला विविध सोयीसुविधा युक्त बनविणे. 
३) मठात पूर्ण वेळ पुजाऱ्याची नियुक्ती करून मठात आलेल्या भाविकांना गुरू सेवेसाठी संपूर्ण मदत मिळेल याची व्यवस्था करणे. 
| ) मठाधिशांच्या मार्गदर्शनानुसार त्यांचे निवासस्थान असलेल्या प्रणव कुटीत आवश्यक त्या सुधारणा करणे. 
५) मठात पूर्णवेळ आचाऱ्याची नियुक्ती करून येणाऱ्या सर्व भाविकांच्या महाप्रसादाची सोय करणे. 
६) मठात जास्तीतजास्त सौर ऊर्जेचा वापर करून मठाला पर्यावरण पूरक बनविणे. 
७) मठातील न्हाणीघरे तसेच शौचालयांचे नूतनीकरण 
८) आधुनिक संपर्क प्रणालीचा वापर करून ज्ञाती बांधवांना मठाशी जोडणे. 
९) गो-शाळा तसेच वेदपाठ शाळेचे अत्याधुनिकरण 
१0) समाधी स्थळावरील छताची डागडुजी. 
ही सर्व आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी तसेच भाविकांना आवश्यक सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी मठासाठी देणगी संकलन करणे ही 
आमची प्राथमिक जवाबदारी आहे. 
एकूणच व्यवस्थापनावर वाढत जात असलेला खर्च तसेच बँकांचे रोडावणारे व्याजदर या सर्व बाबी डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही एक 
गुरूदक्षिणा योजना जाहीर करत आहोत त्या योगे ज्ञाती बांधवांस गुरू सेवेचे पुण्य लाभेल. या योजने अंतर्गत प्रत्येक ज्ञाती बांधवाने वर्षातील कुठच्याही 
एक दिवसाच्या खर्चाची जवाबदारी उचलावी. हा दिवस आपल्या प्रियजनांचा वाढदिवस, पुण्यतिथी किंवा आपल्या आयुष्यातील एखादा महत्वाचा 
दिवस असू शकतो. त्या दिवशी त्या देणगीदारांस मठातील सर्व दैनंदिन धार्मिक कार्याचा यजमान म्हणून घोषित करण्यात येईल व त्याचप्रमाणे प्रसाद 
आपल्या पत्त्यावर पाठविण्यात येईल. 

२0१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी गुरूदक्षिणा या योजनेची वार्षिक वर्गणी असेल रु 4000 /- फक्त. 

-मठाचा कारभार अधिक पारदर्शक आणि सुसूत्र करण्याच्या दृष्टीने आवाहन 

* अनेक ज्ञातीबांधव श्रीमठात श्रीमद पूर्णानंदांच्या समाधी समीप धार्मिक कार्यक्रम करण्याचे योजत असतात. मात्र मठाच्या व्यवस्थापनाला याची 
कल्पना दिली जात नाही. परिणामतः यजमान आणि मठाचे व्यवस्थापन यांच्यात योग्य समन्वय न साधल्यामुळे उपक्रमात त्रुटी राहण्याची शक्यता 
अधिक राहते. यासाठी या उपक्रमातील ईच्छुकांनी मठाच्या विशवस्तांशी अथवा व्यवस्थापकाशी उपक्रमांसंबंधी आणि त्याच्या अपेक्षित 
नियोजनासंबंधी आगाऊ लिखीत अर्ज सादर करणे आवश्यक ठरते. 

* श्रीमठासाठी अनेक भक्तगण वस्तु स्वरूपात आणि/अथवा रोख स्वरुपात दान देणगी देत असतात. श्रीमठासाठी योजलेल्या प्रकल्पात आपलेही 
योगदान असावे या पवित्र भावनेने प्रायोजक पुढे यात असतात. या सर्व दात्यांनी, भक्तांनी श्रीमठासाठीचे योगदान मठात जमा करून त्याची रीतसर 
पावती घेतल्यास या प्रत्येक दानाची आणि त्यामागच्या भावनेची मठात नोंद होऊ शकेल. 

« श्रीमद पूर्णानंदांच्या पवित्र पादूका अथवा मठाधिश श्रीमद प्रद्युम्नानंद स्वामींचा पदस्पर्श आपल्या वास्तुला व्हावा ही प्रत्येक भक्ताची ईच्छा असते. 
अशा सर्व भक्तांनी आणि/अथवा संस्थांनी एकूण खर्चाच्या अंदाजाप्रमाणे रकम आणि एकंदरीत कार्यक्रमाच्या नियोजनासंबंधी लेखी आवेदन पत्र 
योग्य त्या मुदती आधी श्रीमठात सादर केल्यास एकुणच प्रवासाचे, निवासाचे आणि दर्शन कार्यक्रमाचे सुनियोजन करणे मठाच्या व्यवस्थापनाला 
करणे शक्य होईल. 

समस्त कुडाळदेशकर ज्ञातीबांधवांना या व्दारे नम्र निवेदन आहे की आपण सर्वांनी श्रीमठाशी सहकार्य करावे. आपले योगदान श्रीमठाच्या 
अधिकृत व्यक्तीकडेच देऊन त्याची त्वरीत पावती घ्यावी. 

तरी सर्व ज्ञाती बांधवांनी चरील आवाहनास प्रतिसाद देऊन गुरुदक्षिणा योजनेत सहभागी व्हावे तसेच मठाचा कारभार अधिक सुसूत्र आणि 
पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने मठ कार्यकारिणीस सहकार्य करावे हि नम्र विनंती. 


श्री मठ संस्थान,दाभोली च्या बँक खात्यांचा तपशील. 
या खाली सर्व ट्रस्टीची नावे आणि मोबाईल नंबर छापावेत. आपला नम्र 
सूचना-परस्पर बँकेत पैसे भरल्यावर मठाच्या खजिनदारांच्या मोबाईलवर उपक्रमाच्या महेंद्रकुमार वि. उर्फ विभाकर नाईक 


नावासह रकमेचा उल्लेख करून माहिती द्यावी. आपल्याला रिसीट पाठवण्याची व्यवस्था केली जाईल. अध्यक्षः श्री मठ संस्थान,दाभोली 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





a | श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 


कणकवली येथे उभारलेले कुडाळ देशकार 
गोड ब्राह्मण समाजाचे वुर्णानंद भवन 


श्री. अनिकेत वालावलकर 


कणकवली येथील आपल्या स्थानिक ज्ञातीबांधवांचे अथक परिश्रम, जिद्द व ज्ञातीसाठी एक स्वतःचे हक्काचे व्यासपीठ तयार 
करण्याचे स्वप्न म्हणजेच फोंडा, कणकवली येथे उभारलेले कुडाळ देशकार गोड ब्राह्मण समाजाचे पुर्णानंद भवन. 

दिनांक ११ नोव्हेंबर २0१७ रोजी त्या भवनाच्या बाजूस PIE पर्णकुटी या श्रद्धास्थानाचे भूमीपूजन समारंभ सांस्कृतिक पध्दतीत 
धार्मिक विधी करुन श्री. पुर्णानंद स्वामी यांच्या शुभ आशीर्वादाने दिमाखात पार पडले. | 

तसे स्वामीनसमोर सर्वच तान्हे पण स्वतःच्या क्षेत्रात उत्तम कार्य कारन जगात आपल्या समाजाचे नाव मोठे केलेल्या मंडळींनी त्यांचे 
अमूल्य दान वेळ देऊन या ऐतिहासिक सोहळ्यास उपस्थीत राहीले त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार, तरी सर्व ज्ञाती बांधवांना व भगिनींना अशी 
विनंती की आपण शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय निमित्तगावी बाहेर गावी असाल तरी वेळात वेळ काढून आवर्जून आपल्या दाभोली मठाला व 
फोंडाघाट कणावली येथील या सूंदर ज्ञाती भवनास आवश्य भेट द्यावी. 

कणकवली येथील वयाने तरुण व मनाने वयस्कर तरुण मंडळींची उपस्थिती व कार्य पाहून देश आणि आपल्या ज्ञातीचे भविष्य 
वयाने तरुण पिढीच पुढे चालवेल हीच आशा व अपेक्षा. 
धन्यवाद 
जय हिंद , जय महाराष्ट्र, जय पुर्णानंद . 















€ तुमच्या मुलाना श्रीमंत कस व्हायचं हे शिकवण्यापेक्षा आनंदी कस राहायचं हे शिकवा जेणेकरून त्यांना एखाद्या 
गोष्टीच्या किमतीपेक्षा तीच जीवनात महत्व कळेल. 

° तुमचा सर्वात चांगला शिक्षक म्हणजे तुमची शेवटची चूक. 

० जो मनुष्य आपल्या मनाची वेदना - मनातली दु:ख स्पष्टपणे दुसऱ्यांना सांगू शकत नाही त्याला अधिक राग येत असतो. 

आपण केलेली आशा आणि वास्तविकता यामधली दरी म्हणजे तणाव, ही दरी जेवढी खोल तेवढा तणाव जास्ती. 

म्हणून काहीही आशा नकारता सर्वकाही स्वीकार करा 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —9c5 > 








|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 





ज्ञाती संस्थांचे पत्ते व पदाधिकाऱ्यांचे फोन नबर T पत्ते व पदाधिकाऱ्यांचे फोन नंबर 


१) गौड ब्राह्मण सभा, गिरगाव 
१४७-ब, जगन्नाथ शंकरशेठ मार्ग, 
गिरगाव, मुंबई- ४०० ००२. 
अध्यक्षः डॉ. विलास देसाई- ९८१९७०८१५० 
२) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण क्रेडीट सोसायटी, गिरगाव 
१४७-ब, जगन्नाथ शंकरशेठ मार्ग, 


गिरगाव, मुंबई- ४०० ००२. 
अध्यक्ष: श्री. रजनीकांत प्रभू- ९८९२०११८३४ 


3) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण विद्यावृध्दी समाज, गिरगाव 
| ४७-ब, जगन्नाथ शंकरशेठ मार्ग, 
गिरगाव, मुंबई- ४०० ००२. 
सचिवः श्री. किरण सामंत- ९८६९००१३३८ 
४) कुडाळदेशकर गोड ब्राह्मण निराश्रित फंड समाज, गिरगाव 
१४७-ब, जगन्नाथ शंकरशेठ मार्ग, 
गिरगाव, मुंबई- ४०० ००२. 
सचिवः श्री. न.ना. पंतवालावलकर- ९३७११५७७०५ 
५) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण सह्योग 
कुडाळदेशकर भवन, राजाजी पथ, 
१ली गल्ली, रामनगर, डोंबिवली (पू.)- ४२१२०१ 
अध्यक्षः श्री. विकास दिगंबर उर्फ राजाभाऊ पाटकर 
गणेश देसाई- ९८१९९५९२१३ 


६) गोड ब्राह्मण समाज गोरेगाव 
मधुबन प्रिमायसेस को.ऑप.सोसायटीर, 
एस.व्ही.रोड, पाटकर कॉलेज जवळ, गोरेगांव (प.). 
अध्यक्षः श्री. मनिष दाभोलकर- ९८२१२५८०४७ 
७) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण उन्नती मंडळ, गोवा 
बाबय प्रभू, स्मृती भवन, कीर्ती हॉटेल जवळ, 
निरंकार रोड, फोंडा, गोवा 
अध्यक्षः श्री. वि.तु.प्रभू- ९४२०६८७२९१ 


८) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण, कणकवली 
श्री. आप्पाशेठ गव्हाणकर यांचे घर, 
मु.पो. कणकवली, ता. कणकवली, 
जि. सिंधुदुर्ग- ४१६६०२. 
अध्यक्षः श्री. हेमंत परुळेकर- ९४२२३७३२४५ : 
९) कुडाळदेशकर स्नेहवर्धक संघ, बोरीवली 
६, आत्माराम सोसायटी, शांतीआश्रम जवळ, 
बोरीवली (प.), मुंबई- Yoo ०९२. 
अध्यक्षः श्री. उल्हास पाटकर- ९८१९४२३२२१ 
१०) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण, बेळगांव 
बी.जी.एम. २७७, 3nd क्रॉस संत राजाराम मार्ग, 
चिदंबरनगर, टिळकवाडी, बेळगाव- ५९०००६. 
अध्यक्षः श्री. विजय एस. परुळेकर- ९४४८१३६०७३. 
११) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण, ठाणे मुलुंड परिसर 
केतन अपार्टमेंट, घंटाळी मंदिरासमोर, 
म्युनिसिपालीटी शाळा क्र.१९ जवळ, ठाणे (प.) 
अध्यक्षः डॉ. किशोर महाजन. 


श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ 





१२) अखिल भारतीय कुडाळदेशकर समाज, पनवेल 
बंद्ररोड, पाटकरवाडा, पनवेल-४१०२०६. 
अध्यक्षः श्री. विभागकर नाईक- ९३२३८५७५७६. 


१३) पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान 
३रा मजला, aa टॉवर, बालमाता, मंगलोर-१. 
अध्यक्षः श्री. रमेश नायर- ९८४५०८४४६६. 


१४) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण स्नेवर्धक मंडळ, कोल्हापूर 


८८७/२, प्लॉट नं.७, गणपती नगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर. 
अध्यक्षः श्री. नारायण लक्ष्मण ठाकूर- ९८५००००३९१ 


१५) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण उन्नती मंडळ, गोवा 
बाबय प्रभू स्मृती भवन, कीर्ती हॉटेल जवळ, 
निरंकार रोड, फोंडा, गोवा. 
अध्यक्षः श्री. वि.तू. प्रभू- ९४२०६८७२९१ 


१६) उडपी जिल्हा कुडाळदेशकर आद्य गौड ब्राह्मण संघ 
पूर्णानंद स्मृती मंतपा, शिवापडी मनिपला, 
जि. उडपी-कर्नाटक- ५७६१०४. 
अध्यक्षः श्री. महेश ठाकूर- ९७४१७२९९९९. 

१७) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण, वसई 
रोहिणी कोचरेकर यांचा बंगला, भास्कर आळी, 
विठ्ठल मंदिर जवळ, ता. वसई, जि. ठाणे. 
अध्यक्षः श्री. संदिप गव्हाणकर, रोहिणी कोचरेकर 
m.: ९८५०३४२०६३ 

१८) कुडाळदेशकर उत्कर्ष मंडळ, विरार 
२रा मजला, संकल्प बिल्डींग, राजा शिवाजी मार्ग, विरार (प.) 
अध्यक्षः श्री. प्रदिप सामंत-९९७५०८५५३३५ 

१९) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण सभा, विक्रोळी - 
घाटकोपर-पवई- भांडूप परिवार 
हेमंत गजानन सामंत, १०१ विष्णू प्रसाद, प्लॉट नं. १६, 
कांजूर सोसायटी, आय.ई.एस. शाळेसमोर, वीर सावरकर मार्ग, 
भांडूप (पू.), मुंबई-४२. Al: ९८३३८१५९१०. 

२०) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण, बदलापूर 
ए-२०१, नील माधव, डॉ. मुजुमदार रोड, 
स्पंदन हॉस्पिटल जवळ, न्यू. कातरप, 
बदलापूर (प.), ठाणे- ४२१५०३. 
अध्यक्षः श्री. भास्कर जी. सामंत- ९७६६९९५४८७ 

२१) Kudal Deshastha Adya Gaud Brahmin Samaj Trust, 
Bangalore 
No. 8 & 9, 8th Cross, Sri Raghavendra Layout, 
Chikkabanavar, Acharya College Road, Bangalore- 56009. 
General Secretar: Dr. Jayprakash, Trustee & Secretary- *9 9448099482 


Trasurer & Correspondent: Mr. Vaman Shenoy H.: +94 9945469775/ 9900028662. 
Trustee : Dr. Ramesh Prabhu: *9 9483967479 


33) कुडाळदेशकर गौड ब्राह्मण, पुणे 
सी/७०२, गोल्ड कोस्ट, आयव्हरी इस्टेट, 
बाणेर रोड, पाषाण, पुणे- ४११ 00८. 

अध्यक्षः श्री. मधुकर सामंत- ९४२२५१८३४२. 







|| श्रीमत्‌ पूर्णानंदाय नमः || 
















बागलाची राई... 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २0१७ रोजी श्रीमठ संस्थान, दाभोलीच्या कार्यकारिणीची सभा होती, त्यानंतर सर्व सदस्यांनी चिदानंद स्वामी 
समाधी, बागलाची राई येथे भेट देऊन आशीर्वाद घेतले तसेच माननीय तात्या बागलकर यांच्या घरी प्रसादाची व्यवस्था करण्यात आली 
होती. श्री. तात्या बागलकर आणि कूटुंबियांसोबत सर्व कार्यकारिणी सदस्य. 


- 
> BT PT à E > 
AULEM 









RARRARASSSSTESSEEFSERSSESESRSESSHETASRERRRRRSARRRREKRESARARHRHANRRRERRRERRRRERAHAORARRRRRRRARRRRARARHSSSSTARASEATARARHARHHRTHASAHRRHNRARARRHARRRRRYRRRSAERFRAEFRRRHRRREHARERRRRRRHARRRRRRRRRRRARAERRRTHAFANAHREHREREE 
नमन पाया ५५५७ ५%७%७%७%%%७%%%७%%%%%७%%% ७७ 


e ~~, Kudal deshastha adyagouda 
25^ brahman samaj Kashekodi Sri 
Laxmi venkatraman temple 
Bantwal trust committee 
Aa | honoured Sri mutt sansthan 
P» ` i RIM Dabholi trustee P. vishnudas 
I Sie pati! during Brahmakalash 
PO celebrations ( Uthsav) 






Kallega Sanjiv Nayak managing trustee honouring in presence of other trustees & public Sri 
Dayanand bhatji offering Prasadam. 


................................................................................................................................................................................................................................................ 


वाचकानी आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा. 


संपादकीय मंडळाच्या अथक परिश्रमामुळे, ज्ञाती बांधवांनी साहित्याच्या स्वरूपात दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे व जाहिरातदाराने 
दिलेल्या मदतीमुळे आपला 'श्री पूर्णानंद वैभव' महापुण्यतिथी विशेषांक साकारला आहे. हा अंक आपल्याला कसा वाटला त्याबदलच्या प्रतिक्रिया 
आम्हाला जरूर कळवा. आमच्यासाठी आपल्या प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण आहेत. 








नाव : 





पत्ता : 
फोन / मोबाईल : 
आपली प्रतिक्रिया : 





आपल्या प्रतिक्रिया व्हॉट्सअप- १५०१५५७ कक णकत की rer पाठवाव्यात 


श्री. विभाकर नाईक (संपादक) श्री. यतीन ठाकूर (उपसंपादक) 
, श्री. विभाकर नाईक, पाटकर वाडा, बंदर रोड, नगरपालिका कार्यालयाजवळ, पनवेल, रायगड. मो. नं. ९३२३८५७५७६ / ९८२१२४४२१८ 
श्रीमठ संस्थान दाभोली, पब्लिकेशन डिव्हीजन, मु. पो. दाभोली,ता. वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग- ४१६५१६. 
फोन: 0२३६६ २६२२४१/ २६३६९० 
श्रीगुरू महापुण्यतिथी २०१८ —eC=—< ANAS \ ५६ 





















X P 4 गरजू व होतकरु ज्ञाती LL 
B शिक्षणासाठी सढळ हस्ते मदत करा. e 
















A ऑक्टोबर २० श्चा पारितोषिक वितरण समारभ ऑक्टोबर २०१६ चा पारितोषिक वितरण समारंभ आक्टोबर २०१७ चा पारितोषिक fa 
= आगामी वाटचाल —— — - 
à « | +. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करणे. 
Em "VM ; | २. विशेष अर्थसाहाय्य शिष्यवृत्ती योजना राबवणे. 
KAH, ३. परदेशी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ करणे. 
ja ४. उच्च शिक्षणासाठी बाहेरगावी वास्तव्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस वसतिगृह व अन्य खर्चासाठी साहाय्य देणे. 
. ५. पाठ्यपुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य ह्या स्वरूपाची मदत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे. 
kg | ६. व्यवसायभिमुख शिक्षणासाठी मार्गदर्शन, सुविधा व आर्थिक मदत देणे. 
» 


कुडाळदेशस्थ गौड ब्राह्मण.विद्यावृद्धि समाज __. | 


ki संस्थेचे पदाधिकारी (२०१७-१८) » प: 


अध्यक्ष YA उपाध्यक्ष विश्वस्त 
श्री. नरसिंह नारायण पंतवालावलकर श्री YA रामकृष्ण सामंत नेवाळकर श्री. श्रीपाद शंकर पंतवालावलकर 
** डॉ. (प्रा.) कमुलाकर दिनकर देसाई श्री. अनंत महादेव परुळेकर 
व Y प्रा. उदय आनंत WE 
चिटणीस © / खजिनदार Ba चेअरमन 
श्री. किरण दत्तात्रय सामंत श्री. रत्नाकर वासुदेव वालावलकर ख CT.) अजय दिगंबर पाटील 
श्री. नंदकुमार वामन प्रभूकेळुसकर „व्हा. चेअरमन 
s rm 
श्री. महादेव भास्कर सामंत सभासद डॉ. (प्रा.) दीपक दिगंबर सामंत > 


श्री. बाळकृष्ण श्रीनिवास पाटील, श्री. रत्नाकर प्रभाकर तेंडोलकर, श्री. अनंत जनार्दन तेंडुलकर, श्रीमती प्रज्ञा नीळकंठ सामंत, 
श्री.अनंत वासुदेव प्रभू, श्री. संजय सुंदर सामंत नेवाळकर, श्री. मनीष गुरूदास दाभोलकर 
श्री. अरुण आत्माराम तेंडुलकर, श्री. प्रसाद जोगदेव प्रभूबांबर्डकर, श्री. सुधाकर सखाराम पाटकर, श्री. महेश वसंत राव्ठकर 


कुडाळदेशस्थ गौड ब्राह्मण विद्यावृद्धि समाज (पणः १८९४) 
संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० आणि मुंबई सार्वजनिक बिश्वस्त व्यवस्था 

| अधिनियम १९५० अन्वये नोंदलेली विश्वस्त संस्था [नोंदणी क्र. ए-१२४९ (मुंबई)] 

4 ३०, कुडाळदेशकर ब्राह्मण निवास, १४५, जगन्नाथ शंकरशेट मार्ग, गिरगांव, मुंबई-४०० ००४. 

दूरध्वनी क्र.: ०२२-२३८२ १६७५ ० ई-मेल: kdgb.viddhyavridhi@gmail.com e वेब-साईट: www.kdgb-vidhyavriddhisamaj.com 














V^ FIN X 


T] 


TE i | धं ; 


CL 
FU dds: 
i | um 
+ E" : 


vx 


od : : ; zy * y^ wp m Ve TRES x 


vaat ८08 Ja Ad 
23 PONE yug 


Pen. 





\ 
AKITOA ) 
| co d ou | ip IG l ) 
e = A 
AA) iL tel | 


í : = N pm 
[व सस्थाकडन हाम लान उपलब्ध 





ला, यश हॉस्पीटल जवळ, उरण नाका बस स्टॉप, पनवेल 
र वाडा, बंदर रोड, पनवेल. मो. 9323857576 


" A ese A 





